मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्यमेव जयते 


ल्‌ 


महाराष्ट्र शासन 
तह मराठी भाषा विभाग 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वता 

नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥0७0५://॥॥४५.1॥80131011.50४.॥ इ-पत्ता ॥॥४5_॥॥1081(89%/5100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेलळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्षे ३३ 1 । 
जून १९८० 
अक ९ 


महाराष्ट राज्य साहिल संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
प्राक्ञपाठश्याळा मंडळ वाई, संचालित मासिक 


नृवभारी 


वर्षे ३३॥ अंक ९। जून १९८० 
किमत २ रुपये । वाषिक वगणी १८ रुपये 


- अध्यक्ष च विश्वस्त 
तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक 


मे. पुं. रेगे 


ष्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

पां. गो. आपटे, 

व्यवस्थापक ' नवभारत ' मासिक 

हारा : प्राज्ञ प्रेस वाई ( जि. सातारा ) 


नवभारा 


जून १९८० 
अनुक्रम 
संपादकीय : श्रेथ-परीक्षण ३९ 
-आ. ह. साळुंखे, एस्‌. डी, इनामदार, 

वेदार्थेतिहास आणि लुई रनू १ ।. सोदामिती चौधरी 

-गणेश थिटे 

क़कीय वाचकांचा पत्नरव्यबहार छ्५ 

ता परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान-३ १० 

-बट्रेंड रसेल,। अनु. दि. य, देशपांडे चारिका ! ष्‌ 
भारताचे राष्ट्रीयत्व ३३ | सार-संकलन : ५१ 

-नी. र. वऱ्हाडपांडे 


बबबब््््््ाााययायायायडयायाधाायायायावायामाययाययका 


लेखक-परिचय 


& गणेश थिटे : संस्कृतचे प्राध्यापक व घरिष्ठ संशोधन अधिछात्र, संस्कृत प्रगत अध्ययन केंद्र, पुणे 
विद्यापीठ, पुणे ४११ ००७. दि... देशपांडे : तत्त्वज्ञानाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक, १४ अंबाझरी 
छे आऊट, नागपुर-४४० ०१०. & नी. र. बऱ्हाडपांडे : तत्त्वज्ञान व मानसक्षास्त्राचे प्राध्यापक, 
सायकॉलॉजिकल रिसचं विग, डी. पी. आर्‌. एस्‌. ब्लॉक; नवी दिल्ली, 
बहादूदुर शास्त्री कॉलेज, सातारा येथे संस्कृतचे प्राध्यापक व विभाग प्र 
धर्म विषयांचे अभ्यागत संपादक, ४०२ गुरुवार पेठ, सातारा. 


& आ. ह. साळुंखे : लाल- 
मुख, विश्वकोशातील संस्कृत व 


त ी & एस्‌. डी. इत्तामदार' $ मराठी कथा. 
कार व विश्वकोशातील विविध कला विषपांचे संपादक, विश्वकोश, वाई ४१ २ ८०३. & सौदामिनी 
चौधरी $ मराठीच्या प्राध्यापिका, मानव्य व वाणिज्य महाविद्यालय, वाई ४१ २८०३, 


संपादक्तीध-- 


कल्पनांचा इतिहास 

*“  इसाया बहिन यांच्या फुटकळ निबंधांचा संग्रह करणारे चार खंड अनेकांनी पाहिले असणार. 
यांतील ' प्रवाहाविरुद्ध - 8४91118 ॥७ 0ए70101- ह्या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या तिसऱ्या 
खंडाचे उपश्लीषंक ' कल्पनांच्या इतिहासावरील निबंध * - ३88४8 उ. (06 पाडाठाए णी 
10688 ! - असे आहे. परंतु, ह्या चारही खंडांत संग्रहित करण्यात आलेल्या सर्वच निबंधांचे ' कल्प- 
नांच्या इतिहासावरील निवंध ' असे वर्णन करता येईल. बलिन यांनी आपल्या व्यावसायिक जीवनाची 
सुरवात तत्त्वज्ञानाचा शिक्षक म्हणून केली आणि ' संकल्पना आणि कोटी * - * 00100७ 97 
0681680168 ' - हे नाव दिलेल्या खंडात त्यांचे तत्त्वज्ञानातील समस्यांवरील निबंध एकत्र करण्यात 
आले आहेत. हे तांत्रिक तत्त्वज्ञानावरील निबंध आहेत. वण त्यांच्याकडेसुद्धा कल्पनांच्या इतिहासावर 

बहिन पुढे जे निबंध लिहिणार होते त्यांची नांदी म्हणून पहाता येईल. 
कल्पनांचा इतिहास - 11801४ 01 106088 - ही एक नवीन ज्ञानयाखा आहे; निदान 
हे नाव नवीन आहे. ' प्रवाहाविरुद्ध ' ह्या खंडाचे प्रस्तावनाकार रॉजर हाउशीर यांनी प्रस्तावनेत 
म्हटले आहे, की “ कल्पनांचा इतिहास हे तुलनेने नवीन असे अभ्यासाचे क्षेत्र आहे; बर्‍याच प्रमाणात 
स्वतःला विरोधी असलेल्या जगात मान्यता मिळविण्यासाठी अजून त्याची धडपड चालू आहे... ” ह्या 
संशोधनाचा नेमका विषय काय आहे आणि त्याचे उद्दिष्ट काय आहे? स्थूलमानाने असे म्हणता 
येईल की, माणसांचे विचार आणि भावना यांचा शोध घेतला, कोणत्या मूलभूत कल्पनांच्या साहाय्याने 
ते स्वत:कडे पहातात आणि आपल्या इच्छा-आकांक्षांना रूप देतात हे समजून घेतले तर माणसाचे, 
मानवी प्रकृतीत दडलेल्या शक्यतांचे, मानवी कतृंत्वाची रूपे आणि दिश्या यांचे आपल्याला जे आकलन 
होईल, ते कदाचित्‌ आज रूढ असलेली सामाजिक विज्ञाने आणि मनोविज्ञाने- मोजमापाच्या या 
गणिती पद्धतींचा उपयोग करून लावलेले आपले शोध गुंतागुंतीच्या परिभाषेद्वारा मांडणारी ही 
विज्ञाने- आपल्याला देऊ शकणार नाहीत. हा कल्पनांच्या इतिहासामागचा विचार आहे. माणसांचे 
आंतरिक जीवन समजून घेण्यावर त्याचा भर असतो. माणसांची उद्दिष्टे आणि ध्येये, आपण कोण 
आहोत, कुठून आलो आहोत, काय करीत आहोत ह्याविषयीच्या त्यांच्या स्वतःच्या कल्पना, त्यांचे 
स्वत:चे * दशन -मग ते कितीही धूसर, अस्पष्ट असो-ह्या गोष्टींनी माणसे घडलेली असतात, 
माणसांना समजून घेण्यासाठी, माणसाचे जीवन समजून घेण्यासाठी ह्या गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत. 
माणसाच्या कोणत्याही निभितीला इतिहास, परंपरेचा संदर्भ असतो. गणितासारख्या अत्यंत 
अमूतं, * शुद्ध , मूर्त, भावनारंजित मानवी व्यवहारापासुन अतिशय दूर असलेल्या ज्ञानाविषयीसुद्धा ही 
गोष्ट खरी आहे. त्या, त्या ज्ञानशाखेचे मानवी संस्कृतीच्या उदयकाळी होऊत गेलेले तिचे प्रवतेक असे 
संस्थापक असतात, प्रतिभावंत पूर्वसूरी असतात, त्यांनी लावलेल्या मूलभूत शोधांविषयीच्या नाट्यमय, 
रोमहषंक कथा असतात, त्या शास्त्राच्या विकासाचे काही टप्पे असतात आणि त्या ज्ञानश्याखेतील 
आजच्या संशोधकाला ह्या इतिहासाची सर्वसाधारणपणे जाणीव असते, हा कुलवृत्तांत त्याला काही 
प्रमाणात अवगत असतो. पण हा इतिहास त्या ज्ञानशाखेतील ज्ञानाचा भाग नसतो, त्या ज्ञान्षाखेत 
वावरल्याने ही माहिती त्याला झालेली असते एवढेच. आज ज्या समस्यांशी तो झटापट करीत असतो, 


(२) 


ज्या संकल्पनांचा उपयोग करून तो त्या मांडतो, ज्या पद्धतींचा वापर करून तो त्या उकलू पहातो, 
त्यांची पूर्वपीठिका, त्यांच्या उत्क्रांतीची प्रक्रिया त्याला माहीत नसली तरी संशोधक, किवा त्या ज्ञान- 
विषयाचा अभ्यासक म्हणून त्याचे काही अडत नाही. रसायनशास्त्रज्ञाला रसायनशास्त्राचा इतिहास, 
पुर्वीच्या थोर रसायनशास्त्रज्ञांनी लावलेले शोध ह्यांच्याविषयी काहीही माहिती असण्याचे कारण नाही. 
रासायनिक प्रक्रियांविषयी भाज जी निरीक्षणाने उपलब्ध झालेली व होऊ शकणारी माहिती आहे आणि 
ज्या संकल्पनांच्या आणि उपपत्तींच्या साहाय्याने ह्या माहितीतून एक तकंतः सुसंगत अशी व्यवस्था 
निर्माण करण्यात आली आहे तिच्याकडे तो सरळ जाऊ शकतो; इतिहासाच्या - मार्गाने त्याला ह्या 
व्यवस्थेत प्रवेश करावा लागत नाही. ह्या व्यवस्थेत त्याला ज्या फटी किवा कमकुवत दुवे किवा 
विस्ताराच्या दिशा आढळतील त्यांच्या संदर्भात आज प्रचलित असलेल्या पद्धतींचा वापर करून तो 
ज्ञानात भर टाकील आणि कदाचित्‌ ह्या प्रयत्नातून आज मान्य असलेल्या संकल्पना आणि पद्धती यांच्या- 
मध्ये परिवतनही होऊ शकेल. संशोधक म्हणून त्याची दृष्टी आज जे ज्ञान अस्तित्वात भाहे भाणि 
त्याच्या भावी विकासाच्या दिश्ांवर स्थिर असते. ज्या मार्गक्रमणाने त्याच्या ज्ञान्षाखेने हा टप्पा गाठ- 
लेला असतो त्याच्याशी त्याचा संबंध नसतो ; तो इतिहासात लुप्त झालेला असतो. 


नवीन सुन सासरी येते तेव्हा हळूहळू सासरच्या रीतीभाती, नेमधम, कुळाचार तिच्या 
अंगवळणी पडतात. तिचे वागणे ह्या वळणाने होणे, तिने रीतीप्रमाणे कुळाचार पार पाडणे ह्याला 
महत्त्व असते. सासरचा कुलवृत्तांत तिला माहिती असायचे कारण नसते. पण घरात वावरून कुटुंबाचा 
काही ठळक इतिहास तिलाही माहीत झालेला असतो. वैज्ञानिकांचे असेच असते. ज्यांना आपण 
सामाजिक वैज्ञानिक म्हणू, उदा. अथंशास्त्रज्ञ, त्यांचेही असेच असते. 
पण जरी रसायनशास्त्राच्या इतिहासाचा अभ्यास रसायनशास्त्राच्या अभ्यासाचा भाग नसतो 
तरी तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासाचा अभ्यास हा तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासाचा भाग असतो. हा फरक. का 
असावा ? आजचे तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक प्लेटोच्या, देकार्तच्या, कान्टच्या तत्त्वज्ञानाकडे वळतात ते 
केवळ तत्त्वज्ञानाचा भूतकालात लुप्त झालेला इतिहास समजून घ्यावा म्हणून वळत नाहीत. तत्त्वज्ञा- 
नाच्या अभ्यासाचा भाग म्हणूनच ह्या तत्त्ववेत्यांच्या ' दर्शनां'चा ते अभ्यास करतात, ह्याचे कारण असे 
आहे का, की विज्ञानात जशी खूप प्रगती झाली आहे तशी तत्त्वज्ञानात झालेली नाही आणि म्हणून 
ग्रीक विज्ञान, आणि सतराव्या व अठराव्या शतकांतील विज्ञान आज जसे मागे पडले आहे तसे प्ल्ेटोचे 
आणि देकाते व कान्ट यांचे तत्त्वज्ञान मागे पडलेले नांही ? पण ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यापूर्वी एका 
पूरवप्रश्‍नाचा विचार करावा लागेल. तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात ' प्रगती ' चा अर्थ तरी काय ? ह्या प्रश्‍नाशी 
संबंधित प्रश्‍न असे, की कलेच्या, ललितसाहित्याच्या, नीतीच्या क्षेत्रात प्रगती म्हणजे काय ? 
होमर आणि व्यास, कालीदास आणि शेवसपीअर भूतकालात का जमा होत नाहीत. ते भतका- 
लीन आहेत, त्यांच्या कृतींना एका विशिष्ट संस्कृतीचा आणि युगाचा संदर्भ आहे. हा संदर्भ घ्यानात 
घेतला नाही, तर त्यांची भाषाच आपल्यला समजणार नाही. पण ह्या संदर्भात ते अडकून पडत 
नाहीत, बंदिस्त होत नाहीत. ते कोणत्याही पिढीशी समकालीन आणि समदेश्ीय म्हणून बोलू शकतात. 
ह्याचे कारण असे आहे का, की ह्या प्रतिभावंतांच्या कृती म्हणजे विशिष्ट स्थानावरून सबंध मानवी 
परिस्थितीला दिलेला प्रतिसाद असतो. ह्या प्रतिसादाची शेली विशिष्ट असली तरी त्याचा आझय 
सावेत्रिक असतो. पण शैली आशयाशी एकजीव असते आणि म्हणून विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भाने 
( आणि विशिष्ट व्यक्तिमत्त्वाने ) घडविलेल्या दैलीट्वाराच हा सावंवरिक आशय आत्मसात्‌ करता 
येतो. आणि म्हणून ह्या प्रतिसादाचे विशिष्टत्वाचे अंग बाजूला सारून त्याचा आशय साररूपाने मांड- 
ताच येणार नाही. असे करायचा प्रयत्न केला तर जिवंत उद्गार हे त्याचे स्वरूप, त्याचा प्राणच नष्ट 
होईल. आणि म्हणून विशिष्टत्वाचा छाप असलेल्या अशा दोन प्रतिसादांची तुलना आपण करू शकतो, 


(३) 


त्यांच्यामधील साम्यभेद न्याहाळू शकतो, उत्कटता, पर्याप्तता, सुस्थिरता, इ. गुणांचे निकष लावूंन 
त्यांच्यामध्ये श्रेष्ठत्व-कनिष्ठत्व प्रस्थापित करू शकतो. पण प्रत्येक प्रतिसाद हा स्वयंपूर्ण, सलग असा 
बिंदू असतो. त्यांच्यामधून विशिष्ट दिशेने वहात जाणारी रेषा नसते. व्यक्‍ती अंतिम असते आणि 
म्हणून तिचा स्वतःचा जो उद्‌गार असतो तोही अंतिम असतो. त्यांच्या संदर्भात * प्रगती ' ह्या 
संकल्पनेला वाव नसतो. 


तत्त्वज्ञान हेही काव्याप्रमाणे किंवा कलाकृतीप्रमाणे व्यक्तीचे असते, त्याच्यावर विशिष्टत्वाचा 
छाप असतो, व्यक्‍तीने विशिष्ट स्थानावरून वस्तुजात!चे घेतलेले ते दर्शन असते. न्यूटनचे पदार्थवेज्ञानिक 
सिद्धांत ज्याप्रमाणे ' अपोरुषेय * पदार्थविज्ञानाचे-व्यक्तिनिरपेक्ष अशा बौद्धिक रचनेचे - भाग बनतात, 
त्याच्यात शोषून घेतले जातात व न्यूटनशी असलेला त्यांचा संबंध केवळ आगन्तुक ठरतो तसे 
प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानात्मक सिद्धांतांचे होत नाही. प्लेटोच्या ' दर्शनाचे ', प्लेटोने वस्तुजाताच्या घेतलेल्या 
दशेंनाचे भाग हे त्यांचे स्वरूप कायम रहाते. पण तत्त्वज्ञान हाही बौद्धिक व्यवहार आहे, त्याच्यात 
संकल्पनांच्या साहाय्याने अनुभवाचा अथे लावण्यात येतो, त्याच्यात विधाने करण्यात येतात, तत्त्वे 
प्रस्थापित करण्यात येतात, सिद्धांत मांडण्यात येतात, इ. आणि ह्या संकल्पनांचे प्रामाण्य, ह्या तत्त्वांची 
आणि सिद्धांतांची सत्यता ह्यांचे बौद्धिक परीक्षण करता येते आणि करणे आवश्यक असते. हा परीक्षणाचा 
व्यवहार खरोखर करता येतो ह्या म्हणण्याचा अथे असा होतो, की काही संकल्पना अप्रमाण ठरविता 
येतात - आत्मविसंगत ठरल्यामुळे किंवा ज्या कार्यासाठी म्हणून त्या पुढे करण्यात आल्या असतील ते 
त्यांच्याकडून होऊ शकत नाही हे दिसूत आल्यामुळे, इ.- आणि काही सिद्धांत असत्य ठरविता येतात. 
म्हणजे ह्या संकल्पना व हे सिद्धांत त्याज्य ठरतात, मागे पडतात आणि ही प्रगती असते. 


पण तत्त्वज्ञानाचे आणखी एक स्वरूपर्वेशिष्ट्य ध्यानात घेतले पाहिजे. तत्त्वज्ञान हे बौद्धिक दक्षंन 
असते त्याप्रमाणे ते ' सवंकष ' आणि ' अंतिम ' असे बौद्धिक दर्शन असते. ज्ञान, प्रमाण ज्ञानाचे उगम 
आणि प्रकार, ज्ञानाच्या सीमा, ज्ञान आणि वस्तू यांचा संबंध, मानवी प्रकृतीची घडण, माणसाच्या 
प्रवृत्ती आणि शक्‍ती, माणसाचे कल्याण, व्यक्ती आणि समाज यांमधील संबंध, माणसाने पाळायची 
नीती हे मानवी परिस्थितीला आकार देणारे कायमचे घटक आहेत. त्या सर्वांच्या संदर्भात रचलेले विदव 
आणि माणूस यांच्याविषयीचे एक सुसंगत चित्र असे ह्या दशंनाचे स्वरूप असते आणि ह्या चित्राच्या प्रामा- 
ण्याचे निकष त्याचा एक अंतर्गत भाग असतो. प्रत्येक तत्त्ववेत्त्याचे दर्शन असे सर्वकष असते असे 
नाही. उदा. देकातंचे दशन सवंकष नव्हते; स्पिनोझाचे होते. पण देकातेने सादर केलेल्या एका 
मर्यादित दर्शनात सर्वकष असे दर्शन ( किवा वेगवेगळचा वळणाची सर्वकष दशंने ) अध्याहृत असते 
( किंवा असतात ) आणि स्पिनोझाने ते (किवा त्यांतील एक ) सुस्पष्ट करून विकसित केले. मानवी 
परिस्थितीच्या सर्वे घटकांना सामावून घेणाऱ्या सर्वकष दशंनाची रचना करणारे प्रतिभावंत तत्त्ववेत्ते, 
परंपरेच्या उगमस्थानी' असणारे तत्त्ववेत्ते, -प्लेटो, अरिस्टॉटल, कान्ट, हेगेल यांसारखे तत्त्ववेत्ते-थोडेच 
असतात. दुय्यम, तिय्यम. .. दर्जाचे तत्त्ववेत्ते, अशा द्शनांतील बौद्धिक घटकांचा सुसंगतपणे विकास 
करतात, स्वतःच्या वैयक्तिक दशंनाला अनुसरून त्यांची काहीशी पुनरंचना करतात. 

सर्वंकष दशेनात मानवी परिस्थितीच्या सवे घटकांचा एक तोल सांभाळलेला असतो, त्यांच्या 
परस्परसंबंधांविषयीची एक विशिष्ट संकल्पना त्याच्यात अंतर्भूत असते. ह्या तोलाने, ह्या विशिष्ट 
संकल्पनेने त्या दर्शनाचा प्रकार, त्याचे वळण निश्‍चित होते असे म्हणता येईल, अशा दशषनातील एखाद्या 
विशिष्ट बौद्धिक सिद्धांताचे खंडन झाले तरी त्या सिद्धांताला मुरड घालून किवा त्याचा अव्हेर करूनही 
हा तोल परत सावरता येतो आणि त्या दशशेनाची नव्याने मांडणी करता येते. उदा. गणिती ज्ञानाच्या 
स्वरूपाचे अनुभववादी मिलने केलेली स्पष्टीकरण टिकण्यासारखे नाही हे आज स्पष्ट झाले आहे. ह्या 
स्पष्टीकरणातील पोकळपणा ज्या तत्त्ववेत्त्यांनी स्पष्ट केला त्यांच्यांत अनुभववादी असलेले व राहिलेले 


*(४) 


घ्ट्रॉड रसेल हे एक होते. अनुभववादाक्यी सुसंगत असे गणिती ज्ञानाच्या स्वरूपाचे स्पष्टीकरण रसेल 
यांनी केळे आणि अनुभववादाची नव्याने मांडणी केली. चार्वाक, अरिस्टिपस, एपिक्युरस, ह्यूम आणि 
रसे हे एकाच वळणाचे, अनुभववादी वळणाचे दाशेनिक आहेत. पण चार्वाक किंवा एपिक्युरस यांनी 
उपस्थित न केलेले प्रश्‍न हयूमने उपस्थित केले आणि हयूमने उपस्थित न केलेले प्रश्‍न रसेल यांनी उप- 
स्थित केले, आणि हथूमने उपस्थित केलेले प्रन वेगळ्या पद्धतीने उपस्थित केले, 

वैज्ञानिक ज्ञानाची प्रगती होत जाते आणि मानवी व्यवहाराच्या भिन्न क्षेत्रांमध्ये नव्या जाणिवा 
उफाळून येतात आणि स्थिर होतात आणि पुढे ओसरतातही. उदा. बुद्धाची प्रज्ञा आणि करुणा, 
ईहवराची भक्ती, ख्रिस्ताचे प्रेम, व्यक्‍ती'चे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा, समता धिष्ठित न्याय. आणि मुख्य 
म्हणजे स्वतःच्या व्यवहाराविषयीची माणसाची जाणीव अधिक स्पष्ट होत जाते. ह्या साऱ्या घडा- 
मोडींच्या संदर्भात वेगवेगळ्या वळणांच्या दशंनांची फिरून मांडणी करावी लागते. ह्या अर्थाने तत्त्व 
ज्ञानातही प्रगती होते. पण विशिष्ट वळणाच्या दक्षंनाला आधार पुरविणारा संकल्पनांचा एक विशिष्ट 
व्यूह तोच असतो आणि ह्या अर्थाने ही प्रगती गौण असते. 

माणसाविषयी जो प्रश्‍न विचारता येईल तो मानवी अस्तित्वाच्या गाभ्याला जाऊन भिडणार्‍्या 
कोणत्याही गोष्टीविषयी विचारता येईल, माणूस बदलतो का ? ह्याचे उत्तर होय आणि नाही असेच 
भसणार, आणि तत्त्वज्ञानाविषयी, साहित्याविषयी, धर्माविषयी जर असा प्रश्‍न विचारला तर त्याचेही 
उत्तर असेच रहाणार. 

म्हणून प्लेटो आणि कान्ट, अँरिस्टॉटल आणि गोतम, शंकराचाय आणि हेगेल यांच्या तरव- 
ज्ञानाचा अभ्यास हा तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासाचा अभ्यास असतो. आणि स्थलकालनिरपेक्ष अल्ला तत्त्व- 
ज्ञानाचाही अभ्यास असतो. 


गणेश थिटे 


वेदार्थेतिहास आणि लुई रनू 


लुई रनू ह्याचा जन्म २८ ऑक्टोबर १८९६ चा 
आणि मृत्युदिन १८ ऑगस्ट १९६६. आपल्या 
द्षैक्षणिक जीवनात प्रथम त्याने ग्रीक पॅपिरॉळॉजीचा 
अभ्यास केला. पण लवकरच तो संस्कृतच्या आणि 
विशेषेकरून वेदाच्या अध्ययनाकडे वळला. पाश्‍चात्त्य 
संस्कृताभ्यासकांमधील बहुप्रसू लेखकांमध्ये त्याची 
गणना होते; आणि आपल्या शैक्षणिक जीवनात त्याने 
जवळ जवळ वर्षाला एक पुस्तक ह्यारीतीने चाळीस- 
च्या आसपास पुस्तके लिहिली. अनेक शोधनिबंध 
आणि ग्रंथपरीक्षणे ह्यांचेही लेखन सातत्याने चालूच 
ठेवले. संस्कृताध्पययनाच्या जवळजवळ सर्वच शाखां- 
मध्ये त्याने लेखन केले; पणं क्रग्वेद आणि पाणिनीय 
व्याकरण ह्या विषयांवर अधिक लेखत केले. 
वेदार्थाच्य़ा प्रयत्नात अभिजात संस्कृताचा वापर 
करण्यास त्याचा तात्त्विक विरोध होता. पण त्याचा 
अभिजात संस्कृताचाही मोठा अभ्यास होता हे 
त्याने रघुवंश, वेतालपञ्चविशति, काव्यमीमांसा 
( राजशेखरकृत ) ह्या ग्रंथांचा फ्रेचमध्ये अनुवाद 
केला होता एवढे लक्षात घेतळे तरी पटेल. 

आयुष्याच्या अखेरच्या वर्षांमध्ये रनू क्र्ग्वेदाच्या 
चिकित्सक, सटीप अतुवादाच्य़ा कार्यात वराच 
गुंतला होता. 1/08 1७१०७ ए७01तृ९8 ९ 
781111061108 ( 088 1985 - 100 ) ह्या 
ग्रंथाच्या पंधरा भागांमधून त्याने क्र्ग्वेदाच्या सुमारे 
दोनतृतीयांश भागाचे फ़ेंचमध्ये चिकित्सक व सटीप 
भाषांतर केले आहे आणि आज उपलब्ध असलेल्या 
अनुवादांमध्ये त्यातल्या त्यात जास्तीत जास्त प्रमाण- 
भूत आणि कमी सदोष असे हेच भाषांतर आहे. 

आपल्या दौक्षणिक जीवनाच्या अगदी प्रारंभीच्या 
काळीच रतूने वेदार्थाच्या इतिहासासंबंधी फारच 
महत्त्वाची कामगिरी केली. त्यातील एक ग्रंथ म्हणजे 

न. भा. १ 


76577097029772 ॥८दत० (?9708, 1981) 
हा होय. ह्या ग्रंथामध्ये पाइचात्त्य देशात वेदाभ्यास 
सुरू झाला तेव्हापासुन १९३१ पयंत जे जे वेद- 
विषयक साहित्य भारतात किवा परदेशात प्रसिद्ध 
झाले त्याची विषयवार पृथक्करण करून नोंद केली 


आहे. बऱ्याच ठिकाणी एखाद्या लेखात किवा ग्रंथात 
आलेला विषय किवा त्यातील निष्कषे ह्यांचा सूत्र- 


बद्ध निदेश केला आहे. ही नोंद अत्यंत व्यापक 
असून तिच्या उपयुक्‍ततेविषयी फार काही सांग- 
ण्याची आव्यकता नाही ही गोष्ट स्पष्ट आहे. 
ह्या विन्लिऑग्राफीच्याही आधी रनूने 1/25 
॥॥८४४/८७ ४ 16 ७१८४०१०४४७ ०४१८१८४ 
(878, 1928 ) हा ग्रंथ लिहून प्रसिद्ध केला 
होता. वैदिक संशोधनाच्या इतिहासातील “ हिरॉ- 
इक "? कालखंडातील महत्त्वाच्या अभ्प्रासकांनी 
वेदार्थाच्या संदर्भात जी कामगिरी केली होती तिचे 
मूल्यमापन रनूने ह्या ग्रंथात केले आहे. रनूच्या 
आधी ओल्डेनबर्गने ह्या विषयात थोडे लेखन केले 
होते. त्याच्या ॥४4१८/०॥५०॥८८८॥१॥ (डिपछ&, 
ल), 1905 ) ह्या ग्रंथात रोठ्‌, बर्गेन्य, आणि 
विशेल-गेल्डनेर ह्या वेदार्थकर्त्यांच्या वेदार्थेविषयक 
प्रयत्नांचे गुणदोष दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता. 
तरी त्या पुस्तकाचा मुख्य उद्देश पिशेलळ आणि 
गेल्डनर ह्यांच्या ॥7९११८॥७ 86७४९७ ह्या 
ग्रंथातील मतांची चिरफाड करणे हेच होते. मात्र 
रनूचा प्रयत्न अधिक प्रमाणात विषयाशी साक्षात्‌ 
संवद्ध आणि मांडणीच्या बाबतीत अधिक मुद्देसूद 
आहे. प्रस्तुत लेखात रनूच्या 1.68 1600708 ह्याच ! 
ग्रंथाचा थोडक्य़ात परिचय करून देऊन त्या ग्रंथाची 
वैशिष्ट्ये सांगणे आणि मूल्यमापन करणे ह्या द्वारा 
त्याचे परीक्षण करणे अभिप्रेत आहे, (ह्या ग्रंथाचा 
मी नुकताच इंग्लिशमध्ये अनुवाद केला आहे) 


4 नवभारत 


कोलबूक ह्यांनी लिहिलेल्या (021. ॥]७ ४९88 
आणि रोसेन्‌ ह्यांचा कग्वेदाचा पहिल्यांदाच प्रसिद्ध 
झालेला लॅटिनमधोल अनुवाद ह्यांच्या उल्ळेखाने 
रनूने विषयप्रवेश केला आहे. सायणाचा जो मूल- 
भूत दोष को कालळविपर्यास करून उत्तरकालीन 
वेदान्तातील विचारांचा क्रग्वेदाचा अथ करताना 
वापर करणे ह्या दोषाचा उल्लेख केल्याबद्दल रन 
1२०३01.ची स्तुती करतो, ह्या उळट सायणाचार्यांच्या 
भाष्यावर विसंबून ॥॥11801 क्त्ग्वेदाचा जो अनुवाद 
करतो त्याबद्दल रनूने त्याला फारच दोष दिला 
आहे. रनू म्हणतो की विल्सन्‌ने केलेला अनुवाद हा 
क्वगवेदाचा नसून सायणभाष्याचा आहे. विल्सन्‌चे 
असे मत होते की एखाद्या युरोपियन अभ्यासकापेक्षा 
सायण वेदाचा अर्थ जाणण्यास अधिक समर्थ होता. 
विल्सन्‌च्या ह्या मताला विरोध करणाऱ्यांनी नेमकी 
ह्या विरुद्ध भूमिका घेतली; आणि विल्सनचा पहिला 
विरोधक ४011 ह्याने असे मत मांडले की तारतम्य- 
वृद्धी असणारा एखादा युरोपियन वेदार्थेकर्ता सायणा- 
पेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात वेदाचा अर्थ जाणू 
शक्रेळ. रनू जरी रोठ्शी अन्य काही वाबतीत सह- 
मत नसला तरी रोठूच्या ह्या मताशी तो सहमत 
आहे. (पा. ५) 

सायणाविषयी रनूने आपले परखड पण अत्यंत 
समतोल असे मत मांडले आहे- (पा. ८ व पुढे ) 
“ सायणाचे भाष्य संपूर्ण क्रग्वेदाचे स्पष्टीकरण 
करणारे असुन त्यात स्पष्टीकरणात्मक कथा, पाणि- 
नीय व्याकरणावर आधारलेल्या टीपा, यास्कावर 
आधारित व्युत्पत्त्या ह्यांची रेलचेल आहे.” ' हे सर्व 
सकृद्दर्शनी विशवासाहे वाटते; पण ज्या कुणाला हा सर्व 
संग्रह तपासुन पाहण्याची हिंमत असेल, त्याला मात्र 
त्वरित असमाधान प्राप्त होते. कारण सायणभाष्पात 
शब्दांचे अर्थ स्थूलपणे दिळे आहेत; व्याकरणाच्या 
रचनांची ओढाताण आहे; एकाच शब्दाचे एकाहून 
अधिक अथे एकाच वेळेला दिले आहेत; विचारांच्या 
क्रमाबद्दल ओढाताण आहे; आणि ह्या सगळ्यांमुळे 
सुसंगत अर्थनिभिती होऊ शकत नाही.” (पा. ८ ) 
रोठ्पासुन पुढील कोणत्याही अभ्यासकाने सायणा- 
विषयी आदर दाखवलेला नाही असेही रन्‌ म्हणतो. 
मात्र रनूच्या मते जेथे सायणाचे भाष्य एखाद्या 


स 


पुर्बंगृहीत व्यृत्यत्तीवर किवा त्याच्या स्वत:च्या 


जून, १९८० 


काळातील भाषिक स्वरूपावर आधारलेले नसेल 
तेथे ते वापरण्यास हरकत नाही. तसेच जे शब्द 
अतिशय अल्प प्रमाणात आढळतात किंवा ज्यांचे 
दुसऱ्या कोणत्याही शब्दांशी नाते जुळवता येत नाही 
तेथेही सायणाचा वापर करण्यास रनूचा विरोध 
नाही (पा.९ ). 

रोहूवर दोन कारणांसाठी टीका झाली होती-- 
एका शब्दाचे अनेक अर्थ करणे; आणि मूळ पाठात 
बदल सुचवणे, ह्याबाबत रोठूची भूमिका काय 
असावी ह्याबाबत रनूचे समर्थन असे की शोठूचा 
मनःविड बुद्धिवादी होता आणि त्यामुळे त्याला सुसंगत 
असा वेद शोधून दाखवायचा होता ( पा. ६ ). 
तसेच रोठूच्या मते त्रह्ग्वेदाला प्रामाण्य येण्यापुर्वीच 
क्ग्वेदाच्या मूळ पाठात अनेक प्रकारचे संस्कार 
झाले होते. रोठुने उत्तरकालीन सर्व साहित्यापासून 
कूगेदाची फारकत केली (पा. १०). रनूच्या 
मते रोठूवर टीका करणे सोपे आहे; पण त्याने 
वेदाध्ययताचा पाया घातला ही वस्तुस्थिती आहे 
आणि ज्या एखाद्या बाबतीत आपण त्याच्याशी 

सहमत होऊ शकत नाही तेथेही आपण त्याच्या 
खांद्यावरच उभे असतो. ( पा. ११ व पुढे ) 

ग्रासमान्‌ आणि ल्युडविग्‌ ह्यांच्यावर टीका कर- 
ताना मात्र रतूने चांगलाच कठोरपणा दाखविला 
आहे. रनूच्या मते (1883110111 ने रोद्‌च्पा 
सिद्धान्तांना हलके रूप देऊन अनेक ठिकाणी घोका 
पत्करला. ग्रासमानूच्या ॥7०८/१८/७८८८॥ 22002 
28९४००० ह्या ग्रंथात क्ग्वेदातील सर्व शब्दांची 
काळजीपुवक केलेली सुची आढळते. शब्दांभोवतीचा 
संदर्भ दिलेला असल्याने ह्या सूचीची उपयुक्तता 
वाढली आहे. क्रग्वेदातील शब्दांचा संग्रह ह्या 
दृष्टीने ग्रासमानूचा शब्दकोश महत्त्वाचा आहे 
(पा. ११). पण एका शब्दाचे अनेक अर्थ देऊन 
रोठूचीच परंपरा त्याते मोठ्या प्रमाणावर चालू 
ठेवली. मात्र जेव्हा ग्रासमान्‌ने क्रग्वेदाचे भाषांतर 
केळे, तेव्हा आपणच आपल्या शब्दकोशात दिलेल्या 
शब्दार्थांपासून तो दूर गेळा. क्रग्वेदातील एखादा 
शब्द कुठे कुठे कसा आहे ह्याबद्दलचे संदर्भ गोळा 
करण्यात आयुष्याचा मोठा भाग घालवणार्‍्या ग्रास- 
मातूने नापल्या त्रग्ेदानुवादात क्रग्वेदार्थकरणातील 
अत्यंत महत्त्वाचे जे तत्त्व - अत्तर्गत तुलना - त्या 


वेदार्थेतिह्यास आणि लुई रनू ३ 


तत्त्वाचा कधीच वापर केला नाही. अडचणीचे 
परिच्छेद आले की ग्रासमान्‌ एका ठराविक उपायाचा 
अवलंब करतो - तो उपाय म्हृणजे मूळ पाठात 
बदल सुचवणे, किवा तो दाबून टाकणे; तो परि- 
शिष्टात टाकणे, प्रत्येक वेळो जो सोयिस्कर तोच 
मार्ग त्याने स्वीकारलेला दिसतो ( पा. १२). रनू 
ग्रासमान्‌कृत क्रग्वेदाच्या अनुवादाच्या वाचकाला 
ही गोष्ट लक्षात ठेवण्यास सांगतो, की ग्रासमानूने 
हा उपलब्ध क्रग्वेद!चा अनुवाद केला नसून त्याने 
स्वतःच दुरुस्त केलेल्या क्र्‌ग्वेदाचा अनुवाद केला 
आहे ( पा. १३). तरीसुद्दा रनूने ग्रासमान्‌ची एका 
बाबतीत स्तुती केली आहे. तो म्हणतो ग्रासमान्‌ 
दैवतशास्त्रीय किंवा कमकांडात्मक अश्या प्रकारच्या 
कोणत्याही पूर्वग्रहापासुन मुक्‍त आहे आणि ही गोष्ट 
खरोखरीच अन्यत्र दुलंभ आहे. त्यामुळे त्याच्या 
गुणांपेक्षा त्याच्या ठिकाणच्या ह्या पक्षरहिततेमुळेच 
ग्रासमान्‌ला थोडेसे प्रामाण्य लाभू शकते (पा. १५). 

ग्रासमान्‌ प्रमाणेच ल्यूड्विग्संबंधीही रनूने 
अनुकूल अभिप्रायापेक्षा प्रतिकूल अभिप्रायच जास्त 
लिहिला आहे. ल्युडविगूच्या लेखनात स्वीकाराहे 
असे काहीच रनूला आढळत नाही. ग्रासमान्‌ कोण- 
त्याही प्रकारच्या पू्वंग्रहापासून मुक्‍त आहे तर ह्या 
उलट 1,0१७ काही पूर्वंगृहीतकृत्यांनीच प्रारंभ 
करतो. क्र्ग्वेदातुत जास्तीत जास्त ऐतिहासिक, 
खऱ्याखुऱ्या गोष्टी शोधून काढणे ह्यात ल्युड्विगूला 
मुख्य रस होता. क्रग्वेदाच्या आधारे वैदिक काल- 
खंडातील इतिहासाची पुनरेंचना करणे हा त्याचा 
उद्देश होता. त्यामुळे क्ररग्वेदात उल्लेखिलेल्या वस्तू 
किवा व्यक्‍ती ह्या खरोखरीच्या आणि ऐतिहा- 
सिक होत्या असे दाखवणे हा त्याचा प्रयत्न होता. 
रनू ह्या दृष्टिकोणाचा उपहास करतो आणि असा 
दोरा मारतो की ल्युडविग्‌ने वैदिक समाजाचे रेखा- 
टलेले चित्र फसवे व भ्रान्त आहे ( पा. १५-१६). 
काही नक्षत्रांच्या स्थानांच्या आधारे किवा काही 
व्यक्तींच्या उल्लेखांच्या आधारे, किवा ग्रहणांचे 
क्रग्वेदात जे उल्लेख असावेत असे तो मानतो 
त्यांच्या आधारे ल्युड्विगूने क्रग्वेदाचा काळ 
ठरवण्याचा जो प्रयत्न केला आहे त्यालाही रनूचा 
पाठिंबा नाही. सवये वैदिक साहित्याचा क्रग्बेदाच्या 
अभ्यासासाठी वापर करणे ही कामगिरी करणारा 


ल्युड्विग्‌ हा पहिला अभ्यासक होय. ह्यावावतीत 
त्याला थोडे श्रेय दिले तरी चालेल पण ब्राह्मण- 
ग्रंथांच्या आधारे क्र्ग्वेदीय मंत्रांची पुनःस्थापना 
करता येईल ह्या त्याच्या मताशी सहमत होणे कठीण 
आहे. (पा. १७) क्र्ग्वेदाचा काळ अलीकडे ओढ- 
ण्याचा त्याचा प्रयत्न असल्याने क्र्‌ग्वेदीय मंत्रातील 
पाठभेद अथवंवेदातून किवा सामवेदातून तपासताना 
नंतरचे पाठभेद हेच जास्त स्वीकाराह आहेत असे 
तो मानतो, पण ह्यासाठी ल्युड्विग्‌ने पुरेसा पुरावा 
दिलेला नसल्यामुळे रनू हे मत नाकारतो. ल्युड- 
विगुकृत क्र्ग्वेदाच्या अनुवादाविषयी रनूने असा 
शेरा मारला आहेकी ते परिभाषेच्या निशचितपणाते 
युक्‍त असून कमालीचे शब्दश: आहे ( पा. १८). 

माक्स म्यूलर्‌विषयी रनूने अत्यंत स्पष्टपणे पण 
अतिशय उचितपणे असा शेरा मारला आहे की 
त्याने वैदिक अभ्यासात घातलेली भर धर्मेति- 
हासाच्य़ा दृष्टिकोणातून विचारात घेण्याजोगी आहे. 
पण वेदार्थकरणाच्य़ा दृष्टीने ती नगण्य आहे ( पा. 
१९ ), वर्गेन्य आणि पिशेल ह्यांच्या लेखनानंतर 
माक्‍स म्यूलरकृतक्ट्ग्वेदाचे आंशिक भाषांतर प्रसिद्ध 
झाले; पण तरीही त्यामध्ये जुन्या, कालबाह्य 
तत्त्वांचा आढळ होतो; त्या भाषांतरात जेथे कुठे 
नावीन्य आहे तेथेही एक प्रकारचा काल्बाह्यपणा 
जाणवतो (पा. २१ ). 

इतर कुणाही वेदाभ्यासकापेक्षा 361४812110 
ह्या अभ्यासकासाठी रनूच्या पुस्तकामध्ये जास्त जागा 
दिलेली दिसते. ७२ पानांच्या ह्या पुस्तकात बर्गेन्य 
ह्या विषयासाठी २१ पाने आहेत. बर्गेत्यचा 1, 
1807290072 7८६४८४७ ह्या ग्रंथामागील उद्देश 
वेगवेगळ्या देवतांच्या संदर्भात क्र्ग्वेदात आलेल्या 
संकल्पना एकत्र करणे हा होता. पण ह्याही पुढे जाऊन 
नवीन प्रकारे अर्थ करण्यासाठी क्रग्वेदातील सर्व 
माहितीचे संकलन करण्याचे काम वगेंत्यने केले आहे 
असे रनू म्हणतो ( पा. २१). बगेन्यच्या मते क्रग्वे- 
दातील कर्मकांड आणि देवतशास्त्र ह्यांची एकमेकां- 
पासून फारकत करता येणार नाही. एकाचे स्पष्टी- 
करण दुसऱ्याशिवाय करता येणार नाही (पा.२१ ). 
विविध तत्त्वांचे पुरष आणि स्त्री अशा प्रकारात 
विभाजन बर्गेन्य करतो; ते कसे शिथिल, तकंदुष्ट 
आणि अस्बीकार्य आहे ते रन्‌ दाखवतो. उदाहरणाथ 


४ नवभारत 


बर्गेन्यच्या मतानुसार “' तन्यतु ” हे स्त्रीतत्त्व आहे; 
पण हा शब्द पुंलिंगी आहे. ह्या उलट वीज हे 
बर्गेन्यच्या मते पुरुषतत्त्व आहे; पण “ विद्युत्‌ ” 
हा शब्द स्त्रीलिंगी आहे ( पा. २२ ). बर्गेन्यची 
दैवतशास्त्रीय मतेही रनूला मान्य नाहीत ( पा. २५ 
व पुढे ). वर्गेन्यचे एकूण विवेचन अतिशय तपशील- 
वार, गुंतागुंतीचे, संदर्भांनी भरलेले आहे. पण रनू 
त्याचा थोडक्यात जो उत्कृष्ट सारांश देतो तो 
स्तुत्य आहे. बर्गेन्यने क्रग्वेदाच्या अभ्यासात इंडो- 
युरोपियन तसेच भारतीय तपशीलांचा विचार 
केलेला नाही. त्याच्या 1, 1022797072 ॥7४८6८- 
१४७ ह्या ग्रंथात सुमारे १६००० संदर्भ आले 
आहेत; पण त्यांतील फारच थोडे क्रग्वेदाव्यतिरिक्‍त 
असे आहेत. इतर संदर्भे वगळण्याबाबत बार्थने 
वर्गेन्यवर केलेली टीका योग्यच आहे असे रनू 
म्हणतो. समाजशास्त्र किवा तौलनिक दैवतशास्त्र 
ह्यांचे बर्गेन्यला ज्ञान नव्हते असे नाही; पण त्याच्य़ा 
दृष्टीने क्ग्वेदाभ्यासाशी त्यांचा फार दुरूनच 
संबंध आहे. क्ग्वेदातील काही कथांना ऐतिहासिक 
आधार असावा हे त्याला मान्य आहे; पण ह्याही 
मुद्याला बर्गेन्य फारसे महत्त्व देत नाही. पुढील 
काळातील साहित्यात मात्र बर्गेन्यने आपल्या मतात 
परिवतेन केलेले दिसते. क्रग्वेदाचा समाधानकारक 
रीत्या अथे लावण्यासाठी इतिहासाचा विचार करणे 
आणि संपूर्ण वैदिक साहित्याचा वापर करणे 
आवद्यक आहे असे त्याला वाटू लागले (पा. २९). 
बर्गेन्यच्या कामाची एकूण उपेक्षाच झाली अशी 
रनू तक्रार करतो. बर्गेन्यने सुचित केलेल्या कल्पना 
आणि उपस्थित केलेले प्रश्‍न ह्यांना तोंड देण्याचा 
कुणीही प्रयत्न केला नाही ( पा. ३१ ). “ त्याच्या 
कामाला विरोधही न करता किंवा त्याचा उपयोगही 
न करता वेदाभ्य़रासकांच्या अनेंक पिढ्या त्याच्या 
कामाविषयी मौन बाळगूनच बाजूला सटकल्य़ा 
आहेत. बर्गेत्यच्या रिलिजिओं वेदिक ची कुणी 
गंभीरपणे दखल घेतली नाही; आणि प्रत्येक जण 
तो ग्रंथ अस्तित्वातच आलेला नाही अक्णा रीतीने 
आपले वक्तव्य मांडीत आलेला आहे.” (पा. ३२). 
रनूने ही वाक्ये १९२८ च्या सुमारास लिहिली 
आणि आज त्यानंतर ५० वर्षाहून अधिक काळ 
लोटल्यानंतरही परिस्थितीत फारसा फरक नाही, 


जून, १९८० 


( अलिकडेच ह्या ग्रंथांचा इंग्रजी अनुवादही प्रसिद्ध 
झालेला आहे; तरीही त्या ग्रंथाचे नशीब बदलण्याची 
चिहे दिसत नाहीत) . वर्गेन्यची चिरेबंदी सैद्धान्तिक 
भूमिका हेच ह्या उपेक्षेला कारण असावे असे 
रनूला वाटते. त्या भूमिकेत एका बाजूने पाहिले 
तर बोट शिरकावयासही अवकाश नाही इतकी 
परिपूर्णता आहे; तर दुसर्‍या बाजूने पाहिल्यास 
तिच्या बंदिस्त चौकटीमुळेच नवीन विचाराला वाव 
उरत नाही; त्यामुळे वेदाभ्यास मृत्यूच्या उंबरठ्या- 
वर येऊन पोचतो. बर्गेन्यच्या रिलिजिओं वेदिक्‌ 
ह्या ग्रंथापासुन शिकण्याजोगे तत्त्व एकच. ते म्हणजे 
क्ग्वेदाचा अभ्यास करताना वापरावयाची “ अन्त- 
र्गत-तुलूना “-पद्धती म्हणजे क्र॒ग्वेदाच्या एखाद्या 
मंत्राचा किवा शब्दाचा, शब्दसंहुतीचा अथे लावताना 
उत्तरकालीन टीकाकारांचा सल्ला न घेता शक्‍यतो 
क्रग्वेदातच तशी रचना दुसरीकडे कुठे आली आहे 
का ह्याचा शोध घेऊन साम्य किवा भेद पाहून अर्थ 
ठरवणे. ओल्डेनबग आणि स्वतः रनू ह्यांनी ह्या 
पद्धतीचाच स्वतःही अवलंब केलेला आढळतो. 
रनूच्या मते वर्गेन्यने ह्या अस्तर्गत-तुलना-पद्धतीने 
क्र्ग्वेदातील एखाद्या शब्दाच्या अनेक अर्थच्छटा 
कमी करून अर्थ अधिक निश्‍चित करण्याचा प्रयत्न 
केला. जेथे पूर्णपणे एकच एक अर्थ देता आला 
नाही तेथेही एका मध्यवर्ती कल्पनेभोवती जास्तीत 
जास्त उदाहरणे गोळा करून सुसंगती लावण्याचा 
प्रयत्न केला. वर्गेन्यच्या बावतीत भाणखी एक 

महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे क्रग्वेदातील मूळ पाठ बद- 
लून तो शुद्ध करण्याच्या फंदात तो फारसा पडला 
नाही ( पा. ३३). 


क्ग्वेदाच्या अन्तर्गत अभ्यासाप्रमाणेच बाह्य 
अभ्यासातही वर्गेन्यने महत्त्वाची भर घातली आहे. 
क्रग्वेदातील सुक्‍्तांच्या मांडणीमागील तत्त्वे शोधन 
त्या आधारावर क्र्ग्वेदात नंतरच्या काळात कोणते 
प्रक्षेप झाले असावेत ते दाखवण्याचा त्याने प्रयत्न 
केला. त्यायोगे क्र्ग्वेदातील प्रक्षेपांचे एकानंतर 
दुसरा असे थरही तो दाखवू शकला ( पा. ४० ). 
बर्गेन्यचे ह्या विषयावरील संशोधन ण०॥८॥१० 
“488879 ह्या नियतकालिकाच्या १८८६ च्या 
अंकात “ ]1१७0॥6101103 5पा' 1118001768 १७ 


वेदार्थेतिदास आणि लुई रन ष्‌ 


1७ हिळाकीणाहर ते 3उिटश्‍ए०0१७?” ह्या नावाने 
प्रसिद्ध झाले आहे. 

ए॥ला6] आणि ७6]1त1061 ह्यांच्या ॥/८७८७- 
०७४ &ळक2  ( डिपर्४शश, 1888, 
1897, 1901 ) ह्या ग्रंथाच्या तीन खंडातून 
वेदार्थकरणासंबंधी एक अगदी वेगळाच दृष्टिकोण 
स्त्रीकारलेला दिसतो. ह्या लेखकांच्या मते क्रग्वेद 
हा पूर्णपणे शुद्ध ' भारतीय ” ग्रंथ आहे. त्याचा 
नीट अर्थ कळला नाही कारण तो '“ इंडोयुरोपीयन ” 
ग्रंथ आहे असे मानले गेले. भाषाशास्त्रज्ञ आणि 
दैवतशास्त्रज्ञांच्या तावडीत हा ग्रंथ सापडावा हे 
त्याचे दुर्देव होय. जसे अभिजात संस्कृतमधील ग्रंथ 
आपण केवळ “ भारतीय ” समजून अभ्यासतो त्या 
प्रमाणे क्रग्वेवाच्या बाबतीतही हीच भूमिका 
स्वीकारून अभ्यास केल्यास सवं प्रश्‍न सुटण्यास संधी 
आहे. रनूच्या मते पिझेल्ने ही भूमिका मांडून 
क्रग्वेदाचे पूर्ण स्पण्टीकरण केले असे नसले तरी तो 
अतिहय्र मनोरंजक मात्र निश्चित केला आहे! 
(पा. ४२). वेदिशे स्टुडिएन ह्या ग्रंथाची 
दीली खंडनमंडनात्मक असून प्रतिपक्ष्याकडून 
होणाऱ्या संभाव्य हल्यापासून पुरेशी संरक्षणाची 
व्यवस्था केलेली अशी आहे (पा, ४२), ह्या 
ग्रंथाच्या काळची वेदा'भ्यासाची परिस्थिती लक्षात 
घेण्याजोगी आहे. त्या काळात रोठूच्या विचारांचा 
प्रभाव प्रचलित होता. बर्गेन्यला विरोध करणे 
किवा त्याला अनुसरणे दोन्ही अशक्‍य असल्यामुळे 
त्याची उपेक्षा झाली होती. ल्यूड्विग्ने रोठ्च्या 
विरूद्ध केलेल्या प्रतिक्रियेलाही परिणामकारकता 
लाभली नाही. कारण त्याने प्रत्येक गोष्ट खरी, 
ऐतिहासिक मानण्याचा जो विचारप्रवाह स्वीकारला 
त्याला आधार नव्हता. ब्रुनूहोफेर्‌ आणि झिमर्‌ 
ह्यांचे लेखन पूर्णपणे रोठ्च्या विचारप्रणालीला 
अनसरणारे होते. त्यामुळे पिशेळ आणि गेल्डनेर 
ह्यांनी प्रचलित विचारप्रवाहाच्या विरुद्ध आघाडी 
उभारली ( पा. ४२-४३ ). आणि ओल्डेन्‌बरगचे 
शब्द घेऊन रनू म्हणतो की त्यांनी जणू वेदाभ्यासात 
नवे रक्त आणि नवचेंतन्यच ओतले (पा. ४३). 

१०७१18०000 80ए0101 ह्या ग्रंथाच्या भूमिकेला 
दोन पैल असल्याचे रनूने म्हटले आहे-एक निषेधरूप 
आणि दुसरा विधिरूप, पिहोलूच्या मते वेदार्थकर- 


णाच्या वेळी भाषाशास्त्रावर विसंबून चालणार नाही. 
कारण भाषाशास्त्रामुळे मिळणारा पुरावा, विदेषतः 
अर्थाच्या बाबतीत, अगदीच दु्बेळ असतो. पिझेलूच्या 
मते जमंनीमध्ये ग्रासमानूची अवस्था आणि भारतात 
यास्काची अवस्था ही तुल्य असून त्या दोन्ही दुदैवी 
आहेत (पा. ४५). भाषाशास्त्राप्रमाणेच देवतश्यास्त्र 
हेही विश्‍वसनीयतेच्या बावतीत डळमळीतच आहे 
असे पिझेल्‌ मानतो. त्याच्या मते इंडोयुरोपीय 
दैवतकथा क्र्ग्वेदातुन पुसल्या गेल्या आहेत. सवितू, 
अदिति, द्यौस्‌ ह्यांसारख्या मागे पडलेल्या देवता 
किवा ज्यांना वैयक्तिक जझ्यारीर वैशिष्ट्ये नाहीत 
अद्या अग्नीसारख्या देवता ह्यांच्यावावतीतच फारतर 
इंडोयुरोपीय दैवतकथांचा संबंध जोडता येईल. वैदिक 
दैवतशास्त्रातील निसर्गातील वस्तुस्थितीचे दैवीकरण 
होणे (निसर्गवाद) ह्या परिकल्पनेची शक्‍यता तो 
नाकारीत नाही; पण त्याच्या मते हे स्पष्टीकरण 
पूर्णपणे समाधानकारक नाही. खऱ्याखुऱ्या वैदिक 
अशा ज्या इंद्र किंवा मरुत्‌ ह्या देवता, त्यांचे निसर्ग- 
वादाने स्पष्टीकरण करता येत नाही (पा.४३व 
पुढे). हा निषेधरूप पेलू ज्ञाला. विधिरूप भागामध्ये 
दैवतशास्त्राऐवजी कथांचा अ'भ्यास करणे, प्रश्‍नांच्या 
उल्गड्यासाठी अभिजात ग्रंथांचा, महाकाव्यांचा 
आणि विशेषतः, लोकप्रिय अशा जातकसाहित्याचा, 
तसेच लोक-संस्कृती (फोक-लोअर) आणि आधुनिक 
धर्मांचा अभ्यास करणे ह्यांचा समावेश होतो. वेदार्थ- 
करणाच्या वेळी सायण आणि अन्य टीकाकारांचा 
उपयोग केलेला दिसतो. मात्र पिशेलू ब्राह्मण 
ग्रंथांचा वापर करीत नाही. धामिक वैशिष्ट्यांच्या' 
चौकटीत बद्ध झालेली असल्यामुळे ब्राह्मणग्रंथांची 
भाषादेली क्रग्वेदीय सुक्तांच्या अर्थेकरणासाठी 
उपयोगात आणण्यास पिशेल्‌्ची संमती नाही. 

ह्या अ्थकरणविषयक भूमिकेचा स्वीकार करून 
पिशेलू आणि गेल्डनेर ह्यांनी क्रग्वेदाच्या अर्थ- 
करणाच्या क्षेत्रात जे निष्कर्ष काढले आहेत ते रनला 
पुर्णपणे अमात्य आहेत. पिशेल-गेल्डनेरच्या वरील 
भूमिकेमुळे त्यांच्या दृष्टीने कग्वेद आणि कालिदासा- 
दींचे साहित्य ह्यात काहीच फरक' राहात नाही. 
अथरी किंवा अप्स: शब्दावरून क्रग्वेदात हत्ती 
शोधून काढणे; किवा अद्‌मसदू शब्दावरून अन्नावर 
बसणारी माशी सापडणे; वृषद्ती शब्दावरून 


द नवभारत 


पाळीव मांजराचा; त्र. १. २४. ७ मध्ये न्यग्नोध- 
वृक्षाचा, किंवा अन्य काही संदर्भावरून स्वयंवरा- 
सारख्या चालीरीतींचा त्र्ग्वेदात शोध घेणे असले जे 
उद्योग पिशेल-गेल्डनेर ह्यांनी केळे आहेत ते रनूला 
संपूर्णतया अमान्य आहेत. 

पिझ्षेल्‌ आणि गेल्डनेर ह्यांच्या अथे लावण्याच्या 
पद्धतीच्या उणीवा दाखवण्यासाठी रनूने दिलेली 
उदाहरणे त्याच्या आधी ओल्डेन्‌वगने चचिलेलीच 
आहेत. ही उदाहरणे म्हणजे रद्‌ धातु आणि 
खुमेक हा शब्द ह्यांचे अथ. ह्या दोन्ही बाबतीत 
पिशेल्‌-गेल्डनेर ह्यांनी सायरणाचे अनुसरण केले 
आहे. साग्रण रदृति शब्दाचा विलिखति असा अर्थ 
देतो. गेल्डनेंर हा अथे स्वीकारतो आणि त्यावरून 
पुढे जाऊन क्र्‌ग्वेदात लिहिण्याच्या कलेच्या पुरा- 
व्याचा हा शोध समजतो. रदू धातु क्रग्वेदात 
नद्यांच्या संदर्भात आणि चांगल्या प्रकारच्या भेटी, 
संपत्ती ह्यांच्या संदर्भात वापरला जातो, इंद्र 
नद्यांचे मार्ग खणून काढतो ( रद्‌ति ). दुसरा 
एखादा देव ( भक्तांसाठी ) संपत्तीचा मार्गे खणून 
काढतो ( रद्ति ). पण ह्या दुसर्‍या प्रकारात 
गेल्डनेर असा अर्थ करतो की “ देव भक्तांसाठी 
संपत्ती लिहितो ( रदृति > विलिखति )'. म्हणजे 
त्याळा संपत्ती देण्याचे लेखी आदवासन देतो! 
सुमेक़ शब्दाचा सायणाने खुरूप असा अर्थ केला 
आहे. तो अर्थ पिहेल स्वीकारतो. पण ओल्डेनबर्ग 
आणि रनू ह्यांनी हे दाखवून दिले आहे की रोठ्‌ 
इत्यादींनी ह्या शब्दाचा “ सुप्रतिष्ठ ? असा जो 
अर्थे केला आहे तोच योग्य आहे. त्यांनी त्या शब्दाचा 
संबंध मी धातृशी (“ रोवणे ") जोडलेला आहे हा 
धातु स्वरू किंवा यूप (पशू ज्या खांबाला बांधतात 
तो खांब) ह्यांच्या संदर्भात वापरलेला वैदिक 
साहित्यात आढळतो. त्यामुळे ह्या शब्दाचा अर्थ 
* चांगला रोबलेला; भक्कम रीतीने स्थिर केलेला” 
अशा प्रकारे करणेच योग्य होईल. ह्या दोन उदा- 
हरणांच्या साहाय्याने रनू पिदेल-गेल्डनेर ह्यांच्या 
“ भाषिक सातत्य आणि सायणभाष्य ह्यांवर 
विश्‍वास ? ह्या वैशिष्ट्याने युक्‍त अश्मा अथकरण- 
पद्धतीचे दोष दाषवतो. (पा, ५२-५४). शेवटी रनू 
असा निष्कषे काढतो की ॥४०८७८॥१८ ८वरशा 
ह्या ग्रंथाचा वापर आपण जपून आणि तारतम्य़ानेच 


जून, १९८० 


केला पाहिजे; ( नाहीतर आपण चुकीच्या दिशेला 
नेक्ले जाऊ ). ब्ठूमफोल्डचे शब्द उद्धृत करून रनू 
असा ज्षेरा मारतो की ॥८१८७०॥८ 86७७४७७ ह्या 
ग्रंथाच्या विचारपद्धतीत वेदाच्या 'वेद्त्वाचेच भान 
सुटे आहे. मात्र रनू हेही स्पष्ट करतो की पुढे काही 
वर्षांनी गेल्डनेरने क्ग्वेदाच्या अनुवादाचा जो पहिला 
भाग प्रसिद्ध केला तेव्हा आपल्या पुर्वीच्या अनेक 
कल्पनांचा त्यात त्याग केलेला दिसतो ( पा. ५५). 
त्या अनुवादात सायणाचा वापर अधिक शहाणपणाने 
केला आहे; शिवाय त्यात सायणभाष्याचे अनसरण 
करण्यापेक्षा त्याची चिकित्सा करण्याचा प्रयत्न आहे 
( पा. ५६ ) . आधुनिक चिकित्सेचा प्रभावसुद्धा ह्या 
अनुवादात आढळतो (पा. ५६ ). 

7८28 7/12768 ... . . ह्या पुस्तकामध्ये विचा- 
राथे समाविष्ट झालेला शेवटचा वेदाभ्यासक म्हणजे 
ओल्डेनवगं. रनू प्रथम (001021101४ चे लेखन किती 
व्यापक विपयांवर आहे ते सांगतो. मानववंशशास्त्रा- 
पासून छन्दःशास्त्रापर्यंत आणि व्याकरणापासून कर्म- 
कांडापर्यंत अनेक विषयांवर ओल्डेनबर्गने लेखन केले 
आहे. क्ट्ग्वेटविषयक बाह्य आणि अन्तर्गत असे दोन्ही 
प्रकारचे प्रश्‍न त्याने हाताळले आहेत. आयुष्यभर 
ओल्डेनवर्गची एक मनीषा अश्ी होती की कग्वेदाची 
चिकित्सित आवृत्ती काढावी. मात्र चिकित्सित 
आवृत्ती ह्या शब्दांच्या नेहमीच्या अर्थाने म्हणजे 
हस्तलिखितांच्या परंपरांवर आधारछेली अशी 
आवृत्ती त्याला अभिप्रेत नव्हती. कारण हस्तलिखि- 
तांची परंपरा लक्षणीय रीत्या एकरूप असल्याने 
त्याबाबतीत माक्स म्यूलरने जे काही केले आहे 
त्याहून _ अधिक काही करता येईल अशी अपेक्षा 
करता येत नाही. सूक्‍्तांच्या रचनेचा काळ आणि 
त्यांच्या संहितीकरणाचा काळ ह्यांच्यात अंतर अस- 
ल्याने मधल्या काळात काही परिवर्तने झाली 
असावीत. ; संहिताकारांनी मुख्य ग्रंथाचा आकार 
आणि मर्यादा निश्चित केल्या. पण त्यांनी 
मूळ पाठात त्यांच्या काळातील संस्कृत भाषेच्या 
वैशिष्ट्यांनुसार फेरफार केले. हे बदल ं 
नेहमीच त्यांनी मूळचे छंदोविषयक नि ताम्र 
ह भ क नियम पाळलेच 
से नाही. आपणांस मूळचा पाठ हवा असेळ तर 
आपण छंदाला प्रामाण्य दि जे ी 
मांडणी तसेच एकाच क ण तिमीती 

जी विविध रूपे काही 


वेदार्थेतिहास आणि लुई रनू ७ 


वेळा आढळतात ती विचारात घेतली पाहिजेत. 
ह्या बाबतीत रनू, ओल्डेनबर्ग आणि आर्नोल्ड 
ह्यांच्या संशोधनपद्धतींची तुलना करून असा निष्कषे 
काढतो की ओल्डेनवगने अधिक समंजसपणा 
दाखवला आहे. आर्नोल्डच्या पद्धतीत निर्माण होणारा 
*' अन्योन्याश्रयाचा ” दोषही रन्‌ दाखवतो. छंदो- 
रचनेच्या नियमांच्या आधारे 4111010 संहितेतील 
परिवतंनांचे समर्थन करतो; आणि ह्या उलट त्याच 
वरिवतंनांच्या आधारावर छंदोरचनांच्या वैशिष्ट्याचे 
समर्थत्त करतो ( पा. ६१ ). क्रग्वेदाच्या बाह्य 
अभ्यासावाबत ओल्डेनवगंच्य़ा कामगिरीचे मूल्य- 
मापन करताना रनू म्हणतो को प्रत्येक गोष्टीचे 
स्पष्टीकरण करतांना प्रत्येके गोष्ट जपण्याचा 
ओल्डेनबगंचा प्रयत्न असल्यामुळे त्याने कींही वेळा 
काहीसा गोंधळ निर्माण केला आहे ( पा, ६४). ह्या 
विधानाच्या पुष्ट्य्थ रनूने उदाहरणे द्यावयास हवी 
होती असे वाट्ते. 

क्र्ग्वेदाच्या अर्थकरणाच्या वेळीं ओल्डेनवर्ग 
बगॅन्यची पद्धतीच वापरतो हे रनूचे मत योग्य आहे. 
ओल्डेनबर्ग आणि वरगेन्य ह्यांचे हे साम्य क्त्ग्वेदाच्या 
अर्थकरणाच्या वेळी क्रग्वेदेतर ग्रंथांचा किवा टीकादी 
साहित्य ह्यांचा वापर न करणे आणि शब्दाच्या 
अर्थाविषयीचे प्रश्‍न “ क्रग्वेदातील अन्तर्गत तुलना 
ह्या तत्त्वाच्या आधारे सोडवण्याचा प्रयत्न करणे ह्या 
बाबतीतील आहे. ओल्डेनवर्गचे सर्वेच वैदिक साहि- 
त्यावर प्रभुत्व होते; तरी क्रग्वेदाचा अथे करण्याचा 
प्रश्‍न आल्यावर मात्र तो क्र्ग्वेदाच्य़ा उत्तरकाला- 
तील सर्व साहित्य विसरून जातो. पदपाठ आणि 
निरुक्त ह्यांपासून ते सायणांपर्यंत उत्तरकालीन अज्ञा 
कोणत्याही वेदा्थंयत्नाला ओल्डेनबर्ग प्रामाण्य देत 
नाही. क्रग्वेद ते ब्राह्मगग्रंथ ह्यांमध्ये धाभिक सातत्य 
असले तरी भाषिक सातत्य नाही. त्यामुळे क्र॒ग्वेदाच्या 
अर्थाबाबत ब्राह्मणग्रंथांनाही ओल्डेनबर्ग प्रामाण्य देत 
नाही (पा. ६८ व पुढे ). ओल्डेनवर्ग शब्दाच्या 
अर्थाच्या छटांबाबत अतिशय सावध असतो. तो 
प्रथम एखाद्या शब्दाचा मध्यवर्ती अर्थ ठरवतो; 
आणि सुक्‍्ताचा त्रत्षि, शेळीची वैशिष्टये, भोव- 
ताल्ची शब्दरचना, अनुप्रास इत्यादी घटकांच्या 
प्रकाशात त्या अर्थाच्या छटा ठरवतो. क्रग्वेदाचे 
अन्तर्गत थर जोवर निश्‍चित करता येत नाहीत 


तोवर ओल्डेनवर्गची पद्धती हीच एकमात्र योग्य 
पद्धती आहे असे रनूने ह्यावर अभिप्राय व्यक्‍त केला 
आहे (पा, ७०). 

८68 ४१८४०८७ वट ४ळ 27८70707२८ 
०४करेरवू८ ह्या ग्रंथात मांडलेल्या विचारांचे वर 
थोडक्यात निवेदन केले आहे. हा ग्रंथ भारतामध्ये 
बराचसा उपेक्षित राहिलेला दिसतो. त्याचे मख्य 
कारण अर्थातच तो फ़रेंच भाषेत असल्यामळे आणि 
अनेक भारतोय अभ्यासकांमध्ये इंग्रजीशिवाय अन्य 
पाइचात्त्य भाषांच्या प्राथमिक परिचयाचाही पण 
अभाव प्राय: असणे हे असावे. ग्रंथाल्यात पुस्तकांची 
उपल्व्धताही भारतात शोचनीय अवस्थेत असते. 
त्यामुळे भारतीय विद्यांच्या अन्य शाखांत ( उदा. 
इतिहास, साहित्यशास्त्र, व्याकरणक्षास्त्र, न्यायज्ास्त्र, 
धर्मशास्त्र, मीमांसाज्यास्त्र इत्यादी ) अत्यंत श्रेष्ठ 
दर्जाचे संशोधक भारतात झाले तरी वेदान्यासाच्या 
क्षेत्रात काही बोटावर मोजण्याइतके अपवाद सोडले 
तर श्रेष्ठ दर्जाचे संशोधक होऊ शकले नाहीत; 
आणि मल्लिनाथाच्या टीकेमुळे रघुवंश्यादी काव्ये 
जक्ली सहज समजतात तक्ाच प्रकारे सायणाच्या 
टीकेमुळे वैदिक ग्रंथांचा सहज कळणारा अर्थ हाच 
अंतिम समजून त्यावर पुढील वैचारिक इमले 
बांधणारे अभ्यासक मात्र शेकडोंनी झाले किवा 
आहेत. त्यामुळे वस्तुतः अत्यंत अवघड विषय 
सोयीस्कर रीत्या सोपा केलेला भाढळतो. अश्या 
अभ्यासकांना प्रस्तुत ग्रंथपरिचय कदाचित्‌ उद्बोधक 
ठरू शकेल. 

प्रस्तुत पुस्तकाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा 
अतिशय संक्षिप्तपणा. “ अथंगौरव ” ह्या गुणाचे हे 
पुस्तक म्हणजे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. आधूनिक 
वेदाभ्यासाच्या इतिहासातील '* उत्पत्तिकालातील ?? 
महत्त्वाच्या अभ्यासकांचे गुण आणि दोष रनने 
समर्थपणे आणि मार्मिकपणे पण अतिशय थोडक्यात 
मांडळे आहेत. त्यावरून रनूचे वेदविषयक मूलगामी, 
व्यापक ज्ञान स्पष्ट होतेच; तसेच वेदविषयक नेमके 
प्रश्‍न कोणते आहेत त्याची यथार्थ जाणीव त्याला 
असल्याचे लक्षात येते. पण येथील अतिसंक्षिप्तता 
हाच काही वेळा दोष होतो; अनेकदा तपश्लील 
किवा उदाहरणे न देता केलेल्या त्याच्या विधानांमळे 
विषय संदिध राहण्याची शक्‍यता आ 


र्नूहा 


द नवभारत 


स्वतः एका “ बिब्लिऑग्राफी ” (लेखनसूची) चा 
कर्ता; पण प्रस्तुत पुस्तकातील लेखकांच्या मतांचा 
निदेश तो त्यांच्या लेखनाचे पुरेसे तपशील (पृष्ठ- 
क्रमांक इत्यादी) न देताच करतो. त्यामुळे एखाद्या 
अभ्यासकाचे उद्धृत केलेले मत त्या लेखकाने 
एखाद्या ग्रंथात नेमक्या कोणत्या पानावर केले आहे 
असा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास उत्तर सहज मिळणार 
नाही. पुस्तकाची शलीसुद्धा अनेकदा विद्वत्ताजड, 
गुंतागुंतीची, आलंकारिक अह्ली आहे. त्यामुळे वेद- 
विषधक अत्यंत प्रगत अ'भ्यासकांनाच प्रस्तुत पूस्तकाचे 
आकलन होऊ शकेल. असे अभ्यासक म्हणजे ज्यांना 
वेदविषयक अनेक तपक्लीलांची आणि पाइचात्त्य 
अभ्यासकांच्या एकूण लेखनाची आधीच काही 
माहिती आहे असे अभ्यासक. प्रस्तुत पुस्तक १९२८ 
मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर रनू वेदार्थे तिहासाकडे 
पुनः वळला नाही. तो स्वतःच एक वेदार्थेकर्ता झाला. 
रनूने आपल्या 87800१6 ८६ ८६१६१८ (7818, 
1950) ह्या ग्रंथात वेदाध्ययनाच्या क्षेत्रात झालेल्या 
लेखनाचा थोडा आढावा घेतला आहे पण तो 
माहितीवजा आहे; चिकित्सापूर्णे नाही, त्यामुळे 
रनूचे 1,258 17/68/7258 ... हे पुस्तक त्याच्या 
विषयातील एकमेव असे ठरले आहे. वेदाध्ययन 
विषयक लहान-मोठ्या प्रमाणात आढावा घेणारे 
लेखन आधीच्य़ा व नंतरच्या काळात अन्य लेखकां- 
नीही कमी-अधिक प्रमाणात केले; पण त्यांतील 
कोणतेच रनूच्या 1८8 772708... ह्या पुस्तका- 
एवढे चिकित्सक आणि मूलगामी नाही. 

जे लेखक प्रस्तुत पुस्तकात रनूने विचारार्थ घेतले 
आहेत त्यांपैकी बरेचसे लेखक एकांगी विचार- 
सरणीचे आणि अतिरेकी वाटतात. त्यांच्या विचार- 
सरणीत प्रत्येकी थोडा सत्याचा अंश असला तरी 
त्यांनी आपले सिद्धांत टोकाला नेऊन त्यांचे 
प्रतिपादन करण्याचा प्रयत्ल केला. रनूचा प्रयत्न 
ह्या पुस्तकातूत अला दिसतो की अभ्यासकांनी 
आपल्या गृहीतकरृत्यांच्या सिद्धतेसाठी सोयिस्करपणे 
वेदार्थ सोपा आहे असे समजून यांत्रिकपणे वाटेल 
तसा फिरवू नये. एका दृष्टीने पाहिल्यास ह्या 
पुस्तकातील रनूचे प्रतिपादत खंडनात्मक, नकारा- 
त्मक असे आहे. जुन्या अभ्यासकांच्या दोषांच्या 
दिग्द्षनाने तो वेदा्थप्रतिपादनात किती सावधपणा 
आवश्यक आहे हे सुचित करतो. आदशं वेदार्थ- 


जून, १९८० 


करणाची पद्धती कशी असावी ते त्याने केवळ सुचित 
केले; स्पष्टपणे सांगितले नाही. अश्या रीतीने त्याने 
वेदा्थेकरणाचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केला; 
आणि पुढील वेदार्थकर्त्यांना सावधगिरीची सुचना 


दिली. रनूला स्वतःला सुद्धा ह्या पुस्तकाने वेदार्थ- 
करणाच्या वावतीत मार्गदर्शन केळे असावे. हे पुस्तक 


वेदार्थाच्या इतिहासातील उत्पत्तिकाल ( 0!8६- 
एए७ ७७१00 ) किवा “ वीरकाल ” (॥61010 
४९७ ) ह्यांचा अंत झाल्याचे सुचवते. ह्या नंतरचा 
कालखंड वेदार्थेतिहासातील अभिजात कालखंड 
( ०७७४108] ]]0॥00 ) होय, ह्या कालखंडातील 
रनू हा एक श्रेष्ठ वेदार्थकर्ता होता. आणि रनूचा 
मृत्यु हा अभिजात कालखंडाचा शेवट सूचित करतो 
(सध्याचा कालखंड हा वेदार्थेतिहासातील अध:पत- 
नाचा (1)0९080९1, ]९1100) कालखंड आहे. 
प्रस्तुत पुस्तकाची विधायक भर म्हणून वेदार्थ - 
करणाची तीन मार्गदर्शक तत्त्वे उल्लेखिता येतील. 
ही तत्त्वे रनूने स्पष्टपणे सांगितली नसून सूचित केली 
आहेत. पहिले तत्त्व म्हणजे उपलब्ध पाठ हा 
महत्त्वाचा समजून त्यात वदल न करता आहे तसाच 
पाठ कसा स्पष्ट करता येईल हे पाहिले पाहिजे. दुसरे 
तत्त्व असे की क्रग्वेदाचा अर्थ करतांना उत्तरकालीन 
ग्रंथांचा किवा सायण इत्यादींच्या टीकांचा वापर 
करता कामा नये; वेदेत 
वेदाच्या लज तमाम प 
नया ॥ण म्हणून वापरू 
तय; तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे 
081)1070011011611. 7 >< अन्तर्गत 


लनेचे. 
क्र्ग्वेदातील एखाद्या परिच्छेदाचे ज्ञान ककत पेग्यॉ 


साठी आपण क्र्ग्वेदातच अन्यत्र येणाऱ्या परिच्छेदांशी 
साम्य-विरोधांचा आधार घ्यावा, अथवबंवेद किवा 
का ह्यांसारख्या प्राचीन वैदिक ग्रंथांचा 
र 1 करण्यास हरकत नाही; पण तोही सावध- 
पणच, अपवादात्मक प्रसंगी अन्य साहित्याचा किवा 
लॉ भाष्यांचा वापर माहितीसाठी कर- 
हरकत नाही; पण प्रमाण 

ह ॥ म्हणून त्य 

वापरू नये, वहा गस 
रनूच्या ४४८१९४ ०९का११८७ ८६ ७१॥7१८- 
८॥७8 ह्या पंधरा खंडांतून रनूने क्रग्वेदातील अनेक 
कोत टीपांसह्‌ जे फ़ेंचमध्ये भाषांतर केले आहे 
क ह्या बर्‌ उल्लेखिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा 
पर त्याने केला आहे. त्यामुळे रनूच्या 728 


वेदार्थेतिहास आणि लुई रनू ९ 


71/८८४४८७ ह्या ग्रंथाची वेदार्थेतिहासातील अप्रत्यक्ष- 
रीत्या एक मोठी भर म्हृणजे स्वतः रनूने वेदार्थ- 
विषयक केलेले कार्य ही आहे. 

क्रूग्वेदाचा अथ करताना रनच्या मनात कोण- 
त्याही प्रकारची दैवतश्नास्त्रविषयक किंवा समाज- 
शास्त्रीय गृहीत भूमिका नाही. रनूने ल्युड्विग्‌वरती 
टीका करताना त्याचा अनुवाद फार शब्दशः आहे 
अशी टीका केलो होती. पण खरे म्हणजे क्र्ग्वेदाच्या 
अनुवादाच्या बाबतीत तो शब्दशः असणे हा दोष 


नसून तेच आपले ध्येय आहे; मात्र ते ध्येय गाठणेच 
अनेकदा अवघड असते. रनूने स्वतःही अनुवादाच्या- 
वेळी अतिशय शब्दशः अनुवाद करण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. निश्चित आणि शब्दशः अनुवाद 
व्हावा ह्या साठी रनूने दोन युक्‍त्यांचा अवलंब केला. 
ते उपाय म्हणजे शब्दमध्यरेषा (1711161) आणि 
कंस ह्याचिन्हांचा विपुल वापर,* त्याचप्रमाणे 
“ ]811)70011011011, ” किंवा अन्तर्गत तुलना 
ह्या तत्त्वाचा वापरही त्याने उत्कृष्टपणे केला आहे. 


* रनूच्या लेखनातील शब्दमध्यरेषा आणि कंस ह्यांच्या वापराची विपुल उदाहरणे 1), (6100 
ह्यांच्या “ 1२९10 ए१७ 1806 1 ए७तां ० ७३०8] "801017 ॥.408 88.2 (41111- 


उप्णा0, 1968) ह्या लेखात पा. ३१३ व पुढे पहा. 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 
(नवी दिल्ली ) चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेले 


क्षेदिक संस्कृतीचा विकास 


वृ ६०० ] 


'लखक- 


( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती ) 


[किंमत ३० रु, 


0_6 0 2, _*) _ 0 
तकताथ लक्ष्मणक्ास्त्रा जाशा. 


प्रकाशक: प्राज्ञपाठछाळामंडळ, वाहे ( जि० सातारा) 


व््ल्स्स्च्याप्स्त्स्स्स्ा 


सया 


"करखगघर चयन, 


बट्रेंड रसेल : अजु. दि. य. देशपांडे 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान'- ३ 


अजुवादकाचे प्रास्ताविक: 


तार्किकीय परमाणुबादाचे तत्त्वज्ञान या 
व्याख्यानमालेतील पहिल्या दोन व्याख्यानांच्या अनु- 
वादाला जोडलेल्या अनुवादकाच्या प्रस्तावनेत म्हटले 
होते की रसेल आपल्या तात्त्वज्ञानिक जीवनाच्या 
आरंभी प्रथम ब्रॅंड्लीच्या आणि नंतर माइनांगच्या 
प्रभावाखाली होता, परंतु त्याने लवकरच त्यातून 
आपली सुटका करून घेतली. त्यात त्याने दोन 
हत्यारांचा प्रामुख्याने उपयोग केला, एक म्हणजे वणं- 
नांची उपपत्ती (11001 01 1)0801111018) 
आणि दुसरे म्हणजे ताकिकीय रचनांची पद्धत 
(॥०॥॥०१ ण 1.08108] ठळाड॥'प७015) ढृ 
या प्रास्ताविकात त्यांपैकी पहिलीचा अल्प परिचय 
करून घ्यायचा आहे. 


माइनाँगच्या प्रभावाखाली आल्यामुळे रसेल 
अतिरेकी वास्तववादी बनला होता हे आपण पाहि- 
लेच आहे. माइनांगचे प्रतिपादन असे होते की ज्यांना 
अस्तित्व ( 6218101106 ) नाही असे विषय 
(०1०४ ) आहेत, आणि त्यांच्यासंबंधी खरे 
विधेयन ( 0100108101 ) करता येते. उदा. 
“गोल चौरस अस्तित्वात नाही, आणि 'ज्या पर्वेता- 
विषयी मी विचार करतो आहे तो सोन्याचा आहे'. 
ही दोन्ही विधाने खरी आहेत, आणि म्हणून गोल 
चौरस आणि सोन्याचा पर्वेत हे असले पाहिजेत, 
कारण ते नसतील तर त्यांच्य़ाविषयी खरी विधाने 
कशी करता येतील ? जर “गोल चौरस ' ञणि 


१, पाहा : ॥॥॥४., १९०५. 


* मे, १९८० अंकात “ ताकिकीय परमाणुवादाचे त्त 
होता, या अंकात त्याचा तिसरा भाग प्रसिद्ध होत आहे, 


* सोन्याचा पवंत ' यांनी व्यपदिष्ट ( 0०11000 ) 
विषय नसतील, तर ती विधाने कश्माविषयी आहेत? 
आणि ती खरी कशी आहेत? 

रसेल्चे वास्तवाविषयीचे भान तो म्हणतो त्या- 
प्रमाणे दणकट असल्यामुळे त्याच्या मनाने या मता- 
विरुद्ध उचल खाल्ली, आणि त्यापासुन आपलो 
सुटका करून घेण्याच्या उद्योगाला तो लागला. त्याचे 
उत्तर त्याला प्रथम १९०५ मध्ये सापडले, आणि ते 
त्याने ' 07 1001001112 ' या निबंधात मांडले. 
त्याच उपपत्तीचे विवरण रसेलने अनेकवार पुन:पुन्हा 
केले आहे: 7270702 1॥717127701८., खंड १ 
(१९१०), 11(100ए०101, प्रकरण ३, 7/070- 
8०00॥४ ५ 1८097००7 4707057 (१९१८), 
व्याख्यान ६, 177007/002072 (0 1॥/८/7277- 
१४८८7 १7०७०७४, (१९१९ ), प्रकरण १६. 
ते उत्तर थोडक्यात असे आहे: 

प्रथम आपण वाक्याचा व्याकरणिक आणि त्या 
वाक्याने व्यक्‍त होणाऱ्या विधानाचा ताकिकीय 
आकार यांमधील भेद समजावून घेऊ. वाक्य 
शब्दांचे बनलेले असते, त्यांपैकी प्रत्येक शब्दाची 
व्याकरणात एक विदिष्ट जात असते, आणि त्यामुळे 
त्या वाक्याला एक व्याकरणिक आकार प्राप्त 
झालेला असतो. परंतु वाक्‍य़ाने ( निदान प्रतिपादक 
निवेदनार्थी वावयाने ) एक विधान व्यक्‍त होत 
असते. हे विधान शब्दमय नसते, ते भाषिक नसते, 
आणि त्यामुळे ते कोणत्याही भाषेचा भाग नसते. 
कोणतेही वाक्‍य हे कोणत्यातरी विशिष्ट भाषेतीलच 


वज्ञान? चा दुसरा भाग प्रसिद्ध झाला 
का, सं. 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान - ३ 


वाक्‍य असु शकते; ते मराठी असेल, हिंदी असेल, 
इंग्लिश असेल, नाहीतर अरबी भाषेतील असेल; 
परंतु त्याने व्यक्त होणारे विधान हे कोणत्याही 
भाषेचा भाग नसते, ते भाषातीत असते. * पाऊस 
पडतो आहे * हे वाक्य मराठी आहे. परंतु त्याचा 
अथे ( म्हणजे त्याने व्यक्‍त होणारे विधान ) मराठी 
नाही. ' 1 18 1911178" या इंग्लिश वाक्याने 
तोच अथं व्यक्‍त होतो. तेव्हा विधाने ही ताकिकीय 
गोष्ट आहे हे स्पष्ट आहे. आता ज्याप्रमाणे 
वाक्याला व्याकरणिक आकार असतो, त्याप्रमाणे 
त्याने व्यक्‍त होणाऱ्या विधानाला ताकिकीय आकार 
असतो. ' राम काळा आहे ', ' मनुष्य मत्ये आहे?, 
* अयोध्येचा राजा सत्यवचनी होता ', ही सर्व वाक्ये 
व्याकरणात एकाच आकाराची आहेत. म्हणजे 
अस्तिवाचक केवल वाक्ये आहेत. त्या सर्वांत एक 
उद्देश्य व एक विधेय आहे. परंतु त्या सर्वांनी व्यक्‍त 
होणारी विधाने मात्र एकाच आकाराची नाहीत 
असे आपल्याला आढळून येईल. “ राम काळा आहे 
हे वाक्य राम या एका विशिष्ट व्यक्तीविषयी 
तो काळा आहे असे विधान करते. परंतु “ मनुष्य 
मत्ये आहे' या वाक्याने व्यक्‍त होणारे विधान 
असे एकवचनी नाही. ते मनृष्यजातीविषयी आहे, 
कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीविषयी नाही, म्हणजे ते 
सामान्य आहे, आणि त्यात असे प्रतिपादन केले आहे 
की मनुष्यजातीतील प्रत्येक व्यक्‍ती मर्त्य आहे. हे 
विधान एकवचनी उद्देश्य - विधेय विधानाहून 
अगदीच भिन्न आहे. आता ' अयोध्येचा राजा सत्य- 
वचनी होता ' या वाक्याने व्यक्‍त होणारे विधान 
आणखी गुंतागुंतीचे आहे. ' अयोध्येचा राजा हे 
“राम'सारखे विशेषनाम नव्हे, आणि “ मनुष्य'सारखे 
ते सामान्यनामही नव्हे. ते एकवाचक वणन आहे. 
ते वर्णन जिला लागू पडते अशी एकच व्यक्‍ती आहे 
आणि ती व्यक्‍ती सत्यवचनी आहे असे त्या विधानाचे 
स्वरूप आहे. याचा अथे असा की विधानाचा ताकि- 
कीय आकार आणि ते विधान व्यक्‍त करणाऱ्या 
वाक्याचा व्याकरणिक आकार यात भेद आहे, आणि 
विधानाच्या ताकिकीय आकारासंबंधाने वाक्याचा 
ब्याकरणिक आकार आपली दिशाभूल करू शकतो. 

आता आपण वणंनांच्या उपपत्तीकडे वळू शकतो. 


पुढील उदाहरणे पाहा: * बेब्हळींचा कर्ता स्कॉटिश 


र्र 


होता ', ' फ़रान्सचा वर्तमान राजा केशहीन आहे , 
“ गोल चौरस अस्तित्वात नाही '. ही विधाने आणि 
* सॉक्रेटीस मत्ये आहे? ही वाक्ये जरी व्याकरणात 
एकाच जातीची असली ( म्हणजे ती सर्वे जरी 
उद्देश-विधेय आकाराची केवल वाक्ये असली ), तरी 
त्यांनी व्यक्‍त होणारी विधाने अतिशय भिन्न आका- 
रांची आहेत, आणि हे जर आपण लक्षात ठेवले 
नाहो तर तत्त्वज्ञानात अनेक दुर्लंघ्य अडचणी उस्भूव- 
तात. या प्रकारच्या एका अडचणीचा उल्लेख आपण 
यापुर्वीच केलेला आहे. ती म्हणजे ' गोल चौरसाला 
अस्तित्व नाही ? किंवा ' फ्रान्सचा वर्तमान राजा 
केशहीन आहे” यासारख्या विधानांतून उद्भवलेली 
ज्यांना अस्तित्व नाही, परंतु तरी ज्या आहेत अशा 
वस्तू मानण्याच्या आवश्‍्यकतेची. फ्रान्सला सध्या 
राजा नाही. तेव्हा ' फ्रान्सचा वर्तमान राजा* हे 
वर्णन आज कोणालाही लागू पडत नाही किवा 
फ्रान्सचा वतमान राजा अशी कोणीही व्यक्‍ती आज 
नाही. आणि “गोल चौरस ' तर बोलून चाळून 
व्याघातयुक्‍्त कल्पना असल्यामुळे तशी वस्तू कोठेही 
केव्हाही असू शकत नाही. परंतु तरीही माइनाँग 
म्हणू शकत होता की फ्रान्सचा वर्तमान राजा आणि 
गोल चौरस यांना अस्तित्व नसेल, पण तरी त्या 
दोहोंनाही आपण एकेक विधेय लागू केले आहे. जर 
गोल चौरस आणि फ्रान्सचा वर्तमान राजा नसतील, 
तर त्या विधेयांचे कशाविषयी विधान केळे आहे? 
अर्थात जरी गोल चौरस आणि फ़रान्सचा वतमान 
राजा अस्तित्वात नसले, तरी ते शून्य (10०७) 
नव्हत, त्यांना कसला तरी भाव ( 0९111४ ) आहे, 
कोणत्यातरी अर्थाने ते आहेत हे मान्य करावे लागेल. 
परंतु याप्रमाणे जर आपण काल्पनिक गोष्टी आणि 
व्याघातमय गोष्टीही आहेत असे म्हणू लागलो, तर 
जगात काही नाही असे राहणारच नाही. रसेलच्या 
वास्तवतेच्या भानाला हे पटेनासे झाले. 

'रसेलचे म्हणणे असे आहे की * सॉक्रेटीस मनष्य 
आहे, ' मनुष्य मत्ये आहे' आणि “ बेव्हलीचा 
कर्ता स्कॉटिश आहे? ही तीन विधाने जरी एकाच 
आकाराची दिसत असली तरी त्यांचे आकार वस्तुतः 
अतिशय भिन्न आहेत. ' साँक्रेटीस मनुष्य आहे ' हे 
एक केवल ( श1)])]0 ), उद्देद्य-विधेय आकाराचे 
विधान आहे, परंतु * मनुष्य मत्ये आहे ' हे साविक 


१२ 
विधान आहे, आणि 'वेव्हळींचा कर्ता स्क्रॉटिश 
आहे हे तीन विघानांचे बनलेले संयुक्‍त विधान 
आहे. हे कसे ते समजून घेण्यासाठी रसेल यांची 
सामान्य (४९1७181) विधानांची मीमांसा पाहावी 
लागेल. 

जरी पारंपरिक तकंशास्त्रात ' सर्व मनुष्य मत्ये 
आहेत ', ' काही मनुष्य तत्त्वज्ञ आहेत ', आणि 
सॉक्रेटीस मनुष्य आहे ही सवे विधाने एकाच 
आकाराची म्हणजे उद्द्श्य-विधेय आकाराची मानली 
जात असली तरी वस्तुतः शेवटचेच फक्त उद्देश्य 
-विधेय या आकाराचे आहे, आणि पहिली दोन भिन्न 
आकाराची आहेत. ज्या वाक्यांच्या उद्देश्यपदी 
विशेष नाम नसते, परंतु सामान्य नाम असते, अश्या 
वाक्‍्यांनी व्यक्‍त होणाऱ्या विधानांच्या विश्‍लेषणात 
ज्याला रसेल * 10100४1018] ठल! 
म्हणतो (आणि ज्याला आपण ' वैधानिक प्रफल * 
असे नाव देऊ.), त्याचा उपयोग करावा लागतो. 
वैधानिक प्रफ़ म्हणजे असे वचन (6511085101) 
कौ ज्यात अनिर्धारित ( ए10९[611111100) असा 
एक (किंवा अधिक) घटक असतो, आणि तो घटक 
निर्धारित केल्याबरोबर त्याचे (वचनाचे) ख्पांतर 
विधानात होते. उदा. ' क्ष मनुष्य आहे' हे वैधा- 
निक प्रफल आहे, कारण त्यात “क्ष ! हा अनिर्धारित 
घटक आहे, आणि त्याचे निर्घारण जर आपण केले, 
म्हणजे त्याच्या जागी एषाद्या वस्तुचे विशेषनाम जर 
आपण घातले, तर आपल्याला विधान मिळते. उदा. 
“सॉक्रेटीस मनुष्य आहे, ' हनुमान मनुष्य आहे '.' क्ष 
मतुष्य आहे ' हे विधान नाही, कारण 'क्ष ! म्हणजे 
काय हे निर्धारित नसल्यामुळे ते काहीच प्रतिपादीत 
नाही. परंतु “सॉक्रेटीस मनुष्य आहे', ' हनुमान मनुष्य 
आहे? ही विधाने आहेत, आणि त्यांपैकी पहिले खरे 
आहे आणि दुसरे खोटे आहे, वंधानिक प्रफलांपासुन 
विधानें प्राप्त करून घेण्याचा त्यातील अनिर्धारित 
घटक(त्याला “४918116 ! किवा ' व्यय ' असे नाव 
आहे), निर्धारित करणे म्हणजे व्य़यचिन्हाच्या जागी 
विशेषनामे घालणे (यांना व्ययाची मूल्ये (४७1168) 
म्हणतात), हा एक मार्ग झाला. वैधानिक प्रफलां- 
पासून विधाने प्राप्त करून घेण्याचा आणखी एक 
प्रकार म्हणजे ते क्ष च्या काही ( म्हणजे निदान 
एका ) मूल्यांच्या बाबतीत सत्य असल्याचे किवा 


नेवभांरतं 


जून, १९८० 
सवे मूल्यांच्या बाबतीत सत्य असल्याचे प्रतिपादणे. 
उदा. “क्षत मनुष्य आहे' हे क्ष च्या सवे मूल्यांच्या 
बाबतीत सत्य आहे असे म्हणणे, (म्हणजे 'सर्वे 
( वस्तु ) मनुष्य आहेत ? ), किवा काही, निदान 
एका, मूल्याच्या बाबतीत सत्य आहे असे म्हणणे 
( म्हणजे ' निदान एक (वस्तू ) मनुष्य आहे? ). 
“सर्व मनुष्य मर्त्य आहेत! आणि “ काही मनुष्य 
प्रतिभावान आहेत ' ही विधाने वैधानिक प्रफलाच्या 
साह्याने व्यक्त करायची तर असे म्हणावे 
लागेल : ' क्ष चे कोणतेही मूल्य घ्या, “ क्ष मनुष्य 
आहे ” हे ''क्ष मर्त्य आहे” हे व्यंजित करते १, आणि 
“क्ष चे निदान एकमूल्य असे आहे की क्ष मनुष्य 
आहे आणि क्ल प्रतिभावान आहे. ' म्हणजे हे 
विधान अस्तित्वप्रतिपादक आहे, कारण ते सांगते की 
अश्ली (निदान) एक वस्तु आहे की जी ... परंतु 
साविक विधान औपन्यासिक (॥77०11101108]) 
असते, कारण ते क्ष च्या कोणत्याही मूल्याबाबत असे 
प्रतिपादते को तो जर मनुष्य असेऴ तर तो मत्ये 
असेल, साविक विधाने भपन्यासिक असल्यामुळे ती 
कशाचेही अस्तित्व प्रतिपादीत नाहीत. * सर्वे मनुष्य 
म्त्ये आहेत ' याचे प्रतिपादन असे आहे की जर 
कोणी मनुष्य असेल तर तो मर्त्य असेल ; पण माणसे 
आहेत असे ते विधान प्रतिपादीत नाही. त्यामुळे 
साविक विधाने अस्तित्वप्रतिपादक नसतात, तर 
कतिपयवाचक ([081010ए181' 70०४018) 
अस्तित्वप्रतिपादक असतात. 

आता आपण ज्यांना रसेल ' वणंने ' म्हणतो ती 
ज्या वाक्‍प़ांची उद्देश्ये असतात, त्यांच्या विडलेषणा- 
कडे वळू शकतो. 

इंग्लिशमध्ये * ५116 50-8110-30' आणि * छि 
80-8110-80 ? अ्ञा आकाराचे पदबंध असतात. 
त्यांना अनुक्रमे * निश्‍चित वर्णने ' (6७1106 
वळला] ४018 ) आणि ' अनिश्चित वर्णने ? 
(गतभी116 वळहय]1015) किवा ' बहुर्थी 
वणंने ' (81101७ए0॥8 ०७४५५ ]1018) अद्ा 
संज्ञा रसेल देतो. ' 0-811-30 ! हा पदबंध 
काही धर्म व्यक्त करतो. आणि ' प॥6 80-8110 
780 म्हणजे ते धर्म जिच्यात आहेत अशी एकमेव 
वस्तू असा त्याचा अर्थ असतो. ' 8 80-8110-80 
म्हणजे “80-810-80! ने व्यक्त होणारे धर्मं 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान - ३ 


जिच्यात आहेत अशी वस्तू, परंतु ती एकमेव असेल 
असा अभिप्राय नसतो. मराठीत “8 ' आणि ' 11९ 
ही उपपदे नसल्यामुळे निश्‍चित आणि बहुर्थी वर्णने 
यांतील भेंद शब्दांनी उघड होणारा नाही, तर एखादे 
वर्णेन कश्या प्रकारचे आहे हे संदर्भाने किवा अर्थाने 
स्पष्ट होते. उदा. ' जगातील सर्वांत उंच पर्वत ' हे 
वर्णन निश्‍चित, म्हणजे केवळ एका वस्तूला लागू 
पडणारे आहे हे उघड आहे, कारण तसे नसते तर 
जगातील सर्वांत उंच पर्वत असे म्हटले नसते. परंतु 
*भारतातील नदी ' हे बहुर्थी वणन आहे. एकपत्नीत्व 
आणि एकपतिकत्व जेथे कायद्याने रूढ आहे तेथे 
* अमक्याची पत्नी ' किवा ' अमकीचा पती ! हे पद- 
वंध निश्‍चित वर्णने होतील, परंतु जिथे बहुपत्नीत्व 
किवा बहुपतिकत्व रूढ आहे तिथे ती तशी होणार 
नाहीत. 

आता ज्यांत निश्‍चित वर्णन उद्देश्यस्थानी असते 

अशा वाक्यांनी व्यक्‍त होणाऱ्या विधानात अमुक अमुक 
धर्मांनी युक्‍त अशी एक आणि एकच वस्तू आहे असे 
प्रतिपादन असते. ' फ्रान्सचा वर्तमान राजा केशहीन 
आहे ' हे विधान दिसायला ' चौदावा लुई केशहीन 
आहे? या आकाराचे आहे असे वाटते. परंतु 
वास्तविक त्यांत तीन सामान्य विधानांचे प्रतिपादन 
आहे. प्रथम, अक्ली एक व्यक्‍ती आहे की जी फ़ान्सवर 
सध्या राज्य करते आहे; दुसरे, अशी व्यक्‍ती एकच 
आहे; आणि तिसरे, ती व्यक्‍ती केशहीन आहे. 
म्हणजे, 

१. निदान एक क्ष असा आहे को क्ल सध्या 
फ्रान्सचा राजा आहे; 

२. जर कोणी य असा असेल की य सध्या 
फ्रान्सचा राजा आहे, तर क्ष न य*; (किवा 
जर कोणी य असा असेल की क्ष ्च्य'*, 
तर य फ्रान्सचा सध्या राजा नाही ); आणि 

३. क्ष केशहीन आहे, 

यांपैकी विधाने १ आणि २ मिळून प्रतिपादतात की 
फ्रान्सचा वर्तमान राजा अस्तित्वात आहे. 

ज्यांत निश्‍चित वर्णन उपस्थित असते अक्ल 

वाक्‍्यांनी व्यक्‍त होणाऱ्या विधानांचे विश्‍लेषण कसे 


२. 'क्ष> य म्हणजे क्ष आणि य एकच 
क्ष आणि य॒ भिन्न आहेत. 


१३ 
करावयाचे८ते यावरून स्पष्ट होईल. आपल्या लक्षात 
येईल की या विश्‍लेषणात ' फ्रान्सचा वर्तमान राजा? 
हे वचन नाहीसे झाळे आहे. त्यामुळे त्याने व्यपदिष्ट 
वस्तु मूळ विघानाचा घटक होती असे आपल्याला 
म्हणता येणार नाही. मूळ विधान आणि त्याचे 
विश्लेषण ह्यांचे प्रतिपादन एकच आहे. तेव्हा जर 
विद्लेषणात ' फ्रान्सचा वर्तमान राजा ? हा शब्दबंध 
शिल्लक रहात नसेल तर त्याचा तुल्ययोगी घटक 
मूळ विधानातही वस्तुतः नव्हता असे आपण म्हण 
शकतो. याप्रमाणे ' फ्रान्सचा वर्तमान राजा '६ ह्या 
निश्चित वर्णनाळा एकाकी अवस्थेत कसलाही अर्थ 
नाही, परंतु त्याला विशिष्ट संदर्भात अथे प्राप्त 
होतो, आणि म्हणून या बाबतीत ते विशेषनामांहून 
भिन्न आहे. विशेषनामाला, उदा. * सॉक्रेटीस ' याला, 
एकाकी अवस्थेतही अर्थ आहे. विशेषनामाचा अर्थ 
म्हणजे ते धारण (करणारी वस्तू किवा व्यक्‍ती. 
परंतु निदिचित वर्णन हे विशेषनाम नव्हे, त्याला 
स्वत:चा स्वतंत्र अथ नसतो, पण विदिष्ट संदर्भात 
ते वापरले असताना अर्थपूर्ण विधान व्यक्‍त होते. हा 
अर्थ विश्लेषणाने व्यक्‍त केला जाऊ शकतो, पण त्यात 
ते निश्चित वर्णन नाहीसे होते. 

आता आपण रसेलपुढे असलेल्या समस्येकडे परत 
येऊ शकतो. ' फ्रान्सचा वर्तमान राजा ?, * गोल 
चोरस ', यासारख्या अस्तित्वात नसलेल्या आणि 
अशक्य वस्तूही आपल्याला मानाव्या लागतात असा 
माइनांगचा युक्तिवाद होता, रसेल्चे त्याला उत्तर 
असे आहे की निश्‍चित वणेने वस्तुतः “ अपुर्ण संकेत 
आहेत, म्हणजे ते असे पदबंध आहेत की त्यांना 
स्वत:चा स्वतंत्र अथ नसतो (म्हणजे त्यांनी व्यपदिष्ट 
वस्तू नसते), परंतु ते ज्या वाक्यांत येतात त्यांना 
अर्थ असु शकतो; परंतु त्या अर्थाचे विश्‍लेषण केले 
को त्यात ते निदचित वर्णन शिल्लक राहात नाही. 
आणि म्हणून त्या वरणेनांनी व्यपदिष्ट अशा वस्तू 
असल्या पाहिजेत असे आपण म्हणू शकत नाही. 
* फ्रान्सचा वर्तमान राजा केशहीन आहे? हे विधान 
अर्थपुर्ण असुन ते खोटे आहे, कारण त्यांच्या विशले- 
षणातील पहिले विधान खोटे आहे. म्हणजे फ्रान्सचा 


(कश्ना॥०७]) आहेत, आणि 'क्षन्च्य! म्हणजे 


१४ 


वर्तमान राजा नाही. ' फ्रान्सचा वर्तमान राजा केश- 
हीन आहे? असे आपण म्हणू शकतो आणि त्याच- 
वेळी फ्रान्सचा वर्तमान राजा आपण मानला पाहिजे 
हे नाकारू शकतो, कारण ' फ़ान्सचा वर्तमान राजा? 
हा शब्दबंध अपूर्ण संकेत आहे, असे आपल्याला 
म्हणता येते. 

याच पद्धतीने ' गोल चौरस अस्तित्वात नाही ' 
या विधानाचे प्रतिपादन पुढीलप्रमाणे होईल : 


* अक्षी एकही वस्तू नाही को जी गोल आहे 
आणि चौरसही आहे. ' 


या विश्लेषणात ' गोल चौरस हे वर्णन नाहीसे 
झाले आहे, आणि म्हणून गोल चौरस असला पाहिजे 
असे आपल्याला म्हणता येत नाही. 

निश्चित वर्णनांचे हे विश्‍लेषण म्हणजे एक 
युगप्रवतेक असे संशोधन आहे असे सामान्यपणे 
मानले जाते. ते ' तत्त्वज्ञानाचा आदर्श नमुना ? (8 
एथा'&ताछठाण 0 ७111080115? ) अशी त्याची 
अत्युच्च स्तुती एफ्‌. पी. रेम्से ' या विख्यात तत्त्व- 
ज्ञाने केली आहे ती अगदी सार्थ आहे. ओकमच्या 
वस्तर्‍याच्या साह्याने तत्त्वज्ञानातील अनावइपक 
भाग तासून टाकायचे ठरविल्यानंतर रसेलने प्रथम 
त्याचा प्रयोग मांइनांगीय वस्तूंच्या - अस्तित्वात 
नसलेल्या पण तरी कसलातरी भाव (भाष) 
असलेल्या वस्तूंच्या - जगाची हजामत करून केला, 
यानंतर कितीतरी वर्षेपर्यंत वर्णांच्या उपपत्तीचा 
उल्लेख आदश तात्त्वज्ञानिक विश्‍लेषणपद्धती म्हणून 
केला जाई. रसेल आणि मूर यांच्या तत्त्वज्ञान- 
पद्धतीतून उद्भूवळेला एक निष्कर्ष म्हणजे तत्त्व- 
ज्ञानाचे कार्य विश्लेषण आहे हा आणि विदलेषणाचा 
नमुना म्हणून रसेलच्या वर्णनांच्या उपपत्तीकडे 
अजूनही बोट दाखविले जाते. 

क़ क शः शू 


५, सामान्य विधाने आणि अस्तित्व 

आज मी सामान्य ( ४५1618] ) विधाने आणि 
अस्तित्व (0३18(6106) यांविषयी बोलणार आहे, 
हे दोन विषय खरोखर एकाच प्रकरणातील विषय 


३. ए', ?, 1४81809 ( १९०२ - १९३० ) 


ब्रिटिश तत्त्वज्ञ. 


नवभारत 


जून, १९८० 


आहेत, जरी प्रथमदशनी ते तसे दिसले नाहीत तरी 
तो एकच विषय आहे. आतापर्यंत आपण ज्या 
विधानांविषयी आणि वास्तवांविषयी बोलत होतो 
त्या सर्वांत पुर्णपणे निश्चित असे विशेष किंवा संबंध, 
किवा गुण, किंवा त्यासारखे काहीतरी अनुस्यूत होते. 
“सर्व ' , ' काही ' , ' एक ' , ' कोणीही ' यासारख्या 
शब्दांनी निदशित अनिश्‍चित गोष्टी त्यात अनुस्यूत 
नव्हत्या. आज मी या दुसर्‍या प्रकारची विधाने आणि 
वास्तवे यांकडे येतो आहे. 

आज ज्या विधानांविषयी मळा बोलायचे आहे ती 
वस्तुतः दोन गटांत वर्गीकृत होतात- पहिला सर्वा- 
विषयीच्या विधानांचा आणि दुसरा ' काही 'विष- 
यीच्या विधानांचा. ह्या दोन्ही प्रकारची विधाने एकाच 
प्रकरणात मोडणारी आहेत; ती परस्परांचे नकार 
आहेत. आपण जर उदा. म्हणालो कौ * सर्वे मनृष्य 
मत्ये आहेत ', तर तो ' काही मनुष्य मत्ये नाहीत ' 
याचा नकार होईल. सामान्य विधानांच्या बाबतीत 
होकारात्मक आणि नकारात्मक विधानांचा भेद 
स्वेच्छाधीन ( ७01181४ ) आहे. ' सर्वा 'विष- 
यीची विधाने आपण होकारात्मक मानणार आणि 
* काही 'विषयीची विधाने नकारात्मक मानणार 
की याच्या उलट, ही केवळ आपल्या आवडीनरूप 
ठरणारी गोष्ट आहे. उदा. जर मी म्हणालो की 'मी 
येताना मला कोणी भेटले नाही' , तर ते बाह्यतः 
नकारात्मक विधान दिसते, वस्तुत: ते विधान * सर्वा'- 
विषयी आहे, म्हणजे ' सवे माणसे मला ज्या भेटल्या 
नाहीत अक्ा वस्तूंपैकी आहेत '. उलट जर मी 
म्हणालो की ' मी येताना मला एक माणस भेटला ' 
तर ते आपल्याला होकारात्मक वाटेल, पण ते ' सर्व 
माणसे मला ज्या भेटल्या नाहीत अक्षा वस्तंवैकी 
आहेत ' याचे नकारात्मक आहे. ' सर्व मनुष्य त्ये 
आहेत आणि ' काही मनुष्य मत्ये नाहीत ' अश्या 
विधानांचा भापण विचार केला तर साविक विधान 
होकारात्मक आणि अस्तित्व-विधान नकारात्मक 
समजणे जास्त स्वाभाविक वाटेल. परंतु त्यांपैकी 
आपण कोणते निवडावे हे पुर्णपणे स्वेच्छाधीन 
असल्यामुळे ह्या शब्दांचा उपयोग न करता आपण 
सामान्य ( ४७1618] ) विधाने आणि अस्तित्व- 


7 एक अत्यंत प्रतिभाशाली परंतु अल्पायुषी 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान - ३ 


विधाने यांच्या विषयीच बोलणे श्रेयस्कर आहे. सर्वे 
साविक विधाने कशाचे तरी अस्तित्व नाकारतात, 
आपण जर म्हणालो को ' सर्वे मनुष्य मत्ये आहेत ' 
तर त्याने अमर मनुष्याचे अस्तित्व नाकारले जाते. 
मला हे बलपूर्वक सांगायचे आहे की साविक 
बिधानांचे विवरण ती अस्तित्वप्रतिपादक नाहीत असे 
केले पाहिजे. उदा. मी जर म्हणालो की ' सर्व ग्रीक 
मात्तव आहेत ' तर त्याचे व्यंजित ग्रीक आहेत असे 
आहे असे आपण समजू नये. त्याचे तसे व्यंजित 
निड्चितच नाही असे मानले पाहिजे. ते एक स्वतंत्र 
विधान म्हणून जोडावे लागेल. त्याचे तसे विवरण 
आपल्याला करायचे असेल तर 'आणि ग्रीक आहेत' 
हे विधान त्याला जोडावे लागेल. हे व्यावहारिक 
सोयीसाठी आहे. ग्रीक आहेत हे वास्तव जर आपण 
त्यात समाविष्ट केळे तर आपण दोन विधानांचे 
मिळून एक विधान केले असे होईल, आणि त्यातून 
तकंश्यास्त्रात अनावश्‍यक गोंधळ निर्माण होतो, कारण 
तकंशास्त्रात आपल्याला हवे असलेले विघानांचे 
प्रकार म्हणजे जी कशाचे तरी अस्तित्व प्रतिपादतात 
अशी विधाने आणि जी ते प्रतिपादीत नाहीत अशी 
विधाने एवढेच आहेत. जर असे घडले की ग्रीकच 
नाहीत, तर ' सवे ग्रीक मानव आहेत' आणि 'एकही 
ग्रीक मानव नाही ' ही दोन्ही विधाने खरी होतील. 
* एकही ग्रीक मानव नाही' हे विधान म्हणजे 
अर्थातच ' सवे ग्रीक अमानव आहेत? हे विधान 
आहे. जर ग्रीक नाहोत असे घडले तर दोन्ही विधाने 
एकच वेळा खरी होतील, ज्यांत सदस्य नसतात 
अश्या वर्गांच्या सवे सदस्यांविषयीची सर्व विधाने 
सत्य असतात, कारण कोणत्याही साविक विधानाचे 
व्पाधातक विधान अस्तित्व प्रतिपादिते आणि 
म्हणून या प्रकरणी ते खोटे असते. साविक विधाने 
अस्तित्व प्रतिपादीत नाहीत हो कल्पना संवाक्य़ाच्या 
पारंपरिक शास्त्रात अर्थातच नाही. पारंपरिक 
संवाक्य-शास्त्रात असे गृहीत घरले जाई की ' सर्वे 
ग्रीक मानव आहेत ' अशी विधाने ' ग्रीक आहेत ' 


पौराणिक पश्ू.--अनु. ] 


१५ 


हे व्यंजित करतात, आणि यातून अनेक तर्कदोष 
निर्माण होतात. उदा. “ सवे अजसिह * प्राणी 
आहेत, आणि सर्व अजसिह अग्नीचा इवासोच्छूवास 
करतात, म्हणून काही प्राणी अग्नीचा इवासोच्छ्वास 
करतात '. हे 1)9781 आकाराचे संवाक्य आहे, 
पण संवाक्‍्याची ती विधा (11000) तकंदुष्ट आहे 
हे या उदाहरणावरून दिसते. या मुद्द्याला काही 
ऐतिहासिक महत्त्व होते, कारण त्याने ला इब्तित्सच्या* 
गणितीय तत्त्वज्ञान रचण्याच्या प्रयत्तात अडथळा 
उभा केला होता. ज्याप्रकारचे गणितीय तकंशास्त्र 
सध्या उपलब्ध आहे तसे, किवा खरे तर बूलने रचले 
त्यासारखे, गणितीय तकंशास्त्र रचायचा तो सतत 
प्रयत्न करीत होता, आणि त्याच्या अँरिस्टॉटल- 
भक्तीमुळे त्याला त्यात सतत अपयश येत होते. 
जेव्हा जेव्हा तो एकादी खरोखरच चांगली व्यवस्था 
निर्माण करी, (आणि त्याने अशा अनेक निर्माण 
केल्या) तेव्हा तेव्हा असे सतत भतिष्पन्न होई की 
1028191 सारख्या काही विधा तकंदुष्ट आहेत. 
जर भापण म्हणालो की “सर्वे अ, ब आहेत, आणि 
सर्वे अ, क आहेत, म्हणून काही ब, क आहेत', तर 
त्यात तकंदोष होतो, परंतु त्यात तकंदोष आहे 
यावर विश्वास ठेवण्यास त्याचे मन तयार होत नसे, 
आणि मग तो पुन्हा नव्याने आरंभ करी. यावरून 
असे दिसते की आपण विख्यात व्यक्‍तींविषयी अती 
आदर ठेवणे बरोबर नाही. 

आता “सवे ग्रीक मानव आहेत ' यासारख्या 
साविक विधानात खरोखर काय प्रतिपादलेले असते 
असा प्रश्‍न जेव्हा आपण विचारतो तेव्हा आपल्या 
लक्षात येते कौ त्यात ज्याला मी वैधानिक प्रफल 
(7010810118) 1010101) म्हणतो त्याच्या 
सवे मूल्यांचे सत्यत्व प्रतिपादळेले असते. वधानिक 
प्रफळ म्हणजे असे वचन (०५४७1०५४०1) कौ 
ज्यात पक किंबा अनेक अनिर्धारित (ए॥- 
१०७1111600) घटक असतात आणि अनिर्धा- 
रित घरकांचे निर्धारण केल्याबरोबर ज्याचे 


१ अजसिह- 0111101018, सिंहाचे डोके, बकर्‍याचे धड, आणि सापाचे शेपूट असा ग्रीक 


[२. 1०0117 ( १६४६-१७१६ ), एक थोर जमंन तत्त्वज्ञ, गणिती, वैज्ञानिक आणि 


राजनीतिज्ञ, - अनु. ] 


१द 


रूपांतर विघानात होत. जर मी म्हणालो की 
“ क्ष मनुष्य आहे? किवा न संख्या आहे', तर ते 
वैधानिक प्रफल होईल. तसेच बीजगणितातील 
कोणतेही सूत्र, उदा. (क्षय) (क्ष-य) 
क्ष* - य?, हेही वैधानिक प्रफल असते. वैधानिक 
प्रफल म्हणजे वस्तुतः काहीच नव्हे (1010110), 
पण तकंशास्त्रात आपल्याला ज्यांच्याविषयी बोलायचे 
असते अश्या बहुतेक गोष्टींप्रमाणे त्याचे, महत्त्व 
त्यामुळे कमी होत नाही. वैधानिक प्रफलाच्या 
बाबतीत करावयाची एकमेव गोष्ट म्हणजे एकतर ते 
सवेदा सत्य असते, किवा कदाचित्‌ ( काही वेळा ) 
सत्य असते, किंवा कदापि सत्य नसते असे प्रति- 
पादणे. जर आपण पुढील उदाहरण घेतले : 
“क्ष मनुष्य असेल तर क्ष मर्त्य आहे ', 
तर ते सवंदा खरे असते ( जेव्हा क्ष मनुष्य असतो 
तेव्हा जसे असते, तसेच क्ष मनुष्य नसतो तेव्हाही ); 
जर आपण हे घेतले : 
“क्ष मनुष्य आहे !', 
तर ते कदाचित्‌ (कधी कधी) खरे असते; जर 
आपण हे घेतले : 
“क्ष एकशृंगाश्‍व' आहे! 
तर ते कदापि खरे नसते. 
वैधालिक प्रफल जर सवंदा खरे असेल तर त्याला 
आपण अबइ्य म्हणू शकतो; 
जर ते कदाचित्‌ खरे असेल तर त्याला शकय 
म्हणू शकतो; 
जर ते कदापि सत्य नसेल, तर त्याला आपण 
अशक्य म्हणू शकतो. 
वैधानिक प्रफल' आणि विधान यांच्यातीळ भेद 
न ओळखल्यामुळे पुष्कळ चुकीचे तत्त्वज्ञान निर्माण 
झाले आहे. पारंपरिक तत्त्वज्ञानाचा असा पुष्कळ 
मोठा भाग आहे की ज्यात जी विधेये फक्त वैधा- 
निक प्रफलांनाच लागू पडतात ती विधानांना लागू 
केली जातात, आणि त्याहूनही अनिष्ट म्हणजे जी 
केवळ वैधानिक' प्रफलांना लागू पडतात ती विधेये 
व्यक्‍तींना लागू केली जातात, अवद्य, दाक्य व 
अशक्य ही विधेये याचे एक उदाहरण आहे. सर्व 


[३. एक शुंगाइव > प) 1601, एका शिंगाचा घोडा, एक ग्रीक 
[४. विधा >_ 11006; वैधिक - 110081; वैधिकता -- 


नवभारत 


जून, १९८० 


पारंपरिक तत्त्वज्ञानात केव्हातरी वैधिकता * 
(प्रा०१४]॥४७9) असे शौषेक येते, आणि त्यांत 
अवद्य', शक्य आणि अदाक्ष्य यांची विधानांचे 
धर्मे म्हणून चर्चा केली जाते; परंतु वस्तुतः ते 
वैधानिक प्रफलांचेच धर्म आहेत. विधाने ही फक्‍त 
सत्य किंवा असत्य असतात. 

जर आपण 'क्ष क्ष आहे' हे उदाहरण घेतले 
तर ते वैधानिक प्रफळ असे असेल कीते 'क्ष' 
काहीही असले तरी खरे असते म्हणजे ते अबश्य 
वैधानिक प्रफल आहे. जर आपण ' क्ष मनुष्य आहे' 
हे घेतले तर ते शाक्य वैधानिक प्रफलन होईल, 
आणि जर ' क्ष एकशुंगाश्‍व आहे ' हे घेतले तर ते 
अदाक्य वैधानिक प्रफल होईल. 

विधाने फक्त सत्य किवा असत्य असू शकतात, 
परंतु वैधानिक प्रफलांत या तीन शक्‍यता आढळतात. 
वैधिकतेचा ( 1100811(9 ) संबंध सिद्धांत केवळ 
वैधानिक प्रफलांनाच लागू पडतो, विधानांना नव्हे, 
हे ओळखणे महत्त्वाचे आहे असे मला वाटते. 

वैधानिक प्रफलें लौकिक भाषेत अश्या किती 
तरी प्रकरणात अनुस्थूत असतात की जेथे ते 
आपल्या सामान्यपणे लक्षात येत नाही. ' मला एक 
माणूस भेटला ' यासारख्या विधानाच्या बाबतीत 
मला नेमके कोण भेटले हे माहीत नसतानाही ते 
विधान आपल्याला कळू शकते, आणि प्रत्यक्ष ती 
वपरक्‍्ती त्या विधानाचा घटक नसते. आपण त्य़ा 
विधानात एवढेच प्रतिपादत असतो की एक वैधा- 
निक प्रफल, म्हणजे * क्ष मळा भेटला आणि 1-3) 
मनुष्य आहे ' हे, कदाचित्‌ १( 8011011008 ) 
खरे असते. क्ष चे निदान एक मूल्य असे आहे कौ 
ज्याच्याविषयी ते खरे आहे, आणि म्हणून ते 
शक्‍य वैधानिक प्रफल आहे. जेव्हा जेव्हा आपल्याला 
*एक', ' काही ', ' सर्व ', ' प्रत्येक ', असे शब्द 
सापडतात तेव्हा तेव्हा ते वैधानिक प्रफलाचे चिन्ह 
असते. म्हणून या गोष्टी दूरच्या किवा गूढ आहेत 
असे नसुन त्या उघड आणि परिचित आहेत. 
क आहे ' यासारख्या विधानांत- 

७ असते. कारण “मत्ये असणे 


पौराणिक पशू --अनु.] 
ए]0081197.--अनु. ] 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान - ३ 


म्हणजे “ कोणत्या तरी काळी मरणे .. आपला अर्थ 
असा असतो की असा एक काळ आहे की जेव्हा 
सॉक्रेटीस मरतो, आणि त्यातही एक वैधानिक 
प्रफल अनुस्यूत आहे, म्हणजे, ' क हा एक काळ 
आहे, आणि सॉक्रेटीस क काळी मरतो हे शक्‍य 
आहे. जर आपण म्हणालो को सॉक्रेटीस अमर आहे, 
तर तेथेही वैधानिक प्रफल येते. जर अमरत्व म्हणजे 
सबंध भूतकाळात आणि सबंध भविष्यात अस्तित्व 
असेल, तर ' सॉक्रेटीस अमर आहे याचा अर्थ असा 
होईल: ' क हा कोणताही काळ असो, साँक्रेटीस क 
काळी जिवंत आहे. ' परंतु अमरत्व म्हणजे सबंध 
भविष्यात अस्तित्व असे घेतले तर ' सॉक्रेटीस अमर 
आहे ' याचे विवरण अधिक पुर्ण होते, म्हणजे, * क 
हा असा एक काळ आहे की जर क ' हा कोणताही 
काळ क च्या नंतर असेल तर सॉक्रेटीस क काळी 
जिवंत आहे '. याप्रमाणे कितीतरी सामान्य (0तां- 
11819 ) विधानांनी आपल्याला जे अभिप्रेत 
असते ते जेव्हा आपण यथोचितपणे लिहून काढतो 
तेव्हा ते काहीसे गुंतागुंतीचे आहे असे आपल्या 
लक्षात येते. ' सॉक्रेटीस मत्यं आहे ' आणि ' साँक्रे- 
टीस अमर आहे? ही परस्परव्याघातक विधाने 
नाहीत, कारण त्या दोन्हींतून सॉक्रेटीस काळात 
आहे असे व्यंजित होते, नाहीतर तो मत्ये आहे 
किवा अमर आहे असे झाले नसते. त्यांपैकी पहिले 
म्हणते की “असा एक क्षण आहेकी जेव्हा तो 
मरतो', आणि दुसरे म्हणते की * कोणताही क्षण 
घ्या, त्या क्षणी तो जिवंत आहे'; परंतु जर असा 
एकही काळ नसेल को जेव्हा तो जिवंत आहे तर 
त्यापक्षी ' सॉक्रेटीस मत्ये आहे ' याचे व्याघातक 
खरे होईल. 

वैधानिक प्रफलातील अनिर्धारित घटकाला, व्यय 
( ए६॥७0]0 ) म्हणतात. 

अस्तित्व : जेव्हा आपण एखादे बैधानिक प्रफल 
घेतो, आणि ते शक्‍य आहे असे, म्हणजे ते कदाचित 
(80110111165 ) सत्य असते असे, प्रतिपादतो, 
तेव्हा आपल्याला ' अस्तित्वा? चा मूलभूत अथे 
मिळतो. तो आपण असे म्हणूनही व्यक्‍त करू दकतो 
की क्ष चे निदान एक मूल्य असे आहे को ज्याच्या - 
विषयी ते वैधानिक प्रफल सत्य आहे. ' क्ष मनुष्य 
आहे' हे उदाहरण घ्या. तर क्ष चे निदान एक मूल्य 

नभा. २ 


१७ 


असे आहे को ज्याच्याविषयी हे प्रफल खरे आहे. 
* माणसे आहेत ', किवा ' माणसे अस्तित्वात आहेत 
असे म्हटल्याने आपल्याला जे अभिप्रेत असते तें हे. 
अस्तित्व हा तत्त्वतः वैधानिक प्रफलाचा धम आहे. 
त्याचा अथ असा आहे की ते प्रफळ निदान एका 
उदाहरणाच्या बावतीत खरे आहे. आपण जर 
म्हणालो की “ एकझूंगादव आहेत? तर त्याचा अर्थ 
असा होईल की “असा एक क्ष आहे कौ जो एक- 
शूंगाइव आहे'. हे ग्रथन लौकिक भाषेच्या अनुचितपणे 
जवळ आले आहे; त्याचे यथोचित ग्रथन असे होईल 
* ( क्ष एकशृंगाइव आहे ) हे शक्‍य आहे '. आप- 
ल्याला अव्याख्यापित अशी एखादी कल्पना लागेल, 

आणि आपण '* सवदा सत्य ' आणि ' कदाचित्‌ 

सत्य ' ह्यांपकी कोणतीही एक आपली अव्याख्यापित 

कल्पता म्हणून धेऊन दुसरीची व्याख्या पहिलीच्या 

नकाराने देऊ शकू. त्या दोन्ही अव्याख्यापित म्हणून 

घेणे अनेक दृष्टींनी सोयीचे आहे, पण त्याच्या कार- 
णात भी आताच शिरत नाही. अस्तित्वाची कल्पना 
आपल्याला या कदाचितच्या कल्पनेतुन, किंवा 

तिच्याशी एकरूप असलेल्या शक््यच्या कल्पनेतून 

मिळते. एकशुंगांना अस्तित्व आहे असे म्हणणे 

म्हणजे ( ' क्ष एकशूंगाइव आहे ) हे शक्‍य आहे ' 

हे म्हणणे होय, 

आता हे अगदी स्पष्ट आहे की जेव्हा आपण 

* एक शंगाशवांना अस्तित्व आहे ' असे म्हणतो तेव्हा 

आपण असे काही म्हणत नसतो की जे, जे कोणी 

एकक्शूंगाइव असतील त्यांना लागू पडेल, कारण 

वस्तुतः एकही एकशृंगाश्‍व नाही आणि म्हणून जर 

आपण जे म्हणतो ते विद्यमान (80081) व्यक्‍तींना 
लागू पडले असते, तर ते जर सत्य नसेल तर ते 

सार्थच झाले नसते. आपण * एकशुंगाशवांना अस्तित्व 

आहे' ह्या विधानाचा विचार करून ते खोटे 
आहे हे पाहू शकता, ते निरथेक नाही. अर्थातच 
जर ते विधान एकशुंगाशवाच्या सामान्य कल्पनेतून 
व्यक्तीपर्यंत पोचते, तर एकशूंगाइव असल्याशिवाय 
ते विधान सार्थही झाले नसते. म्हणून जेव्हा 
आपण म्हणतो की ' एकक्नुंगाइवांना अस्तित्व आहे', 
तेव्हा आपण कोणत्याही व्यक्तीविषयी काहीही 
बोलत नसतो, आणि होच गोष्ट ' माणसांना अस्तित्व 
आहे' या विध्वानाविषयीही खरी आहे, जर आपण 


शट 


म्हणालो की “ माणसांना अस्तित्व आहे, आणि 
साक्रेटिस मनुष्य आहे, म्हणून साँक्रेटीसला अस्तित्व 
आहे?, तर त्यात * मनुष्य बहुसंख्य (1101118108) 
आहेत, सॉक्रेटीस मनुष्य आहे, म्हणून सॉक्रेटीस 
बहुसंख्य आहे ' असे म्हणण्यात जो तकेदोष होतो 
नेमका तोच तकंदोष होईल, कारण अस्तित्व हे 
वैधानिक प्रफलाचे विधेय आहे, किवा अप्रत्यक्षपणे 
वर्गाचे विधेय आहे. जेव्हा आपण एखाद्या वैधानिक 
प्रफलाबद्दल म्हणतो की ते बहुसंख्य आहे, तेव्हा 
आपला अभिप्राय असा असेल की क्षची अकश्ली 
अनेक मूल्ये आहेत, एकाहून अधिक मूल्ये आहेत, की 
जी त्याचे समाधान करतात ( ७0110). 8801819 
1४); किंवा जर आपण “ बहुसंख्य ' व्यापक अर्थाने 
घेतले तर दहांहून अधिक, विसांहून अधिक, किवा 
आपल्याला जी कोणती संख्या उचित वाटेल तिच्या- 
हुन अधिक मूल्ये. जर क्ष य आणि ज्ञ ही सर्वे एका 
वैधानिक प्रफलाचे समाधान करीत असली तर ते 
विधान बहुसंख्य आहे, परंतुक्षत य आणिज्ञ ही 
प्रत्येकी बहुसंख्य नाहीत. नेमकी हीच गोष्ट 
अस्तित्वालाही लागू आहे; म्हणजे जगात असणाऱ्या 
विद्यमान वस्तूंना अस्तित्व नाही, किवा हे फारच 
बलपुर्वक बोलणे झाले, कारण ते सर्वथा अथेशून्य 
आहे. त्यांना अस्तित्व नाही असे म्हणणे अक्षरश: 
अर्थशून्य आहे, पण त्यांना अस्तित्व आहे हे म्हणणेही 
अक्षरशः अथंशून्य आहे. 

आपण वैधानिक प्रफलांचे अस्तित्व प्रतिपादू 
किवा नाकारू शकतो. यातून निष्पन्न न होणारे 
निष्कर्षे निष्पन्न होतात असे आपण समजू नये. जर 
मी म्हणालो की * ज्या वस्तू जगांत आहेत त्याना 
अस्तित्व आहे ' तर ते पूर्णपणे बिनचूक विधान 
होईल, कारण त्यात मी वस्तूंच्या एका वर्गासंबंधाने 
काहीतरी सांगतो आहे; ज्याअर्थांने मी ' माणसांना 
अस्तित्व आहे ' म्हणतो त्याच अर्थाने मी तेही 
म्हणतो. परंतु पुढे जाऊन मी असे म्हणता कामा 
नये की “ही या जगात असणारी वस्तु आहे, 
म्हणून हिला अस्तित्व आहे, त्यात तकंदोष आहे, 
आणि तो जे विधेय वैधानिक प्रफलाला लागू पडते 
ते जे त्याचे समाधान करते ( 18 एल 
8981181168 (118 1100811018) प ल01) 
हयाहा लागू करण्याचा साधा तकंदोष आहे. हे 


नवभारत 


जून, १९८० 


आपल्या लक्षात अनेक मार्गानी येऊ शकते. उदा. 
आपल्याला अनेकदा एखाद्या अस्तित्वप्रतिपादक 
विधानाचे सत्य त्याचे एकही उदाहरण ज्ञात नस- 
ताही, ज्ञात असु शकते. टिंबक्टूमध्ये माणसे आहेत 
हे आपल्याला ज्ञात आहे, पण आपल्यापैकी कोणी 
त्यांचे एखादे उदाहरण देऊ शकेल काय याविषयी 
मी साशंक आहे. म्हणून आपल्याला अस्तित्वप्रति- 
पादक विधाने ती खरी करणार्‍या एकाही व्यक्‍तीचे 


' ज्ञान नसताही ज्ञात असू शकतात हे उघड आहे. 


अस्तित्वप्रतिपादक विधाने कोणत्याही विद्यमान 
( ४०8] ) व्यक्तीविषयी काहीही सांगत नाहीत, 
ती फक्त वर्ग किवा प्रफल यांविषयीच बोलतात. 


जोपयंत आपण लौकिक ( ठातापव्राए ) 
भाषेला चिकटून राहतो तोपर्यंत हा मुद्दा स्पष्ट करणे 
अतिशय कठीण आहे, कारण ल॑किक भाषेची मळे 
तकंशास्त्राविषयींच्या एका वृत्तीत ( श)- 
जी वृत्ती आपल्या पुर्वजांची होती-रुजलेली आहेत, 
आणि आपण जोपर्यंत लौकिक भाषेला चिकटून 
राहतो तोपयंत आपल्यावर भाषेने लादलेल्या पूरवग्रहा- 
तून आपण सुटू शकत नाही. जेव्हा मी उदाहरणाथं 
म्हणतो, ' असा एक क्ष आहे की क्ष मनुष्य आहे 
तेव्हा अशा प्रकारचा पदबंध आपल्याला वापरावासा 
वाटणार नाही. ' एक क्ष आहे! हे निर्थक आहे. 
क्ष खरोखर आहे तरी काय ? अशी वस्तु नाही. 
ते बिनचूकपणे प्रतिपादण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे 
एक नवी एतदर्थ (8 1006 ) भाषा निर्माण 
करणे, आणि आपले विधान सरळ * क्ष मनुष्य आहे 
याला ल्लागू करणे; जसे आपण म्हणतो की (क्ष 
मनुष्य आहे ) हे शक्‍य आहे ' किवा ' क्ष मनष्य 
आहे ' हे कदाचित्‌ खरे आहे या विधानाचा द्योतक 
असा एक खास संकेत निर्माण करणे. 


मी री मुद्यावर बराच वेळ रेंगाळलो, कारण 
तो अतिशय मौलिक महत्त्वाचा आहे. यानंतरच्या 
व्याख्यानात मी अस्तित्वाकडे परत येईन : वर्णनांना 
लागू पडणारे अस्तित्व, जे मी येथे चर्चीत असलेल्या 
प्रकरणापेक्षा काहीसे अधिक गंतागंतीचे आहे. 
“ अस्तित्वा'चा अर्थ काय आहे हे न ओळखल्यामुळे 
आपला विश्‍वास बसणार नाही इतके चुकीचे तत्त्व- 
ज्ञान निर्माण झाले आहे असे मला वाटते, 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान - ३ 


मी एका क्षणापुर्वी म्हणत होतो त्याप्रमाणे 
वैधानिक प्रफल स्वत: काहीच नसते : तो केवळ 
एक संरेखा (801161)18) असते. म्हणून जगाची 
जी परिगणना करण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे ती 
करीत असताना आपण पुढील प्रश्‍नाकडे येतो : या 
गोष्टींचे तुल्ययोगी जगात खरोखर काय आहे? 
अर्थातच ज्या अर्थाने पारमाण्विक विधाने आहेत 
त्या अर्थाने सामान्य विधानेही आहेत हे स्पष्ट आहे. 
या क्षणापुरता मी अस्तित्वप्रतिपादक विधानांचा 
समावेश सामान्य विधानांतच करतो. आपल्या- 
समोर ' सवे मनुष्य मर्त्ये आहेत ' आणि “* काही 
मनृष्य ग्रीक आहेत ? अशा प्रकारची विधाने आहेत. 
परंतु अश्ली फक्‍त विधानेच नाहीत, अशी वास्तवेही 
आहेत, आणि अर्थातच इथे आपण जगाच्या परि- 
गणनेकडे परत येतो : ज्यांच्याविषयी मी पुर्वीच्या 
व्याख्यानांत बोललो त्या विशेष वास्तवांच्या जोडीला 
सामान्य वास्तवे आणि. अस्तित्वात्मक वास्तवेही 
आहेत, म्हणजे त्या प्रकारची फक्त विधाने आहेत 
असे नव्हे, तर त्या प्रकारची वास्तवेही आहेत. हा 
मुद्दा लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. केवळ विज्षेष 
वास्तवांवरून, मग ती कितीही असोत, अनुमानाने 
आपल्याला सामान्य वास्तव कधीही मिळू ज्कत 
नाही. पूर्ण उद्गमानाची जी (०01011)1016 1110 ए- 
००॥.) जुनी योजना पुस्तकात वणिली जाई, आणि 
जी सामान्य (0701171879) उद्गमनाच्या विरोधात 
पूर्ण सुरक्षित आणि सोपी समजली जाई, तिला जर 
निदान एका सामान्य विधानाची जोड मिळाली 
नाही तर ती आपल्याला अपेक्षित फळ देऊ शकत 
नाही. समजा को आपल्याला या पद्धतीने ' सर्वे 
मनृष्य मत्ये आहेत हे सिद्ध करायचे आहे, आणि 
त्याकरिता पूर्णोद्गमनाच्या मार्गाने जायचे आहे, तर 
आपण 'अ मत्यं असलेला मनुष्य आहे', ' ब? 
मत्ये असलेला मनुष्य आहे', ' क” मर्त्ये असलेला 
मनृष्य आहे ', आणि असेच शेवटपर्यंत म्हणत जाऊ. 
परंतु आपले परिगणनेचे काम केव्हा संपले हे 
आपल्याला जर कळले नाही, तर या मार्गाने 
* सर्वे मनष्य मत्ये आहेत या विधानापर्यंत 
आपल्याला येता येणार नाही. म्हणजे या मार्गाने 
सवे मनष्य मर्त्य आहेत ' या विधानापर्यंत पोच- 
ण्याकरिता “सर्व मनुष्य मी परिगणित केलेल्या 


१९ 


मनुष्यात आले आहेत ' हे सामान्य विधान आप- 
ल्याला अगोदरच उपलब्ध असले पाहिजे. केवळ 
विशेष विधानांवरून आपण सामान्य विघधानापर्यंत 
अनुमानाने कधीही पोचू शकणार नाही. आपल्या 
साधकांमध्ये (0181011808) निदान एक सामान्य 
विधान सर्वदा असावे लागेल, याने अनेक मुद्यांचे 
निदशंन (111ए87911011) होते. असे मला वाटते. 
एक मुद्दा, जो ज्ञानमीमांतीय आहे, तो असा आहे 
की जर सामान्य विधानांचे ज्ञान, जसे ते आहे असे 
दिसते तसे असेल, तर सामान्य विधानांचे प्राथमिक 
(10101101४6) ज्ञान (म्हणजे अनुमानाने प्राप्त न 
न झालेले सामान्य विधानांचे ज्ञान) असले पाहिजे. 
कारण निदान "एक साधक सामान्य असल्याशिवाय 
जर आपल्याला सामान्य विधानाचा निष्कषे काढणे 
अशक्‍य असेल, तर निदान काही सामान्य विधानांचे' 
ज्ञान अनुमानावाचून प्राप्त असल्याशिवाय कोणत्याही 
सामान्य विधानाचे आनुमानिक ज्ञान आपल्याला 
होऊ शकणार नाही. मला वाटते कौ ज्या मार्गाने 
असे ज्ञान-किवा निदान असे ज्ञान आपल्याला 
आहे असा विश्वास - आपल्या लौकिक जीवनात 
येतो तो बहुधा फार चमत्कारिक असावा. मला 
म्हणावयाचे आहे की जी अतिशय शंकास्पद आहेत 
अशी सामान्य विधाने आपण सर्रास गृहीत धरतो; 
उदा. जर कोणी या खोलीतील माणसे मोजीत 
असला, तर आपल्याला सर्वे माणसे दिसतात हे तो 
गृहीत धरील, आणि हे सामान्य विधान असेल, परंतु 
ते अतिशय शंकास्पद आहे, कारण टेबलाखाली माणसे 
असू शकतील. पण अश्या प्रकारच्या गोष्टी सोडन 
दिल्या तरी सामान्य विधानांच्या कोणत्याही आन- 
भविक सत्यापनात (४७11110811011) जे आपल्या 
दृष्टिपथात येत नाही ते नाही असे गृहीत धरलेले 
असते. अर्थातच आपण ते इतक्या बाह्यपुर्वक मांडणार 
नाही, परंतु काही मर्यादित आणि काही सीमित 
स्वरूपात आपण असे गृहीत धरू की जे आपल्या इंद्रि- 
यांच्या कक्षेत येत नाही ते नाही. हे सामान्य विधान 
आहे आणि सामान्य विधातांच्या साह्यानेच आपण 
आपले लौकिक आनुभविक निष्कर्ष प्राप्त करीत 
असतो. उदा. जर आपण देश्याची खानेसुमारी केली 
तर जी माणसे आपल्याला सापडत नाहीत ती नाहीत 
असे आपण गृहीत धरतो; आता आपण काळजीपूवक 


३: 


शोधते पाहिजे हे खरे, कारण नाहीतर आपली 
खानेसुमारी चुकीची होईल. जे पुर्णपणे भानुभविक 
दिसते त्यांच्या बुडाशी असे काही तरी गृहीत असते. 
आपण जे अवेक्षित (061०0४७) नाही ते नाही 
असे आपण आनुभविक रीत्या सिद्ध करू शकत नाही, 
कारण आनुभविक सिद्धता अवेक्षणाद्वारेचे होऊ 
शकते, आणि येथे तर आपण काही अवेक्षीत नाही 
असाच उपन्यास आहे. त्यामुळे या प्रकारचे कोणतेही 
विधान जर आपण स्वीकारले तर ते त्याच्या 
स्वत:च्या बळावरच स्वीकारावे लागते, हे मी केवळ 
उदाहरण म्हणून घेतले, जी आपण सामान्यपणे 
गृहीत घरतो, आणि त्यांपैकी पुष्कळ तर कुठल्याही 
समथंनावाचून गृहीत धरतो, अल्ला विधानांची 
कितीतरी उदाहरणे आपण घेऊ शकलो असतो. 


आता मी तकंशास्त्राशी अधिक जवळून संबद्ध 
असलेल्या प्रश्‍नाकडे, म्हणजे सामान्य विधानांप्रमाणेच 
सामान्य वास्तवेही आहेत य़ा मताच्या साधक 
कारणांच्या प्रश्‍नाकडे येतो. जेव्हा आपण आण्विक 
विधानांची चर्चा करीत होतो तेव्हा आण्विक वास्तवे 
आहेत या कल्पनेंसंवंधी मी संशय व्यवत केला होता, 
परंतु सामान्य वास्तवे आहेत यावद्दळ मात्र संशय 
घेता येईल असे मला वाटत नाही. हे पूर्णपणे स्पष्ट 
आहे की जेव्हा आपण जगातील सर्व पारमाण्विक 
वास्तवांची परिगणना संपवू, तेव्हा जगातील सर्व 
पारमाण्विक वास्तवे एवढीच आहेत हे जगाविषयीचे 
आणखी एक वास्तव असेल, आणि ती पारमाण्विक 
वास्तवे जितकी ज्ञनिरपेक्ष ( ०७९०८!४०७) वास्तवे 
असतील तितकेच हेही वास्तव ज्ञनिरपेक्ष असेल असे 
मला वाटते. विशेष वास्तवांच्या जोडीला आणि 
त्यांच्याकडून वेगळी अशी सामान्य वास्तवे 
आपल्याला मानावी लागतील हे स्पष्ट आहे असे 
मला वाटते. हीच गोष्ट “ सर्व मनुष्य मर्त्य आहेत 
यालाही लागू पडते. जेव्हा आपण सर्वे विशिष्ट 
माणसे तपासु आणि त्यांपैकी प्रत्येक मर्त्य आहे हे 
आपल्याला आढळेल, तेव्हा सर्व मनुष्य मत्ये आहेत 
हे निःसंश्थ एक नवे वास्तव असेल ; ते किती नवे 
आहे हे ते जगात असलेल्या प्रत्येक मनुष्याच्या 
मत्येत्वावरून अनुमानता येणार नाही असे जे मी एका 
क्षणापूर्वी म्हणालो त्यावरून दिसून येईल. ज्यांना मी 


नवभारत 


जून, १९८० 


* अस्तित्वात्मक वास्तवे ! ( 6३1861109-19 08 ) 
म्हणू झकेन-म्हणजे 'माणसे आहेत?, 'मेंढया आहेतः, 
इत्यादींसारखी वास्तवे - तज्ञी वास्तवे मानणे 
अर्थातच तितके कठीण नाही. ती पारमाण्विक 
वास्तवांहून भिन्न, वेगळी आणि अतिरिक्‍त वास्तवे 
आहेत हे आपण तत्काळ मान्य कराल असे मला 
वाटते. ती वास्तवे जगाच्या परिगणतीत अवद्य 
यावी लागतील, आणि म्हणून सामान्य वास्तवांच्या 
अभ्यासात अनुस्यूत असलेली वैधानिक प्रफलेही 
यावी लागतील, सामान्य वास्तवांचे बिनचूक विद्ले- 
षण काय असेल ते मला माहीत आहे असे मी म्हणत 
नाही. तो अतिशय कठीण विषय आहे आणि त्याचा 
अभ्यास व्हावा अश्ली माझी तीव्र इच्छा आहे. त्याचे 
सोयीचे तांत्रिक निरूपण ( (168111611 ) जरी 
वैधानिक प्रफलांच्या द्वारे होत असले, तरी ते पूर्ण 
विइलेषण नव्हे याविषयी माझी खात्री आहे. या 
पलीकडे मी जाऊ शकत नाही. 
आण्विक वास्तवे आहेत काय या प्रश्‍नाविषयी 
एक मुद्दा आहे. नियोगी वास्तवे आहेत असे मला 
वाट्त नाही असे सांगत असताना मला वाटते मी 
म्हणालो होतो की सामान्य वास्तवांच्या बाबतीत 
एक अडचण उद्‌भवते, सर्व मनुष्य मत्यं आहेत? 
है उदा. घ्य़ा. त्याचा अथे असा आहे. 
*“क्ष मनुष्य आहे” हे “क्ष मर्त्य आहे“ हे 
व्यंजित करते, क्ष काहीही असले तरी. ? 
आपण चटकन ओळखू शकाल को. हे औपन्यासिक 
( ॥ ७०0 कळ्या] ) विधान आहे : माणसे 
आहेत, किवा कोण माणसं आहेत, आणि कोण 
नाहीत हे काहीही त्याने व्यंजित होत नाही; ते 
फक्त एवढेच म्हणते की मानव असणारी एखादी 
वस्तु आढळली तर ती मर्त्य असेल, मि, ब्रँड्लींनी 
६५ 100 
का-नाजर क अनधिकाराने प्रवेश करणारावर 
इलाज केला जाईल ! हे जरी कोणीही 
अनधिकाराने प्रवेश केला नाही तरी खरेच राहू 
फक्त एवढेच म्हणते की जर 
प्रवेश केला तर त्याच्यावर 


व्यंजित करते, हे 


पे अ ळा 1) ४-.01:::35 
-कलगेप्निसनमन? 
बहिनी ठु 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्व्षान - ३ 


हे वास्तव आहे. जर मी नियोगी वास्तवांची चर्चा 
करताना सुचविले त्याप्रमाणे “ सॉक्रेटीस मनुष्य 
आहे ” हे “ सॉक्रेटीस मत्ये आहे ” व्यंजित करते! 
हे स्वत: वास्तव नाही असे जर आवण म्हणणार असू 
तर वरील मत कसे खरे असू शकेल हे समजणे 
काहीसे कठीण आहे. या अडचणीतुन आपण मार्ग 
काढू शकत नाही अशी मला खात्री वाटत नाही. 
आण्विक वास्तवे आहेत हे नाकारताना विचारणीय 
मुद्दा म्हणून मी तो फक्त सुचवीत आहे. कारण 


त्यातुन जर मार्ग निघू शकला नाही तर आपल्याला 
भण्विक वास्तवे मान्य करावी लागतील. 


आता मला सवैथा सामान्य विधाने आणि 

वैधानिक प्रफले या विषयाकडे यायचे आहे. त्या 
नावांनी मळा अभिप्रेत असलेली विधाने आणि 
वैधानिक प्रफल्ले म्हणजे ज्यात फक्त ठपरये ( ए9॥- 
७0163 ) आहेत आणि अन्य काही नाही अशी. 
त्यांनी सबंध तकशास्त्र व्यापले आहे. केवळ आणि 
पूर्णपणे व्ययांचे बनलेले प्रत्येक विधान ताकिकीय 
असते असे नसले तरी प्रत्येक ताकिकीग्र विधान 
केवळ आणि पूर्णपणे व्ययांचे बनलेले असते. आपण 
सामान्यीकरणाच्या पुढील पायर्‍या पाहु शकता : 

* साँक्रेटीस प्लेटोवर प्रेम करतो 

€ ह्ल प्लेटोवर प्रेम करतो 

“क्ष यवर प्रेम करतो ' 

] क्षखय -] 
येथे आपण क्रमश: सामान्यीकरण करीत आहोत. 
जेव्हा आपण क्ष ख य पर्यंत येतो तेव्हा आपल्याला 
जिच्यात एकही अव्यय ( 0018811 ) नाही 
अशी केवळ व्ययाची बनलेली एक संरेखा ( 80- 
1७118 ) किंवा रूपरेखा प्राप्त होते. ही द्विपदी 
संबंधाची शुद्ध संरेवा आहे आणिक्षस आणि य 
यांना मूल्ये देऊन आपण कोणतेही ह्विपदी संबंध 
व्यक्‍त करणारे विधान प्राप्त करू शकतो हे स्पष्ट 
आहे. म्हणून तो त्या सर्वे विधानांचा शुद्ध (07०) 
आकार भआाहे असे आपण म्हणू शकतो. विधानाचा 
आकार याचा भर्थ विधानातील सवे घटकांच्या 
जागी व्ययचिन्हे ठेवल्याने आपल्याला जे मिळते ते, 
असा मी करतो. विधानाच्या आकाराची वेगळी 
व्याख्या आपल्याला हवी असेल तर दिलेल्या विधा- 
नाच्या एका किवा अधिक घटकांच्या जागी अन्य 


34 


घटक घाठळून तयार होणार्‍या विधानांचा वर्ग अशी 
करण्याची इच्छा आपल्याला होण्याची शक्‍यता आहे. 
उदा. “ साँक्रेटीस प्लेटोवर प्रेम करतो ? या विधा- 
नात सॉक्रेटीसऐवजी आपण आणखी कोणाची, 
आणखी कोणाची प्लेटोच्या स्थानी, आणि ' प्रेम 
करतो * च्या ऐवजी आणखी एखादे क्रियापद यांची 
स्थापना करू शकतो. या प्रकारे आपण ' सॉक्रेटीस 
प्लेटोवर प्रेम करतो ' या विधानापासुन, त्यांतील 
घटकांच्या जागी इतर घटकांचा प्रतिन्यास करून 
कितीतरी विधाने मिळवू शकतो, आणि अशा प्रकारे 
आपल्याला विधानांचा एक वर्ग प्राप्त होतो. त्या 
वर्गातील सर्वे विधानांना एक विशिष्ट आकार 
असतो. आणि आपली इच्छा असल्यास आपण असे 
म्हणू शकतो की त्या विधानांचा आकार म्हणजे त्या 
सवे विधानांचा वर्ग, ही काहीशी तात्कालिक 
(1008018) ) व्याख्या आहे, कारण वस्तुतः 
आकाराची कल्पना वर्गाच्या कल्पनेपेक्षा अधिक 
मौलिक (10110911018]) आहे. मी ती खरो- 
खर चांगली व्याख्या म्हणून सुचविणार नाही, 
परंतु विधानाचा आकार या शब्दाने आपल्याला 
कोणत्या प्रकारची वस्तु अभिप्रेत असते त्याचे तात्का- 
लिक स्पष्टीकरण देण्यास ती पुरेशी आहे. एक 
विधान आणि त्या विधानापासून त्यांतील घटकांच्या 
जागी इतर घटकांचा प्रतिन्यास करून प्राप्त झालेले 
दुसरे विधान, या दोहोंमध्ये जे समान असते तो 
त्या विधानाचा आकार, जेव्हा आपण क्ष स य या- 
सारख्या, ज्यात फक्त व्ययचिन्हे आहेत अशा चिन्ह- 
बंधाफ्यंत पोचतो, तेव्हा ज्याचे प्रतिपादन आपण 
तकेशास्त्रात करू शकतो अश्ला वस्तुकडे जाण्याच्या 
मार्गावर आपण असतो. 

एक उदाहरण घ्यायचे तर एखाद्या संबंधाचा 
प्रदेश (0011911) 01 8 1018101) मी कशाला 
म्हणतो ते आपल्याला माहीत आहे : ज्यांचा तो 
संबंध कशाशी तरी असतो अशा सवे वस्तू म्हणजे 
त्या संबंधाचा प्रदेश. समजा मी म्हणालो, * क्षल य' 
व्यंजित करते को क्ष सच्या प्रदेशात समाविष्ट आहे' 
तर ते ताकिकीय विधान होईल. आणि त्यात केवळ 
व्ययेच असतील. त्यात * समाविष्ट ! आणि ' प्रदेश ! 
असे शब्द आहेत असे आपल्याला कदाचित वाटेल, पण 
ती चूक होईल. लौकिक भाषा वापरण्याच्या आपल्या 


्‌्ऱ 


संवयीमुळे आपंण ते शब्द वापरतो, ते वस्तुतः तेथे 
नाहीत. ते शुद्ध तकंशास्त्राचे विधान आहे. त्यात 
कोणत्याही वस्तूचा उल्लेख नाही. क्ष, स आणि य 
काहीही असले तरी ते प्रतिपादले गेळे आहे असे 
आपण समजले पाहिजे, तकंशास्त्राची सर्व प्रति- 
पांदने या प्रकारची असतात. 

ताकिकीय विधानाचे घटक काय आहेत हे 
जाणणे ही फारशी सोपी गोष्ट नाही. जर आपण 
* सॉक्रेटीस प्लेटोवर प्रेम करतो ' हे उदाहरण घेतले, 
तर त्याचा ' सॉक्रेटीस ' एक घटक, ' प्लेटो ? दुसरा 
घटक आणि वर 'प्रेम करतो' हा तिसरा घटक 
होईल. नंतर आपण ' साँक्रेटीस'च्य़ा जागी क्ल, 
* प्हेटो'च्या जागी य, आणि ' वर प्रेम करतो'च्या 
जागी स घातले. क्ष, य, आणि स ह्या काही वस्तू 
नव्हेत, आणि ते घटकही नव्हेत; यावरून असे 
दिसते की तकंशास्त्राची सरव विधाने घटकविरहित 
असतात. हे पुर्णपणे खरे असेल असे मला वाटत 
नाही. पण मग आपण म्हणू शकू अश्ली एकमेव गोष्ट 
म्हणजे आकार हा घटक आहे, आणि अमुक आका- 
राची विधाने सर्वदा खरी असतात: ते बिनचूक 
विइ्लेषण असू शकेल, परंतु ते तसे आहे याविषयी 
मी फार साशंक आहे. 

परंतु या ठिकाणी हे लक्षात घेतले पाहिजे कौ 
विधानाचा आकार हा त्या विधानाचा घटक कदापि 
असत नाही. आपण जर ' साँक्रेटीस प्लेटोवर प्रेम 
करतो ' असे म्हणालो, तर त्या विधानाचा आकार 
द्विपदी संबंधाचा आकार होईल, पण हा त्याचा 
घटक नाही. जर तो असता तर त्या घटकाचा इतर 
घटकांशी संबंध जोडावा लागला असता. जर आपण 
आकाराला ज्यांना तो आकार असतो अशा वस्तं- 
पैकी एक मानले तर आपण आकार फारच घनरूप 
(81108191119]) केला असे होईल; म्हणून विधा- 
नाचा आकार त्याचा घटक नक्कीच नसतो. तरीही 
तो त्या आकाराच्या विधानाविषयींच्या सामान्य 
विधानाचा घटक कदाचित्‌ असू शकेल, आणि म्हणून 
ताकिकीय विधाने आकाराविषयी असतात असे 
विवरण देणे शक्‍य आहे असे मला वाटते. 

झेवटी ताकिकीय विधानांच्या घटकांविषयी मी 
एवढेच म्हणू शकतो को ती समस्या नवीन आहे. 
तिचा विचार करण्याची फारशी संधी आजपर्यंत 


नवभारत 


जून, १९८० 


उपलब्ध नव्हती. तिची कोणत्याही प्रकारे चर्चा 
करणारे साहित्य अस्तित्वात असेल असे मला वाटत 
नाही, आणि ती मनोवेधक समस्या आहे. 
आता जी शुद्ध व्यय़ांच्या भाषेत व्यक्‍त केली जाऊ 
शकतात, पण ती तकंशास्त्राची विधाने नाहीत अज्ञा 
विधानांची काही उदाहरणे मला द्यायची आहेत: 
तकंशास्त्राच्या विधानांत शुद्ध गणिताची सर्व विधाने 
समाविष्ट असतात; ती सर्व ताकिकीय परिभाषेत 
व्यक्त केली जाऊ शकतात, एवढेच नव्हे तर ती 
सर्वे तकंशास्त्रीय साधकांवरून निगमित केली जाऊ 
शकतात, आणि म्हणून ती ताकिकीय विधाने 
आहेत. याशिवाय अशी अनेक विधाने आहेत की 
जी ताकिकीय परिभाषेत व्यक्त केली जाऊ दक- 
तात, पण तकंशास्त्रापासुन निर्माण केली जाऊ 
शकत नाहीत. समजा आपण पुढील विधान घेतले : 
* जगात निदान एक वस्तू आहे. हे विधान आपण 
ताकिकीय परिभाषेत व्यक्त करू शकतो. उदा. 
त्याचा अर्थ “क्ष क्ष? हे वैधानिक प्रफळ शाक्य 
आहे, असा घेता येईल, म्हणून ते विधान ताकिकीथ 
परिभाषेत व्यक्‍त केले जाऊ शकते, परंतु ते सत्य 
आहे की असत्य आहे हे तकेशास्त्रावरून आपल्याला 
कळू शकत नाही. ते आपल्याला जर ज्ञात असेल, तर 
ते आनुभविक मार्गानी; कारण विश्व नाही हेही 
शक्‍य आहे, आणि त्या पक्षी ते खरे राहणार नाही. 
विश्व आहे हा, तसे म्हटले तर, अपघात आहे. 
जगात नेमक्या ३०,००० वस्तु आहेत हे विधानही 
क ताकिकीय परिभाषेत व्यक्‍त केले जाऊ शकते, 
आणि ते निश्चितच तकंशास्त्राचे विधान नाही, तर 
एक (खरे किवा खोटे) आनृभविक विधान आहे; 
कारण ज्यात ३०,००० पेक्षा जास्त व्स्तु आहेत 
हे सया शा वाक 
५ त्यामुळ जर जगात नेमक्या 
१०,००० वस्तु असतील तर ज्याला अपघात म्हण- 
तात तसा तो होईल, आणि ते तकंश्ास्त्राचे विधान 
असणार नाही. गणितीय तर्कक्षास्त्रातील आणखी 
वया ता गराचा आहण 
गुर रि: ण11॥1110811 6 8३100) 
आणि अनंतत्वाचे प्रमाणक (घाय ठी 00. 


(४) होही ताकिकीय परिभाषेत व्यक्‍त केली जाऊ 


शकतात, परंतु तकक्षास्त्राने ती सिद्ध किंवा खंडित 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान - ३ 


केली जाऊ शकत नाहीत, अनंतत्वाच्या प्रमाणकाच्या 
बाबतीत ता्किकीय सिद्धता किंवा खंडन यांची अश- 
कयता निश्चित आहे असे आपण मानू शकतो, परंतु 
गुणनात्मक प्रमाणकाच्या बाबतीत ती गोष्ट अजून 
कदाचित शंकास्पद असेल. तकेशास्त्राचे प्रत्येक विधान 
हे कोणत्या तरी अर्थी उक्‍तवचनात्मक (18111010४7) 
असावे लागते. त्याच्या ठिकाणी एक असा अद्वितीय 
धर्म असावा लागतो की ज्याची व्याख्या कशी करावी 
हे मला माहीत नाही, आणि जो फक्त ताकिकीय 
विधानातच असतो, आणि आणणी कशात नसतो. 
नमुनेदार (६४1109) ) ताकिकोय विधानांची काही 
उदाहरणे पुढे दिली आहेत! 
“जर प फ व्यंजित करीत असेल, आणिफ॒ ब 
व्यंजित करीत असेल, तर प ब व्यंजित करते. 
“जर सर्व क ख असतील, आणि सवे खग 
असतील, तर सर्व क ग असतील. 
"जर सवे क॒ख असतील, आणि क्ल क असेल 
तर क्ष ख असेल. 
ही तकंशास्त्राची विधाने आहेत. त्यांच्या ठिकाणी 
एक अद्वितीय धर्म असुन त्याने ती इतर विधानां- 
पासून वेगळी दाखविली जातात, आणि त्यामुळे 
आपण त्यांना प्रागनुभविक (8 [)11011) म्हणून 
ओळखू शकतो. पण तो धर्भ नेमका काग्र आहे, ते 
मी आपल्याला सांगू शकत नाही. जरी ताकिकोप 
विधानांचा हा अवइ्य धम असला को ती केवळ 
ठप्रयांचीच बनलेली असली पाहिजेत, म्हणजे केवळ 
व्ययांनी बनलेल्या एखाद्या वधानिक प्रफलाचे सर्वदा 
सत्य किंवा कदाचित सत्य प्रतिपादणारी असली 
पाहिजेत-- जरी हा त्यांचा अवश्य धर्म असला, तरी 
तो पर्याप्त घर्मे नाही. मला इतके प्रश्‍न अनुत्तरित अव- 
स्थेत सोडावे लागताहेत याबद्दल मी दिलगीर आहे. 
मला सतत अशी क्षमायाचना करावी लागते, पण जा 
खरोखरच काहीसे कूटात्मक आहे, आणि त्याला 
माझा नाइलाज आहे. 
चर्चा 
प्रश्‍न : ' अस्तित्वा'च्याऐवजी दुसरा एखादा शब्द 
आहे काय कौ जो व्यक्‍तींना अस्तित्व देऊ शकेल ? 
आपण ' अस्तित्व ! हा शब्द दोन कल्पतांना लावीत 


आहात काय; की येथे दोन कल्पना आहेत हेच आपण 


नाकारता 


3! 


मि. रसेल : नाही, जी व्यक्तींना लागू पडेल अशी 
कल्पना नाही. जगात ज्या विद्यमान (७०॥ए७]) 
वस्तू आहेत त्यांच्याविषयी आपल्याला म्हणता येईल 
असे काहीही या अस्तित्वाला संकल्पनेशी तुल्ययोगी 
नाही. त्यांच्याबाबत अस्तित्वासारखे कोहीतरी आहे 
असे आपण म्हणू शकतो. असे म्हणणे म्हणजे शुद्ध 
चूक आहे. आपला भाषेमुळे गोंधळ होतो, कारण 
जगातील *“ सर्वे वस्तूंना अस्तित्व आहे ' हे म्हणणे 
पूर्णपणे बरोबर दिसते, आणि त्यावरून ' ह्याला 
अस्तित्व आहे, कारण ही जगातील वस्तु आहे? 
याकडे जाणे अतिशय स्वाभाविक आहे. जे विधेय 
कधीही खोटे असू शकत नाही त्याच्या विधानात 
कसलाही अर्थ नाही. माझ्या म्हणण्याचा अथे असा 
आहे को व्यक्तीचे अस्तित्व अशी जर गोष्ट असली 
तर ती कशालाही लागू त पडणे अशक्‍य झाले असते 
आणि हे लक्षण चुकीचे लक्षण आहे. 
६. वर्णने आणि अपूर्ण संकेत 

आज माझा मानस वणंने, ज्यांना मी “ अपुर्ण 
संकेत ' म्हणतो ते, आणि वणित व्यक्तींचे अस्तित्व 
या विषयांवर बोलण्याचा आहे. आपल्प्राला स्मरेल 
की गेल्या वेळी मी वस्तुप्रकारांच्या अस्तित्वाविषयी 
चर्चा केली, म्हणजे ' ग्रीक आहेत,” किवा * मानव 
आहेत,' किवा जेथे अनेकवचनी अस्तित्व अभिप्रेत 
असते अश्या त्याच प्रकारच्या इतर पदबंधांचा अर्थ 
काय आहे याची चर्चा केली. आज जे एकवचनी आहे 
असे प्रतिपादन असते अश्या अस्तित्वाविषयी, ज्यांत 
“अमुक अमुक ' ( 118 80-8110-30 ) ह्या पदबं- 
घाच्या एकवचनी प्रयोगाने वागत एखादी वस्तू असते 
अशा, ' लोबंडी मुखवटा घातलेला माणूस ' किवा 
त्य़ा प्रकारच्या अन्य पदबंधाने प्रतिपादित अस्तित्वा- 
विषयी, आणि ज्यांत त्याप्रकारचे पदबंध येतात 
अक्षया विधानांच्या विश्‍लेषणाविषयी मला चर्चा 
करायची आहे. 

अतिभौतिकीत (110(9]1)1 8108) अशी किती 
तरी विधाने अर्थातच भाहेत की जी त्या प्रकारची 
आहेत : ' मी आहे,' किंवा ' ईश्‍वर आहे,' किवा 
* होमर होऊन गेला, आणि अशा प्रकारची इतर 
विधाने अतिभोतिकीय चर्चांत सतत येत राहतात, 
आणि त्यांचे निरूपण प्रचलित अतिभौतिकीत ज्या 
प्रकारे केले जाते त्यात जिच्याविषयी मी आज 


3.1 


विवेचन करणार आहे अशी एक साधी ताकिकीय 
चूक, गेल्या आठवड्यात वस्तुप्रकारांच्या अस्तित्वा- 
विषयी दाखविलेल्या चुकीच्या जातीचीच चूक असते. 
त्या प्रकारच्या विधानाचे विवरण करण्याचा एक 
उपाय म्हणजे जर ते खोटे असले तर काय होईल 
असे स्वतःला विचारणे. आपण जर ' रोम्यूलस* 
होऊन गेला हे विधान घेतले, तर आपल्यापैकी 
बहुतेक समजतात कौ तो अस्तित्वातच नव्हता. 
रोम्यूलस होऊन गेला हे खरे असो नाहीतर खोटे 
असो, ते पूर्णपणे अर्थपुर्ण प्रतिपादन आहे. त्या प्रति- 
पादनात जर रोम्यूलसची उपस्थिती अनुस्यूत असती 
तर तो कधीही नव्हता हे प्रतिपादन अर्थशून्य झाले 
असते हे स्पष्ट आहे, कारण विधानाचा एक घटक 
शून्य (101111४) असू शकत नाही. त्याचा प्रत्येक 
घटक जगातील एक वस्तू म्हणून त्यात असला 
पाहिजे, आणि म्हणून जर रोम्यूलस स्वतः तो होऊन 
गेला किवा तो झालाच नाही या विधानात उपस्थित 
असेल, तर त्याला अस्तित्व असल्यावाचून ती विधाने 
खरी तर होऊ शकणार नाहीतच, पण अथंपुर्णही 
होऊ शकणार नाहीत. परंतु अशी गोष्ट नाही, आणि 
म्हणून आपण काढायचा पहिला निष्कर्ष असा आहे 
कौ जरी रोम्यूलस त्या विधानांचा घटक असावा 
असे दिसत असले, तरी वस्तुतः ती चूक आहे. 
* रोम्यूलस झालाच नाही ह्या विधानात रोम्यूलस 
उपस्थित नाही. 


समजा, की आपल्याला त्या विधानाने काय 
अभिप्रेत आहे ? ते शोधायचा आपण प्रयत्न केला. 
लिव्ही त्याच्याविषयी सांगतो ते सर्वे, जे जे धर्म 
त्याच्या ठिकाणी आहेत असे तो म्हणतो ते, आणि 
त्यात आपल्य सर्वांना आठवणारा बहुधा एकमेव 
धर्म, म्हणजे त्याचे नाव ' रोम्यूलस ' होते हा, यांचा 
समावेश होतो. हे सर्वे धर्म, म्हणजे लिव्हीने परि- 
गणित केलेले धर्म, एकत्र करून आपण ' क्षच्या 
ठिकाणी अमुक अमुक धर्म आहेत ' असे वैधानिक 
प्रफल बनवू शकतो. इथे आपल्याला एक वैधानिक 
प्रफळ मिळते, आणि रोम्यूलस क्षाला नाही असे 
जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा आपण एवढेच म्हणत 
असतो की ते वैधानिक प्रफळ कदापि खरे नसते, ते 


५. रोमचा पुराणकथित संस्थापक. 


नवभारत 


जून १९८० 


मी गेल्या वेळी सांगितलेल्या अर्थाने अशक्‍य आहे, 
म्हणजे क्षचे असे एकही मूल्य नाही की जे ते प्रफल 
सत्य करील. या पद्धतीने रोम्यूलसचे नास्तित्व ज्या 
प्रकारच्या नास्तित्वाविषयी मी गेल्या वेळी बोललो, 
उदा. एकशूंगाइवाचे नास्तित्व, त्या प्रकारच्या 
नास्तित्वात विलोपित झाले आहे. परंतु है त्या 
प्रकारच्या अस्तित्वाचे आणि नास्तित्वाचे पूर्ण 
निरूपण नव्हे, कारण ज्यामुळे एखाद्या वणित 
व्यक्‍तीला अस्तित्व नसु शकेल असा आणखी एक 
प्रकार आहे, आणि तो म्हणजे ते वर्णन एकाहून 
अधिक व्यक्‍तींना लागू पडते हे होय, उदा. आपण 
* लंडनचा (एकमेव) रहिवासी ' याबद्दल वोलू 
शकत नाही, कारण लंडनमध्ये रहिवासी नाहीत 
म्हणून नव्हे, तर ते इतके पुष्कळ आहेत म्हणून. 
तेव्हा आपल्या लक्षात आले असेल की ' रोम्यलस 
होऊन गेला ' आणि ' रोम्यूळस झाला नाही ' ह्या 
विधानांत वंधानिक प्रफल अनुस्यूत असते, कारण 
रोम्यूलस हे नाव खरोखर नाव नसुन ते एक प्रकारचे 
संक्षिप्त वर्णन आहे. ते ज्याने अमुक अमुक केले, 
रीमसला मारले, आणि रोमची स्थापना केली, 
इत्यादि, अश्या व्यवतीचे वाचक ते आहे. त्या वर्णनांचा 
ते संक्षेप आहे; ते ' “ रोम्यूलस ” नावाची व्यवती ' 
या वर्णनाचा संक्षेप आहे असेही आपण हवे तर म्हणू 
शकता. जर ते खरोखर नाव असते, तर अस्तित्वाचा 
प्रश्‍न उद्भूवलाच नसता, कारण नावाने काही 
तरी नामित झालेच पाहिजे, अन्यथा ते नावच 
नव्हे, आणि जर रोम्यूलस अशी कोणी व्यक्‍ती 
नसेल तर अश्या नसलेल्प़ा व्यक्‍तीने नावही असू 
शकणार नाही; म्हणून ' रोम्यूलस ' हा एक शब्द 
खरोखर एक संक्षिप्त किवा संकोचित वर्णन आहे, 
आणि आपण जर ते नाव समजलो तर आपण 
ताकिकीय चुकांत सांपडू. ते वर्णन आहे हे आपल्या 
लक्षात आले की मग आपल्या हेही लक्षात येते की 
रोम्यूल्सविषयीच्य़ा प्रत्येक विधानात ते वर्णन 
समाविष्ट असलेले एखादे वैधानिक प्रफल, उदा. 
“क्ष ला “ रोम्यूल्स ” म्हणत, उपस्थित असते. 
त्यामुळे आपल्याला एक वैधानिक प्रफल मिळते, 
आणि जेव्हा आपण म्हणतो की ' रोम्यूलस झाला 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान - ३ 


नाही ' तेव्हा आपला अथे असा असतो की हे 
वैधानिक प्रफल क्ष च्या एकाही मूल्यासंबंधी खरे 
नाही. 
वर्णने दोन प्रकारची असतात, ज्यांना आपण 
* बहुर्थी वर्णने | ( १॥४ए०प5 0688011]3- 
१08) असे नाव देऊ शकतो, आणि ज्यांत आपण 
* (एक) अमुक अमुक ' (७ 80-0110-50) विषयी 
बोलतो ती, आणि ज्यांना आपण ' निश्‍चित वणंने 
(तेरी १०50110118) हे नाव देऊ शकतो 
आणि ज्यात ( एकमेव! ) अमुक अमुक * (॥॥८ 
80०0-81-80) विषयी बोलतो ती. यांची उदाहरणे 
पुढील आहेत : 
बहर्थी : एक मनुष्य, एक कुत्रा, एक डुक्कर, 
एक कॅबिनेट मंत्री, 
निश्‍चित : लोखंडी मुखवट्यातील मनुष्य. 
या षोलीत आलेला शेवटचा मनुष्य, 
एकमेव इंग्लिश पोप. 
लंडनमधील रहिवाद्यांची संख्या. 
४३ आणि ३४ यांची बेरीज. 
(वर्णेनाने फक्त व्यक्‍तींचेच वर्णन केले पाहिजे असे 
नाही : ते एखाद्या विधेयाचे, किवा संबंधाचे, किवा 
आणखीही कश्याचे वर्णन करू शकेल.) 
भाज मी त्या प्रकारच्या पदबंधांविषयी, म्हणजे 
निश्‍चित वरणंनांसंवंधी, बोळणार आहे. मी बहुर्थी 
वर्णनांबिषयी बोलणार नाही, कारण त्यांच्याविषयी 
बोलायचे होते ते मो गेल्या वेळी बोललो. 
आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की एखादा पदबंध 
निश्‍चित वर्णन आहे की नाही हे त्याच्या आकाराने 
ठरते, त्याने वगिलेली व्यक्‍ती आहे की नाहो याने 
ठरत नाही. उदा. ' लंडनचा (एकमेव) रहिवासी द 
हे जरी कोणाही निटिचत व्यक्तीचे वर्णन करीत 
नसले तरी ते निश्चित वर्णन आहे असे मी म्हणेन. 
निडिचित वर्णनांविषयी लक्षात घ्यायची पहिलो 
गोष्ट म्हणज ते नाव नसते ही. आपण * वेव्हळींचा' 
कर्ता ' हे उदाहरण घेऊ. ते निश्‍चित वर्णन आहे 
क्षाणि ते नाव नाही हे ओळखणे सोपे आहे. नाव हा 
केवल संकेत (8111110 8४10०1) असतो (म्हणजे 
असा संकेत की ज्याचे घटक स्वतः संकेत नसतात), 


२५ 


असा केवल संकेत की जो एखाद्या विशेषाच्या, किंवा 
अतिदेशाने (09 ९३७४७07) जी विक्षोष नाही, 
परंतु जी तात्पुरती विज्षेंष म्हणून मान ली जाते, 
किवा जी चुकीने विशेष म्हणून मानली जाते अल्या 
व्यक्‍तीच्या किवा वस्तूच्या व्यपदेशार्थ ( (0 068- 
०86 ) वापरला जातो. ' वेव्हळींचा ( एकमेव ) 
कर्ता हा या प्रकारचा पदबंध नाव नव्हे, कारण तो 
मिश्र संकेत आहे. त्यात स्वत: संकेत असलेले घटक 
आहेत. त्यात चार शब्द आहेत ( "16 810107 
० ॥7०८॥/7७१/), आणि त्या शब्दांचे अथे अगोद- 
रच स्थिर झालेले आहेत, आणि ' वेव्ह्ळींचा 
( एकमेव ) कर्ता ' या पदबंधाला जो अर्थ आहे तो 
त्य़ा अर्थांनी निश्‍चित केलेला आहे. त्या अर्थाने त्या 
पदवंधाचा अथे आधीपासूनच निर्धारित आहे, म्हणजे 
*|]०', 8107 ', ० आणि '७7८०८77५१/ 
या चार शब्दांचे अर्थ निश्चित झाले कौ त्यांनी 
बनलेल्या सबंध पदवंधाच्या अर्थात स्वेच्छाधीन 
(छा ) आणि रूढिनिर्भर काहीही नसते. 
या बाबतीत तो पदबंध आणि ' स्कॉट्‌ € यांत भेद 
आहे, कारण आपण भाषेतील सवे शब्दांचे अथे 
निश्‍चित केल्यानंतरही “ स्कॉट? या शब्दाचा अर्थ 
निचित केला असे होत नाही. म्हणजे जर आपल्याला 
इंग्लिश भाषा कळत असेल तर *वेव्हलींचा ( एक- 
मेव ) कर्ता ' या पदवंधाचा अर्थ, आपण तो पदबंध 
पूर्वी कधी ऐकला नसला तरी कळेल, परंतु ' स्कॉट्‌ ! 
हा शब्द जर आपण पूर्वी कधी ऐकला नसेल, तर 
त्याचा अर्थ मात्र आपल्याला कळणार नाही, कारण 
एखाद्या नावाचा अर्थ कळणे म्हणजे ते ज्याला दिले 
गेले आहे त्याच्याशी परिचय असणे होय. 


वर्णनात्मक पदबंध खरोखर नावेच आहेत असे 
म्हणणारे लोक आपल्याला कधी कधी भेटतात आणि 
ते असे सुचवितात की ' स्कॉट्‌ ' हा वेव्हळींचा कर्ता 
आहे! हे विधान वस्तुत: *स्कॉट्‌ ' आणि 'वेव्हलींचा 
कर्ता ' ही एकाच व्यक्‍तीची दोन नावे आहेत असे 
प्रतिपादते. पण हा भ्रम आहे; कारण पहिली 
गोष्ट म्हणजे ' वेव्हलळींचा कर्ता हे नाव नाही, 
आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर तसा त्याचा अर्थ 
असता तर ते विधान * स्कॉट्‌ म्हणजे सर वॉल्टर ' 


६. ॥7000070४, सर वॉल्टर स्कॉट्‌ यांची एक कादंबरी. 


न,भा. ४ 


२६ 


ह्या विधानासारखे झाले असते, आणि त्या व्वक्तीला 
तसे म्हणतात याक्षेरीज * आणखी कोणत्याही 
वास्तवावर ते अवलंबित राहिले नसते. कारण नाव 
म्हणजे जे एखाद्या वस्तूला म्हणतात ते. वस्तुतः 
स्कॉट्ला जेव्हा कोणीही वेव्ह'छींचा कर्ता म्हणत 
नसत, जेव्हा तो वेव्हळींचा कर्ता आहे की नाही 
हे कोणालाही माहीत नव्हते, तेव्हाही तो वेव्हळींचा 
कर्ता होता, आणि तो वेव्हळींचा कर्ता होता हे 
वास्तव, म्हणजे तो बसला आणि आपल्या हाताने 
त्याने वेव्ह्लीं लिहून काढली हे भौतिक वास्तव 
होते, आणि त्याला काय म्हणत याच्याशी काही 
संबंध नाही. ते कोणत्याही प्रकारे स्वेच्छाधीन नव्हे, 
तो वेव्हलींचा कर्ता आहे की नाही हे आपण कस- 
ल्याही/नामकरणाने निश्चित करू शकत नाही, कारण 
त्याने वेव्हर्ली प्रत्यक्ष लिहिली आणि त्याबाबत 
आपला निरुपाय आहे. ' वेव्हळींचा कर्ता * हे 
नावाहून कसे भिन्न आहे हे यावरून आपल्याला 
दिसेल. हा मुद्दा आपण आकारिक युक्‍्तिवादांनी 
स्पष्टपणे सिद्ध करू शकतो. * स्कॉट्‌ वेव्हळींचा 
कर्ता आहे ' यातील “ आहे? हा शब्द अर्थातच 
अनन्यता व्यक्‍त करतो, म्हणजे ज्या वस्तूचे नाव 
स्कॉट्‌ आहे ती आणि घेव्हळींचा कर्ता एकच आहेत. 
परंतु जेव्हा मी_म्हणतो की * स्कॉट्‌ मर्त्य आहे ', 
तेव्हा यातील “ आहे ' हा विधेयवाचक “ आहे ' 
आहे, आणि तो अनन्यतावाचक ' आहे हून अगदी 
भिन्न आहे. “ स्कॉट्‌ मर्त्ये आहे ' याचा अथे * स्कॉट्‌ 
हा मर्त्यांपकी एकाशी एकरूप आहे ' असा लावणे 
चूक आहे, कारण ( इतर अनेक कारणे आहेत ) 
मत्ये कोण आहेत हे आपण “क्ष मर्त्य आहे ' या 
वैधानिक प्रफलावाचून सांगू शकणार नाही, आणि 
त्यात आपण विधेयवाचक ' आहे'कडे आपण परत 
आलो आहोत. विघेयवाचक “आहे 'चे विलोपन 
आपण त्या दुसर्‍या ' आहे त करू शकत नाही. परंतु 
स्कॉट्‌ वेव्हळींचा कर्ता आहे? मधील “आहे? हा 
अनन्यतावाचक “ आहे ' आहे, विधेयवाचक नव्हे.& 


जर आपण त्या विधानात ' वेव्हळींचा कर्ता ? 
याच्या जागी कोणतेही नाव, समजा क, ठेवले, तर ते 


आहे. 


नवभारत 


जून, १९८ 


विधान ' स्कॉट्‌ क आहे ' असे होईल. मग जर क 
हे स्कॉट्हून अन्य कोणाचे नाव असेल तर ते विधान 
खोटे होईल, आणि जर “क? हे स्कॉट्चे नाव 
असेल तर ते विधान केवळ उक्तवचतात्मक 
होईल. जर ' क? ' स्कॉट्‌ ' असेल तर ' स्कॉट्‌ 
स्कॉट्‌ आहे' हे उक्तवचन आहे हे तत्काळ स्पष्ट 
होईल; परंतु आपण दुसरे कोणतेही, जे स्कॉटचे 
नाव आहे असे, नाव घेतले तरी, ते नाव जर 
नाव म्हणून वापरले जात असेल आणि वणंन 
म्हणून वापरले जात नसेल, तर ते विधान उक्त- 
वचनच होईल. कारण ते नाव म्हणजे त्या वस्तूचा 
निदेश करण्याचे साधनमात्र आहे, आणि आपण जे 
प्रतिपादतो आहोत, त्यात ते उपस्थित नसते, म्हणून 
जेव्हा एका वस्तूला दोन नावे असतात तेव्हा त्यांपैकी 
कोणतेही नाव आपण वापरले तरी, जर ती खरोखर 
नावे असतील आणि संक्षिप्त वर्णने नसतील तर, 
आपण एकच विधान करीत असतो. 


तेव्हा याप्रमाणे केवळ दोनच पर्याय आहेत. 'क' 
जर नाव असेल, तर ' स्कॉट क आहे? हे विधान 
एक तर खोटे असते किवा उक्तवचनी असते. परंतु 
* स्कॉट्‌ वेव्हर्लीचा कर्ता आहे हे यांपैकी एकही 
नाही, म्हणून ज्यात 'क' हे नाव असते अशा ' स्कॉट्‌ 
क आहे ' या आकाराच्वा कोणत्याही विधानाशी ते 
एकरूप नाही. वर्णन ही नावाहून अगदी भिन्न गोष्ट 
आहे हे दाखविण्याचा हा दुसरा प्रकार आहे. 

मी आता जे म्हणालो की ' स्कॉट 'च्या जागी जर 
आपण दुसरे एखादे नाव घातले आणि ते नाव त्याच 
व्यक्तीचे असले, उदा. ' स्कॉट सर वॉल्टर आहे', 
आणि “ स्कॉट ' आणि * सर वॉल्टर ' हे शब्द नावे 
म्हणून वापरले गेले, वर्णने म्हणून नव्हे, तर आपले 
विधान अक्षरश: उक्तवचन होते, ते मला स्पष्ट 
करायचे आहे. जर कोणी स्कोट्‌ सर वॉल्टर आहे” 
असे प्रतिपादले, तर सामान्यपणे तो ती नावे वणंने 
म्हणून वापरीत असतो. त्याचा अर्थ असा होईल की 
* स्कॉट्‌ ' नावाची व्यक्‍ती ही “सर वॉल्टर! नावाची 
व्वकती आहे, आणि “ “ स्कॉट” नावाची व्यक्‍ती ! 
आणि “* सर वॉल्टर '? नावाची व्यक्‍ती ही वर्णने 


के गोंध भेदांतो 
* ' आहे * च्या दोन अर्थांचा हा गोंधळ भेदांतोल अभेदाच्या हेगेळीय संकल्पनेला अत्यावद्यक 


ठष्ण॥तथदधन, 
रळ 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान - ३ 


आहेत. तेव्हा ते उक्तवचन होणार नाही. त्याचा 12 
असा असेल की ' स्कॉट्‌ ' नावाची व्यक्‍ती आणि 
* सर वॉल्टर ' नावाची व्यक्‍ती एकच आहे. पण जर 
आपण ती दोन्ही नावे म्हणून वापरीत असलो तर 
गोष्ट अगदी वेगळी होईल. आपण हे लक्षात ठेवले 
पाहिजे की आपण जेव्हा एखादे नाव वापरतो तेव्हा 
जे प्रतिपादळे जाते त्यात ते नाव उपस्थित नसते. जे 
आपण प्रतिपादण्याचा प्रयत्न करीत असतो ते व्यक्‍त 
करण्याचे नाव हे एक केवळ साधन असते, आणि 
मी जेव्हा म्हणतो की ' स्कॉट्ने वेव्हळीं लिहिली 
तेव्हा मी प्रतिपादीत असलेल्वा गोष्टीत * स्कॉट्‌' हे 
नाव उपस्थित नसते. मी प्रतिपादीत असलेली गोष्ट 
त्या व्यक्तीविषयी आहे, तिच्या नावाविषयी नव्हे. 
म्हणून मी जर म्हणालो की 'स्कॉट्‌ सर वॉल्टर आहे' 
आणि ती दोन्ही नावे नावे म्हणूनच वापरली, तर 
* स्कॉट! किवा ' सर वॉल्टर ' दोन्ही मी प्रतिपादीत 
असलेल्या गोष्टीत उपस्थित होत नाहीत, ती नावे 
जिची आहेत ती व्यक्तीच फक्त उपस्थित असते, 
आणि म्हणून मी प्रतिपादलेली गोष्ट शुद्ध उक्‍्तवचन 
असते. 

नावे किवा इतर कोणतेही संकेत वापरण्याचे दोन 
प्रकार आहेत हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. एक 
म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या संकेताविषयी बोलतो 
तो, आणि दुसरा म्हणजे जेव्हा आपण एखादा संकेत 
संकेत म्हणून दुसर्‍या कशासंबंधाने बोलण्याचे साधन 
म्हणून वापरतो तो. सामान्यपणे आपण आपल्या 
भोजनाविषयी बोललो, तर ' भोजन ' या शब्दाविषयी 
नापण बोलत नसतो, तर आपण काय खाणार आहोत 
त्याविषयी बोलत असतो, आणि ती अगदी भिन्न 
गोष्ट आहे. शब्दांचा सामान्य उपयोग त्यांच्याद्वारा 
वस्तूंपर्यंत पोचण्य.करिता असतो, आपण शब्द त्या- 
प्रकारे वापरतो तेव्हा ' स्कॉट्‌ सर वॉल्टर आहे' हे 
प्रतिपादन 'स्कॉट्‌ स्कॉट्‌ आहे' या प्रतिपादनाइतकेच 
उक्तवचन असते. 

जेव्हा आपण ' स्कॉट्‌ वेव्हर्लीचा कर्ता आहे' हे 
विधान घेतो आणि त्यात ' वेव्हलींचा कर्ता ' या 
वणेनाच्या जागी एखादे नाव घालतो, तेव्हा आप- 
ल्याला अवश्यमेव उक्तवचन किवा असत्य मिळते-_ 
जर आपण ' स्कॉट्‌ ' किवा त्याच मनुष्याचे दुसरे 
एखादे नाव घातले उक्तवचन, आणि दुसरे काही 


ऱर्छ 


घातले तर असत्य-- या मुद्याकडे मी आता परत 
येतो. परंतु मूळ विधान स्वतः उक्तवचनही नाही 
आणि असत्यही नाही, आणि त्यावरून हे दिसून येते 
की ' स्कॉट्‌ हा चेव्हलींचा कर्ता आहे' है विधान त्यात 
* वेव्हर्लीचा कर्ता' या जागी एखादे नाव घालून प्राप्त 
होणार्‍या विधानाहून भिन्न असते. ज्यात वेब्हळींचा 
कर्ता ! हा पदबंध असतो अश्या कोणत्याही विधाना - 
संबंधी हा निष्कषे खरा आहे. तो पदबंध ज्यात असेल 
असे कोणतेही विधान आपण घेतले आणि त्यात त्या 
पदबंधाच्या जागी एखादे विशेषनाम घातले, मग ते 
नाम ' स्कॉट्‌ ' असो की आणखी इतर कोणते असो, 
तर आपल्याला भिन्न विधान प्राप्त होईल. सामान्य- 
पणे बोलायचे तर आपण प्रतिन्पस्त केलेले नाव जर 
* स्कॉट ' असेल, तर ते विधान आधी खरे असेल तर 
खरेच राहते, आणि खोटे असेल तर खोटेच राहते. 
परंतु ते भिन्च विधान असते. मात्र ते आधी सत्य असेल 
तर नेहमीच सत्य राहील आणि असत्य असेल तर 
नेहमीच असत्य राहील असे नाही, हे पुढील उदा- 
हरणावरुन दिसून येईल : * चौथ्या जॉर्जला स्कॉट्‌ 
हा वेव्हळींचा कर्ता आहे काय हे जाणून 
घ्यायची इच्छा होती *. ' चोथ्या जॉ्जंला स्कॉट्‌, 
स्कॉट्‌ आहे काय हे जाणून घ्यायचे नव्हते. त्यामुळे 
एखाद्या वस्तुच्या वर्णनाच्या जागी तिचे नाव 
प्रतिन्यस्त केल्यास विधानाचे सत्यत्व किवा अस- 
त्यत्व कित्येकदा बदलतेही अशी वस्तुस्थिती आहे. 
परंतु काही असले तरी जेव्हा आपण वर्णनाऐवजी 
नाव घालतो तेव्हा ते विधान भिन्न होते. 

अनन्यता (10011५ ) ही प्रथमदर्शनी बुचक- 
ळ्यात टाकणारी गोष्ट आहे. जेव्हा आपण ' स्कॉट्‌ 
घेव्हळींचा कर्ता आहे ' असे म्हणतो तेव्हा आप- 
ल्याला असे म्हणण्याचा अधवट मोह होतो को दोन 
व्यक्‍ती आहेत, त्यांच्यापैकी एक स्कॉट्‌ आहे आणि 
दुसरी वेव्हळींचा कर्ता आहे, आणि त्या दोन्ही 
एकच आहेत. हे उघड उघड विपरीत (808पए1'१) 
आहे, परंतु अनन्यतेचे निरूपण असे करण्याचा आप- 
ल्याला मोह होतो. 

जेव्हा मी म्हणतो की “ स्कॉट्‌ वेव्हलींचा कर्ता 
आहे ' आणि ' आहे हा अनत्यताव्यंजक शब्द 
असतो, तेव्हा ज्या कारणामुळे अनन्यता तेथे खरो- 
खर आणि उक्तवचनाशिवाय प्रतिपादली जाते ते 


२८ 


कारण म्हणजे त्यांपकी एक नाव असते आणि 
दुसरे वर्णन असते हेच होय. किवा ती दोन्ही वरणेने 
असू झ्कतील, जर मी म्हणालो, “ वेव्हळींचा कर्ता 
मार्मियनचा* कर्ता आहे? तर हे विधान दोन वर्ण- 
नांची अनन्यता प्रतिपादते. 

यानंतर मला जो मुद्दा स्पष्ट करायचा आहे तो 
हा की जेव्हा एखादे वर्णन (यापुढे मी जेव्हा “वर्णन? 
म्हणेन तेव्हा मला निश्चित व्णेन अभिप्रेत असेल) 
एखाद्या विघानात उपस्थित असते तेव्हा त्या सबंध 
वणेनाचा तुल्ययोगी असा घटक त्या विधानात नसतो. 
त्या विधानाच्या यथायोग्य विश्लेषणात वणंनाचे 
पृथक्करण होते आणि आणि ते (वर्णन) लुप्त होते. 
म्हणजे जेव्हा मी ' स्कॉट वेव्हळींचा कर्ता आहे 
असे म्हणतो तेव्हा त्यात ' स्कॉट, ' वेब्हलींचा कर्ता' 
आणि ' आहे ' हे तौन घटक आहेत असे समजणे 
म्हणजे चुकीचे विश्‍लेषण देणे होई, आपल्याला त्या 
प्रकारचे विश्‍लेषण देण्याचे सुचेल हे अर्थातच खरे 
आहे. ' वेव्हर्लीचा कर्ता ' ही संकुल (0011101052) 
गोष्ट आहे आणि तिचे विश्‍लेषण करावे लागेल हे 
आपण मान्य करू. परंतु तरीही त्या विधानाचे प्रथम 
विभाजन त्या तीन घटकांत करता येईल असे आप- 
ल्याला वाटेल. पण ते पूर्ण चुकीचे आहे. 'वेव्हळींचा 
कर्ता! हा त्या विधानाचा घटकच मुळो नाही. त्यात 
वर्णनात्मक पदबंधाचा तुल्ययोगी असा घटक नाहीच. 
हे मी आता आपल्याला सिद्ध करून दाखविण्याचा 
प्रयत्न करतो. 

पहिले आणि सर्वांत उघड कारण म्हणजे 
* (एकमेव) अमुक अमुक 'चे अस्तित्व नाकारणारी 
विधाने असू शकतात, “( एकमेव) एकशूंगाइवाला 
अस्तित्व नाही '. ' महत्तम सांत (11116) 
संख्येला अस्तित्व नाही , या प्रकारची विधाने पूर्ण- 
पणे अथंपूर्ण असतात, ती पुर्णपणे सभ्य (80061), 
सत्य आणि साधु अशी विधाने असतात, आणि जर 
एकशुंगाइव विधानाचा घटक असता तर हे अशक्य 
होते, कारण जोपर्यंत एकशूंगाइव नाहीत तोपर्यंत 
एकक्षूंगाइव विधानाचा घटक असणे शक्‍य नाही, 
विधानाचे घटक हे त्यांच्या तुल्परयोगी वास्तवांचे जे 
घटक असतात तेच असतात, आणि ज्याअर्थी कए- 


७. ॥४ढ॥॥११०॥, स्कॉट्वी आणखी एक कादंबरी. 


नवभारत 


जून ४ १९८० 


शंगाश्‍व नाही हे वास्तव आहे, त्याअर्थी एकशूंगाइव 
त्या वास्तवाचा घटक नाही हे पूर्णपणे स्पष्ट आहे, 
कारण जर असे एक जरी वास्तव असते कौ 
ज्याचा एकशृंगाइव घटक आहे, तर एकशूंगादवाला 
अस्तित्व असते, आणि एक्शृंगाइवाला अस्तित्व नाही 
हे खरे राहिळे नसते. हे या वर्णनांच्या प्रकरणी 
विशेषत्वाने लागू पडते, आता ज्याअर्थी अमुक- 
अमुकला अस्तित्व नसुनही ज्पात 'अमुक-अमुक हे 
शब्द येतात ते विधान अर्थपुर्ण असू शकते, एवढेच 
नव्हे तर खरेदी असू शकते, त्याअर्थी आता अमुक- 
अमुकला अस्तित्व नाही या विधानाचा अर्थ काय 
होतो ते आपण पाहिले पाहिजे. 
क्रियापदांच्या कालदर्शक रूपांची (९1868) 
उपस्थिती ही आपण व्यावहारिक गोष्टीत. व्यग्न अस- 
त्यामुळे निर्माण झाठेली त्रासदायक अशी असंस्कृत 
गोष्ट (एए]४७711४) आहे. जर त्यांना कालिक 
रूपे नसती -- असे चिनी भाषेत आहे अशी माझी 
समजूत आहे, पण मळा चिनी भाषा येत नाही-- 
तरु उुष्कळच सुखकर जाले असते. आपल्याला 
ह साँकेटीस भूतकाळात आहे', ' साँक्रेटीस वर्तमानात 
माहे 7" सॉक्रेटीस भविष्यात आहे, किवा नुसतेच 
सॉक्रेटीस आहे ? असे कोणत्याही काळाच्या सूचने- 
शिवाय म्हणता यायला हवे होते, परंतु दुर्देवाने भाषा 


ते करू देत नाही. परंतु तरीही मी या कालरहित 


रोतोने भाषा वापरणार आहे : जेव्हा मी म्हणेन की 
कान अमुक आहे ' तेव्हा ते भूतात, वतेमानात 
केवा भविष्यात आहे असा माजा अभिप्राय असणार 
नाही, तर कोणत्याही काळाची सूचना न देता फक्त 


ते आहे एवढेच मला अभिप्रेत असेल. 
ब वन ममी 
घेव्हळींचा कर्ता आहे ' 
कर्त्याला अस्तित्व आहे ( 


ही न गुगाढ तपाला 01 
५०७/१९१/ 685 ) : याकरिता दोन गोष्टी 
अवश्य आहेत. प्रथम ' ९ 


वेव्हळींचा कर्ता ! म्हणजे 
कोण ? त जे जिने चेस्ट रि 
व्यवेती हँ म्हणज जिने वेव्हळीं लिहिली अशी 
क ? म्हणजं त्यात एक वैधानिक प्रफल, ' 
एक नेक प्रफल, 
बेव्हळी नज 


व्हेळा लिहितो हे अनुस्यूत आहे, आणि 
व्हळांचा कर्ता म्हणजे ज्या: 
पुरुष (])01801) ) 


किवा । वेव्हळींच्या 


ऱ नि वेव्हलीं लिहिली असा 
* आणि बेव्ह्ळी लिहिणारा पुरुष 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान - ३ 


अस्तित्वात असण्याकरिता त्या वेधानिक प्रफला- 
संबंधी पुढील दोन गोष्टी सत्य असाव्या लागतील : 

१. ते कमीत कमी एका क्ष विषयी खरे असले 

पाहिजे. 
२. ते जास्तीत जास्त एका क्ष विषयी खरे 
असले पाहिजे. 

जर कोणीही कधीही वेब्हळीं लिहिली नसेल, तर 
तिचा कर्ता असू शकणार नाही, आणि जर दोघांनी 
ती लिहिली असेल तर तिचा एकमेव कर्ता असू 
शकणार नाही. तर याप्रमाणे आपल्याला हे दोन धर्म 
हवेत, एक म्हणजे ते निदान एका क्ष विषयी खरे 
आहे, आणि दुसरे म्हणजे ते एकाहून अधिक क्षविषयी 
खरे नको, हे दोन्ही धर्म अस्तित्वाकरिता अवद्य़ 
आहेत. 

निदान एका क्ष विषयी खरे असण्याच्या धर्माचे 
निरूपण आ।पण गेल्या वेळी केले : ते एखादे वैधानिक 
प्रफल शकय आहे अशा शब्दांत मी व्यक्‍त केले. 
आता आपण दुसऱ्या अटीकडे येतो, ते जास्तीत 
जास्त एका क्ष विषयी खरे आहे, आणि ते आपण 
पुढीलप्रमाणे व्यक्‍त करू शकतो: “जर क्ष आणि य 
यांनी वेव्हळीं लिहिली असेल, तरक्ष आणि य 
कोणीही असोत, क्ष आणि य॒ एकच आहेत' हे 
जास्तीत जास्त एकाने ती लिहिली असे प्रतिपादते, 
कोणी वेव्हळीं लिहिली असे ते म्हणत नाही, 
कारण जर ती कोणीही लिहिली नसेल तरी ते 
विधान सत्यच राहील, त्याचे प्रतिपादन एवढेंच 
आहे की जास्तीत जास्त एका पुरुषाने ती लिहिली. 

अस्तित्वाच्या या दोन अटींपैकी पहिली एक- 
शूंगाशवाच्या बाबतीत पूर्ण होत नाही, आणि दुसरी 
लंडनचा ( एकमेव ) रहिवासी याच्या बाबतीत पर्ण 
होत नाही. 

आपण दोन्ही अटी एकत्र करून त्या दोन्हींचा 
अर्थ एकवटणारे एक संक्षिप्त वचन तयार करू 
शकतो. त्या दोहोंचा एकवटलेला अर्थ आपण पुढील- 
प्रमाणे व्यक्त करू शकतो : ' (“क्ष ने वेव्हळीं 
लिहिली ” हे क्ष क आहे याच्याशी सममूतल्यी आहे, 
मग क्ष काहीही असो) है कच्या बाबतीत शक्‍य 
आहे'. ते विधान जितके सरल करता येईल तितके 
हे आहे असे मला वाटते. 


२९ 


आपल्या लक्षात येईल की त्याचा अथ असा आहे 
की क अशी एक वस्तू आहे की जी कोणती आहे हे 
आपल्याला कदाचित्‌ माहीत नसेल, आणि जी अशी 
आहे की जेव्हा क्ष क असते तेव्हा क्ष ने वेव्हळी 
लिहिली हे खरे असते, आणि जेव्हा क्ष क नसतो 
तेव्हा क्षने वेव्हळीं लिहिली हे खरे नसते. हे म्हणणे 
म्हणजे जिने वेव्ह्ली लिहिली अश्ली क ही एकमेव 
व्यक्‍ती आहे असे म्हणणे होय; आणि क॒ चे एक 
मूल्य असे आहे की ज्यामुळे हे खरे होते. म्हणून हे 
सबंध वचन, जे क विषयीचे बेधानिक प्रफल आहे, 
क विषयी ( गेल्या वेळी स्पष्ट केलेल्या अर्थी ) 
शक्‍य आहे. 

जेव्हा मी म्हणतो की वेव्हलींचा कर्ता अस्तित्वात 
आहे तेव्हा माझा अभिप्राय हा असतो. जेव्हा मी 
म्हणतो की ' वेव्हळींचा कर्ता अस्तित्वात आहे ' 
तेव्हा माझा अथे असा असतो की क ही अशी एक 
वस्तू आहेकी क्ष ने वेव्हलीं लिहिली हे क्ष क असते 
तेव्हा खरे असते, आणि जेव्हा क्ष क नसते, तेव्हा 
खोटे असते. ' वेव्हर्लींचा कर्ता? हा शब्दबंध विधा- 
नातून नाहीसा झाला आहे, म्हणून जेव्हा मी म्हणतो 
कौ ' वेव्हर्लींचा कर्ता अस्तित्वात आहे? तेव्हा मी 
वेव्हर्लीच्या कर्त्याविषयी काही बोलत नसतो. तेथे 
असतो फक्त वैधानिक प्रफलांच्या साह्याने केलेला 
हा संकुल प्रपंच, आणि त्यात वेव्हळींचा कर्ता 
नाहीसा झालेला असतो म्हणून ' वेब्ह्ळींचा कर्ता 
झाला नाही ' असे अथंपुर्णतेने म्हणता येणे शक्‍य 
आहे. जर ' वेव्हलींचा कर्ता ' हा वर्णनात्मक पदबंध 
ज्याच्या शाब्दिक अभिव्यंजनात ( ९510108801 ) 
येतो त्या विधानाचा तो घटक असता तर हे शक्‍य 
झाले नसते. 

आपण ' ईश्‍वर आहे? या विधानाची चर्चा करू 
शकतो ही गोष्ट त्या विधानात ' ईश्वर ' हा शब्द 
वर्णन म्हणून वापरीत आहोत, नाव म्हणून नव्हे 
याचा पुरावा आहे. जर ' ईइवर ' नाव असते, तर 
अस्तित्वाविषयी प्रश्‍न उपस्थितच झाला नसता, 

एखादी वणित वस्तू आहे असे म्हणताना माझा 
अभिप्राय काय असतो याचे व्याख्य़ापन मी आता केले 
आहे. परंतु वणित वस्तूच्या ठिकाणी अमुक धर्म आहे 
असे म्हणण्याचा अथ मला अजून स्पष्ट करायचा 
आहे. समजा, आपल्याला म्हणायचे आहे, ' बेव्हळींचा 


३० 


कर्ता मानव आहे तर हे पुढीलप्रमाणे प्रतिनिहित 
(7610०80160 ) होईल: (“क्ष ने वेव्हलळी 
लिहिली” हे “ क्ष क आहे ” याच्याशी, क्ष काहीही 
असले तरी सममूल्यी आहे, आणि क मानव आहे ) 
हे क च्या बाबतीत शक्‍य आहे. ' 
आपल्या लक्षात येईल को 'वेन्हळींचा कर्ता 
(अस्तित्वात) आहे? त्याचा आपण दिलेला अर्थ 
वरील विधानाचा भाग आहे. ज्यात ' वेब्हळींचा 
कर्ता? ह्याला जिला मो ' प्राथमिक उपस्थिती ! 
( ऐणंपा वा 00०९ए॥ए'61060 ) म्हणतो ती 
असते अक्शा सर्वे विघानांचा तो भाग असतो. 
जेव्हा मी ' प्राथमिक उपस्थिती'विषयी बोलतो तेव्हा 
मला म्हणायचे असते की वेव्हलींच्या कर्त्या- 
विषयीचे विधान त्याहून मोठ्या विधानाचा, 
भाग नाही. उदा. ' माझी समजूत अशी आहे की 
बेव्हळींचा कर्ता मानव आहे ' , किंवा * माझी 
समजूत अशी आहे की वेव्हर्लीचा कर्ता आहे. जेव्हा 
ती उपस्थिती प्राथमिक असते, म्हणजे जेव्हा 
त्याच्याविषयीचे विधान त्याहून मोठ्या विधानाचा 
केवळ भाग नसते, तेव्हा ' वेव्हळींचा कर्ता 
(अस्तित्वात) आहे याचा अर्थ म्हणून आपण जो 
पदबंध दिला तो त्या विधानाचा भाग असतो. जर 
मी म्हणालो की वेव्हळींचा कर्ता मानव होता, किवा 
कवी होता, किंवा स्कॉटिश होता, किंवा आणखी 
काही होता आणि त्यात ' चेव्हलींचा कर्ता ' ह्याची 
प्राथमिक उपस्थिती असली, तर त्याच्या अस्तित्वाचे 
हे प्रतिपादन त्या विधानाचा नेहमी भाग असते. या 
अर्थाने वेब्हळींच्या कर्त्यासंबंधाने केलेली सवे विधाने 
बेब्हळींचा कर्ता आहे असे व्यंजित करतात. म्हणून 
ज्यांत एखाद्या वर्ण॑नाची प्राथमिक्र उपस्थिती असते, 
अशी सवे प्रतिपादने वणित वस्तुला अस्तित्व आहे 
असे व्यंजित करतात (111117). जर मी म्हणालो 
की ' फ्रान्सचा वर्तमान राजा केशहीन आहे ' तर ते 
यंजित करते की फ्रान्सचा वतमान राजा आहे. जर मी 
म्हणालो की ' फ्रान्सच्या वतमान राजाच्या डोक्याला 
भरपूर केस आहेत ' तर तेही फ़ान्सचा वर्तमान राजा 
आहे हे व्यंजित करते. म्हणून ज्यात वर्णन आहे अक्या 
विधानाचा नकार कसा करायचा हे जर आपल्याला 
कळत नसेल, तर आपण अशा निष्कर्षाप्रत पोचू की 
फ्रान्सचा वर्तमान राजा केशहीन आहे किंवा तो 


नवभारत 


जून, १९८० 


केशहीन नाही या दोन्ही गोष्टी खऱ्या नाहीत, कारण 
जर आपण केशहीन वस्तूंची परिगणना केली तर 
त्यांत तो आपल्याला सापडणार नाही, आणि केश- 
हीन नसलेल्या वस्तूंची परिगणना केली तर त्यांतही 
तो सापडणार नाही. पारंपरिक पद्धतीने ही समस्या 
सोडविण्याचा मला सापडलेला एकमेव मार्ग म्हणजे 
तो केसांचा टोप घालतो असे म्हणणे. तो केसांचा 
टोप घालतो हा उपन्यास (1710111085) टाळा- 
यचा एकमेव उपाय म्हणजे ' फ्रान्सचा वर्तमान राजा 
केशहीन आहे ' याचा नकार ' फ्रान्सचा राजा केव- 
हीन नाही ' असा होतो हे, जर त्या वाक्याचा अर्थ 
आपण ' फ्रान्सचा वर्तमान राजा अशी व्यक्‍ती आहे 
आणि ती केशहीन नाही ' असा करीत, असलो, तर 
नाकारणे हा आहे. याचे कारण असे आहे कौ जेव्हा 
आपण ' फ्रान्सचा वतमान राजा केशहीन आहे? 
असे प्रतिपादतो, तेव्हा आपण म्हणत असतो को 
“ असा एक क आहे की क़ सध्या फ़ान्सचा राजा 
आहे आणि क केशहीन आहे?, आणि याचा 
नकार ' असा एक क आहे को क सध्या फ़ान्सचा 
राजा आहे आणि क केशहीन नाही ' असा होत 
नाही. तो त्याहून अधिक गुंतागुंतीचा आहे. तो 
असा आहे ' एक तर असा एकही क नाही कौक 
न फान्सचा राजा आहे किवा जर असा क 
पर को बर तचा ती तेचा बाल्या कलात 
; जा केशहीन आहे' हे 

आपत्याला नाकारायचे असेल, ते आपण तो के. 
आहे याचा नक ऐ वदीत 
झा. 1र॒ करण्याऐवजी तो अस्तित्वात 
1चा नकार करूनही करू शकतो. फ्रान्सचा 


वर्तमान राजा केशहीन आहे या 
सारख्या, ज्यां 
भाग आहेत अशा, ळा 


विधानांचा 

शे नकार आपण ₹ 
दोहोंपैकी कोणत्याही एकाचा नकार करून हुल 
शकतो. आपण त्याचा न. 


हे हे निष्पन्न होईल, जेव्हा 


आपण म्हणते ग 
हणतो की । स्कॉट्‌ मानव आहे १ तेव्हा 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान - ३ 


त्यात द्विविध नकाराची शक्‍यता नसते. स्कॉट्‌ मानव 
आहे ' हे नाकारण्याचा एकमेव मा!र्ग म्हणजे * स्कॉट्‌ 
मानव नाही ' असे म्हणणे. पण जेथे वरणंनात्मक 
पदबंध उपस्थित असतो तेथे नकाराची शक्‍यता 
हिविध असते. 

ज्या विधानात “ एकमेव अमुक अमुक ' हे वचन 
उपस्थित असते त्यांच्या विश्लेषणात ते उपस्थित 
नसते, आणि जर ' स्कॉट्‌ मानव आहे' असे मी 
म्हणालो आणि त्यात “ स्कॉट्‌ ' नावाप्रमाणे वापरले, 
तर जसे स्कॉट्‌ त्या विधानाचे उद्देश्य होईल तसे 
जेव्हा ' चेव्हळींचा कर्ता मानव आहे! असे मी 
म्हणतो तेव्हा * वेव्हर्लीचा कर्ता ' हे त्या विधानाचे 
उद्देश्य नसते. हा मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे, आणि 
जेव्हा मी म्हणतो की ' वेव्हर्लींचा कर्ता मानव 
आहे ' तेव्हा ते विधान * स्कॉट्‌ मानव आहे ' याच्या 
आकाराचे नाही हे न ओळखल्यामुळे अतिभौतिकीत 
किती चुका उद्भवतात, ह्यावर पुरेसा भर देणे 
मला अशक्‍य आहे. त्यात 'तवेव्हर्लीचा कर्ता ' हा 
घटक नसतो. याचे महत्त्व अनेक कारणास्तव फार 
मोठे आहे, आणि त्यांपैकी एक कारण म्हणजे 
हा अस्तित्वाचा प्रश्‍न. अस्तित्व हा एक धर्म असून 
तो आपण वस्तूंवर आरोपित करू शकतो, आणि 
अस्तित्वात असणाऱ्या वस्तूंच्या ठिकाणी अस्ति- 
त्वाचा धर्म असतो, आणि नसणाऱ्या वस्तूंच्या 
ठिकाणी तो नसतो ह्या कल्पनेवर तत्त्वज्ञानाचा 
फार मोठा भाग आधारलेला आहे हे मी गेल्या 
वेळी दाखविलेच आहे. परंतु ते अर्थशून्य आहे, 
मग तुम्ही वस्तुप्रकार घ्या किवा वणित वैयक्तिक 
वस्तू घ्या. मी जेव्हा उदा. ' होमर होऊन गेला? 
असे म्हणतो तेव्हा ' होमर ' या शब्दाने मला एखादे 
वणन, उदा. “ होमरीय कवितांचा कर्ता ', अभिप्रेत 
असते, आणि मी असे प्रतिपादीत असतो की त्या सर्वे 
कविता एका मनुष्याने लिहिल्या, ( जे विधान शंका- 
स्पद आहे ); परंतु जर आपल्याला त्या कविता 
ज्याने लिहिल्या तो मनुष्य भेटला ( असा मनुष्य 
होऊन गेला असे मानल्यास), तर त्याच्याविषयी तो 
होऊन गेला असे विधान करणे अथंशून्य होईल, 
असत्य नव्हे अर्थशून्य होईल, कारण ज्या वणित 
असतात अश्नाच व्यक्तीविषयी त्या आहेत असे आपण 
सा्थपणे म्हणू शकतो. गेल्या वेळी * माणसे आहेत, 


34 


सॉक्रेटीस माणूस आहे, म्हणून सॉक्रेटीस आहे !' असे 
म्हणण्यातील तकेदोष मी दाखविला होता. जेव्हा 
मी म्हणतो, “ होमर आहे, हा होमर आहे, म्हणून हा 
आहे', तेव्हा त्यातही त्याच प्रकारचा तकंदोष घडतो. 
“हा होमरीय कवितांचा कर्ता आहे, आणि होमरीय 
कवितांचा कर्ता आहे, म्हणून हा आहे ' असा युक्ति- 
वाद करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. जेथे एखादे वैधा- 
निक प्रफल असते तेथेच अस्तित्वाचे प्रतिपादन 
सार्थपणे होऊ शकते. * एकमेव अमुक अमुक आहे? 
असे आपण प्रतिपादू शकतो, आणि त्याचा अर्थ असा 
होईल की एकच क॒ असा आहे को ज्याच्या ठिकाणी 
ते विवक्षित धर्म आहेत, पण जेव्हा आपल्याला ते 
धर्म जवळ असणारा क सापडतो तेव्हा त्या क विषयी 
तो आहे असे आपण म्हणू शकत नाही, कारण ते 
अर्थशून्य आहे: ते असत्य नसते, तर त्याला काही 
अर्थच नसतो. 

तेव्हा जगात असणाऱया व्यक्‍तींना अस्तित्व नसते, 
किवा आपण असे म्हणू या की त्या आहेत असे म्हणणे 
अर्थशून्य आहे, आणि त्या नाहीत असे म्हणणेही 
अर्थशून्य आहे. वस्तूंना नावे दिल्यानंतर म्हणता 
येण्यासारखी ती गोष्ट नाही, तर त्यांचे फक्त वर्णन 
केल्यानंतरच जेव्हा आपण म्हणतो को * होमर 
होऊन गेला ' तेव्हा आपला अर्थ असा असतो की 
“होमर ' हे वर्णन असून ते कोणाला तरी लागू पडते. 
एखादे वर्णन जेव्हा पुर्णपणे प्रतिपादले जाते तेव्हा 
ते नेहमी “ एकमेव अमुक अमुक ? या आकाराचे 
असते. 

या वर्गनासारख्या असलेल्य़ा वस्तूंना, म्हणजे 
ज्या शाब्दिक रूपांत विधानात उपस्थित असतात, 
परंतु त्या विधानाचे जेव्हा उचित विद्लेषण केले 
जाते तेव्हा त्याचा वस्तुत: घटक असत नाहीत. 
अशा वस्तूंना मी अपूर्ण संकेत (11001110)]61.0 
8717110018) असे नाव देतो. तकंशास्त्रात कितीतरी 
अपुर्ण संकेत असतात, आणि ते फार मोठ्या 
गोंधळाची आणि मिथ्या तत्त्वज्ञानाची उगमस्थाने 
असतात, कारण व्याकरणाने आपली दिशाभूल होते. 
आपल्याला वाटते कौ “ स्कॉट्‌ मत्ये आहे' आणि 
: घेब्हळींचा कर्ता मत्ये आहे' ही एकच आकाराची 
दोन विधाने आहेत. आपल्याला वाटते की ती केवल 
(81)1)19) विधाने असून दोन्ही एका इददेश्या< 


आ त, 


"करखगघाचिघनसज 
सि 


धन 


ऱ्र 


विषयी एका विधेयाचे प्रतिपादन करणारी विधाने 
आहेत. पण हा संपूर्ण भ्रम आहे : त्यांपैकी एक तसे 
आहे (किंवा असु शकेल), आणि दुसरे तसे नाही. 
* वेव्हर्लींचा कर्ता ' यासारख्या वस्तू, ज्यांना मी 
अपूर्ण संकेत ' असे नाव देतो, या अशा आहेत कौ 
त्यांना एकाकी अवस्थेत (11 1801811011) कस- 
लाही अर्थ नाही, परंतु संदर्भांत त्यांना अथे प्राप्त 
होतो. ' स्कॉट्‌ ' हा शब्द एकाकी घेतला तरी त्याला 
अर्थ आहे. तो एका मनुष्याचा वाचक आहे. परंतु 
* वेव्हळींचा कर्ता ' हे नाव नव्हे. आणि स्वयमेव 
त्याला काहीही अर्थ नाही, कारण त्याचा जेव्हा 
विधानांत उचित उपयोग केला जातो तेव्हा त्या 
विधानांत त्याचा तुल्ययोगी घटक नसतो. 


वर्णनांखेरीज कितीतरी अपूर्ण संकेत आहेत. 
उदा. वर्ग (0]935868) आहेत, ज्यांच्याविषयी मी 
पुढच्या वेळी बोलणार आहे, आणि विस्तारार्थाने 
अभिप्रेत (८817011 11 ९५७1७01) ) संबंध आहेत, 
इत्यादि, संकेतांचे अमे समाहार ( ४५ष्टा०४१- 
४008) म्हणजे मी ज्यांना ' ताकिकीय कल्यपिते 
(1०ष्टां०8]..1001018) म्हणतो तसेच वस्तुतः 
असतात, आणि त्यांत दैनंदिन जोवनांतील बहुतेक 
सर्व वस्तूंचा समावेश होतो. टेबले, खुर्च्या, विकॅ- 
डिली, सॉक्रेटीस, इत्यादि. त्यांपैकी बहुतेक एकता 
वर्ग (0183803 ) आहेत, किवा श्रेणी (8०0०३) 
आहेत किवा वर्गांच्या श्रेणी आहेत. काही झाले 


तवभारत 


जून, १९८० 


तरी त्या सर्व अपूर्ण संकेत आहेत, म्हणजे ते संकेतांचे 
असे समाहार आहेत की त्यांना प्रयुक्‍तावस्थेत (111 
६७) अर्थ आहे, पण स्वतंत्रपणे त्यांना अर्थ नाही. 


जर आपल्याला जगाचे विद्लेषण किवा वास्त” 
वांचे विष्लेषण समजाऊन घ्प्रायचे असेल, किवा 
जगात खरोखर काय आहे याची कसलीही कल्पना 
हवी असेल, तर आपल्या भाषेतील किती भाग अपूर्ण 
संकेतांच्या स्वरूपाचा आहे हे ओळखणे महत्त्वाचे आहे. 
हे आपल्याला ' वेब्हळींचा कर्ता ? याच्या बाबतीत 
सहज दिसू शकते, कारण 'वेव्हळींचा कर्ता' हे सरळ- 
सरळ स्कॉट्चे किवा आणखी कशाचेही वाचक नाही 
(१०७३ 1100 80800 अंश) प ५११ 
ना दाणा पष१्ट ९७७०). 9) ते स्कॉट्चे घाचक्त 
असते तर ' स्कॉट्‌ वेव्हळींचा कर्ता आहे' हे 
विधान म्हणजे ' स्कॉट्‌ स्कॉट्‌ आहे ' हे विधान झाले 
असते; पण ते तसे नाही, कारण चोड्प़ा जॉर्जला 
त्यापैकी एकाचे सत्य जाणून घ्यायचे होते, पण दुस- 
ऱ्याचे नव्हते. जर ' वेव्हळींचा कर्ता ? हे स्कॉट्- 
शिवाय अत्य कशाचेही वाचक असते तर ' स्कॉट्‌ 
वेव्हळींचा कर्ता आहे! हे खोटे झाले असते, पण 
ते तसे नाही. म्हणून आपल्याला निष्कर्ष काढावा 
लागतो की ' वेव्हळींचा कर्ता! हे एकाकीपणे 
खरोखर कशाचेच वाचक नाही (१008 ॥0, 
छंदात |िण' छा ॥७ 8 8)1) ; आणि हाच 
अपूर्ण संकेतांचा धर्म आहे. -(अपूर्ण) 


नो: र. बऱ्हाडपांडे 


भारताचे राष्ट्रीयत्व 


एप्रिल ८० च्या नवभारतात श्री. श्रीनिवास 
दीक्षित यांचा हिंदू राष्ट्रवाद हा लेख प्रसिद्ध झाला 
आहे. आजच्या परिस्थितीत ज्या काही तथ्यांकडे 
भारतीय विचारवंतांचे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे 
त्यांवर श्री. दीक्षित यांनी प्रकाश टाकला आहे. 
याबद्देल ते अभिनंदनास पात्र आहेत. पण त्यांच्या 
काही विधानांशी मतभेद व्यक्‍तविणे व काहींत भर 
घालणे आवश्यक आहे. 

सैंधव संस्कृतीचा हिंदू संस्कृतीशी जो संबंध आहे 
तो स्मृतिरूप नाही असे विधान दोक्षितांनी केले आहे. 
वण सैंधव संस्कृती अशी केवळ सिंधूच्या खोऱ्याशी 
संबंध असलेली व हिंदू संस्कृतीहून पृथक्‌ अशी 
एखादी संस्कृती होती या म्हणण्याला काहीच आधार 
नाही. सिंधूच्या खोऱ्यात सापडलेल्या अवरदोषांसारखे 
अवदोष आता फार मोठ्या विस्तृत प्रदेशावर साप” 
डले आहेत. ही संस्कृती केवळ सिंधूच्या खोऱ्यातच 
नव्हे तर स्व उत्तर भारतात प्रचलित होती असे 
म्हणण्यास आधार मिळाला आहे. तेथील लिपीतली 
काही अक्षरे अशोकाने वापरलेल्या ब्राह्मी लिपीत 
आहेत. या लेखांची भाषा संस्कृत आहे असे सुधांशु" 
क्ुमार रे यांचे म्हणणे आहे. ती द्राविड आहे असे 
दुसरे काही म्हणतात. पण द्राविड संस्कृती हा हिंदू 
संस्कृतीचाच भाग आहे. सिंधू संस्कृतीच्या उत्खननात 
मरती सापडलेल्या आहेत. सापडलेली एक मूर्ती 
शिवाची आहे असे काही लोक म्हणतात. तेव्हा सिंधू 
संस्कृतीशी हिंदू संस्कृतीचा संबंध स्मृतिरूप नाही हे 
म्हणणे टिकण्यासारखे नाही. 
भारतीय राष्ट्रीयत्वाचा प्रधान सोत 

€ राष्ट्रीय एकीकरण म्हणजे फुटीर प्रवृत्तींना 
भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या प्रधान खोतात सामावून 
घेणे ? असे विधान केल्याबरोबर काही लोक म्हण- 

न. भा. ५ 


तात, “ भारतीय राष्ट्रीयत्वाचा प्रधान स्रोत असा 
नाहीच. म्हणूनच भारत हे एक राष्ट्र आहे असे 
म्हणता येत नाही. पण आम्हाला सध्याच्या बहुविध 
भारतातुन असे राष्ट्र निर्माण करावयाचे आहे.” 

पण भारत हे जर एक राष्ट्र नाहीच तर तसे एक 
राष्ट्र निमिण्याचा अट्टाहास तरी कशाला ? भारतात 
जितकी राष्ट्रे असतील तितक्‍यांनी आपले वेगळे 
संसार थाटायला काय हरकत आहे ? 

यावर असे उत्तर देण्यात येते, की भारत हे 
सांस्कृतिक व ऐतिहासिकदृष्ट्या एक राष्ट्र नसले 
तरी भौगोलिक दृष्ट्या एक राष्ट्र आहे. 

पण हे म्हणणे टिकण्यासारखे नाही. भारत, पाकि- 
स्तान व बांगला देश यांच्यांत कोणतीच नैसर्गिक 
भौगोलिक सोमा नाही. तसेच भारताच्या अंतर्गत 
नर्मदा नदी ही नैसर्गिक भौगोलिक सीमा मानून 
उतर व दक्षिण भारत ही वेगळी राष्ट्रे आहेत असा 
दावा मांडता येईल. भारतात अनेक राष्ट्रे असली, 
तरी भौगोलिक दृष्ट्या ती एकमेकांत इतकी सर- 
मिसळ ज्ञालेली आहेत, की भारताचे अनेक राष्ट्रांत 
विभाजन शक्‍य नाही असे म्हणण्यातही अथे नाही. 
जगभर पांगलेले ज्यू एकत्र आणून इस्राइल हे राष्ट्र 
बनविण्यात आलेले आहे. तसेच लोकसंख्येच्या प्रमा- 
णात भारताचे लहानमोठे तुकडे करून भारतात 
जितकी राष्ट्रे असतील तितक्यांत ती वाटून द्यावी. 


यावर असे म्हणण्यात येईल, की भारतात निर- 
निराळी राष्ट्रे कोणती आहेत ते शोधत बसून मग 
भारताचे प्रदेश त्यांच्यांत वाटून देणे व्यवहार्य नाही. 
कारण यावर पदोपदी मतभेद व भांडणे उद्‌भवतील, 
म्हणून भारतीय राष्ट्रोयत्वाचा प्रधान स्रोत असा 
कोणताच नसला, तरी सध्या आपल्या संविधानाने 
ज्याला इंडिया ऊफ भारत म्हटलेले आहे व ज्यावर 


1.1. 


इंग्रजांच्या सामर्थ्यनि प्रस्थापित झालेले एकराज्य 
कायम आहे त्याचे राष्ट्रीय एकीकरण करणे ही एक 
व्यावहारिक गरज आहे. 


नवे समन्वित राष्ट्रीयत्व 


ही एक गरज भागविण्यासाठी आपल्याला भार- 
ताचा ब्रिटिशपूरव इतिहास विसरावा लागेल व 
ब्रिटिश कालातील राष्ट्रीय चळवळीवर भर द्यावा 
लागेल, कारण या चळवळीला मुसलमान, शख्त्रिस्ती 
वगैरे सर्वांचे हात लागलेले आहेत. या मताचा 
दीक्षितांनी उल्लेख केलेला आहे. 

या मताच्या सत्यतेची व या मार्गाच्या इष्टतेची 
गोष्ट तूर्त बाजूस ठेवू. पण हा मागे व्यवहाये तरी 
आहे का ? ज्याला ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध झालेल्या 
चळवळीबदल आत्मीयता नाही असा एक मोठा वर्ग 
विद्यमान आहे. या पैकी एका वर्गाला तुक/अफगाण/ 
मुघल आक्रमकांचा इतिहास हा स्वत:च्या गोरवाचा 
इतिहास वाटतो. हा वर्गे हा इतिहास विसरण्यास 
तयार होईल काय ? 

शिवाय इतिहास विसरायचा म्हणजे काय करा- 
यचे ? पुढील पिढीला जाणून बुजून खोट्या गोष्टी 
शिकवायच्या ? इतिहासाची पुस्तके व साधने नष्ट 
करायची ? जॉजे ऑरवेलने “* नाइन्टिन एटीफोर ? 
या कादंबरीत वणिलेल्या समाजाप्रमाणे सवे लेखना- 
वर व भाषणावर काटेकोर नियंत्रण ठेवायचे ? 

* होय. उघडपणे नव्हे तरी युकक्‍्तिप्रयुक्‍तीने 
असेच करायचे ” असे म्हणणारा वर्ग उदयास 
आलेला आहे. हा वर्ग म्हणजे काँब्हेंट व तत्सदृश 
झाळांतुन देण्यात येणाऱ्या शिक्षणाचा समर्थक वगं 
होय. अश्या शाळांतुन शिकलेल्या एकदोन पिढ्या 
निर्माण झालेल्या आहेत. या पिढ्यांचा दीक्षितांनी 
वणिलेल्या भारतीय राष्ट्रोयत्वाशी संबंध पार तुट- 
लेला आहे. भारतीय अस्मितेचा प्रधान स्रोत ज्या 
भारतीय भाषांतून व वाडूमयातुन व्यक्‍त झालेला 
आहे त्याच्याशी तरुण पिढीची पुर्णपणे फारकत 
करायची असेल, तर भारतीय भाषांचे उच्चाटन 
झाले पाहिजे हे या पिढ्या निर्माण करणाऱ्या 
शिक्षणपद्धतीने ओळखले आहे. 

पण कोणतीही जिवंत भाषा नामशेष करणे शक्‍य 
व्रसते. कारण कोट्यवधी लोकांच्या तोंडी ती घोळत 


नवभारत 


जून, १९८० 


असते. त्यांच्या तोंडूनदेखील ती भाषा काढून घ्याव- 
याची असेल, तर देशातील सवे नागरिकांना लहान- 
पणापासून इंग्रजीतून शिक्षण द्यायला पाहिजे, इतकेच 
नव्हे तर पाळण्यापासून त्यांच्याशी इंग्रजीच बोलले 
पाहिजे. ही गोष्ट शक्‍यतेच्या कोटीतली नाही, पण 
भारतीय भाषांचे साहित्य, शिक्षण व राज्यकारभार 
या क्षेत्रांतून उच्चाटन करणे शक्‍य आहे. असा प्रयत्न 
फार मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. राज्यकारभाराचे 
शिश्शुवर्गापासुनच्या शिक्षणाचे माध्यम म्हणून इंग्रजीच 
कायम करावे, यासंबंधी संविधानाने व निरनिराळ्या 
काळी शासनाने घेतलेले निणेय अमलात आणू नयेत 
वा मुळातच बदलावे असे मत जोर धरत आहे. 
या प्रयत्नाचा दुसरा भाग म्हणजे देशी भाषा 
समृद्ध करण्यासाठी देशी लिप्या टाकून रोमन लिपीचा 
अवलंब करावा व सर्रास इंग्रजी शव्द व वाषप्रयोग 
वापरावे हा प्रचार व आचार. शाळांतुन देशी 
लिप्यांवर बहिष्कार पडल्याने देशी भाषांत आज- 
पर्यंत निर्माण झालेले वाड्मय नव्या पिढीच्या वाच- 
नात येणार नाही. ते वाचण्यासाठी देशी लिप्या 
शिकण्याचे कष्ट संशोधकांशिवाय कोणी करणार 
नाही. देशी भाषांच्या रोमन लिपीतील वाडूमयात 
दहा शब्दांच्या वाक्यात आठ शब्द इंग्रजी येतील 
इतक्या त्या “ समृद्ध ” झाल्या म्हणजे मग असल्या 
भाषा वापरण्यापेक्षा इंग्रजीच का वापरू नये अशी 
मागणी करणे व ती मान्य करवून घेणे शक्‍य होईल, 
हे मान्य झाल्यावर कथा कादंबऱ्यांसाठीदेखील कोणी 
देशी भाषा वापरणार नाही. आज या दिशेने पावले 
पडत आहेत व ती अक्लीच चालू राहिली, तर भार- 
तीय भाषा कागदावर कोठेही दिसणार नाहीत. 
भारतीयांचे बौद्धिक पोषण केवळ इंग्रजीवर होईल 
व भारतीय राष्ट्रीयत्वाचा प्रधान स्रोत ही चीज 
कायमची नाहीशी होईल. 
आज वरिष्ठ मध्यम वर्गाच्या नव्या पिढीच्या 
लेखी ते नाहीसे झालेच आहे. या पिढीला इंग्रजी- 
नव्य भाषा येत नाही. हिंदु संस्कृतीचे 
[हीच ज्ञान नसते. तुम्ही हिदू आहात असे 
कोणी त्यांना म्हटले, तर आपल्याला हा शिव्या देत 
न वि व्यू ते बोलताना आपल्या 
र कर लूण करतात. असेच शिक्षण 
मळालेल्या उच्चाधिकार्‍्यांच्या हाती देशाचे शासन 


भारताचे 


झाहे. अजून भारतात लोकशाही कायम असल्यामुळे 
साऱ्या शाळांचे कॉन्व्हेंट झालेले नाही. पण लवकरच 
तसे होण्याचा संभव आहे. असे झाले, की वरील 
मतानुसार जूनी पाळेमुळे खणून काढून भारताचे 
नवीन राष्ट्रीयत्व उदयास येईल. 
कुंभाराच्या मनोराज्यातील गाढवे 

येत्या एकदोन दशकांत शिक्षित मध्यम वर्गाच्या 
न्ीवनातुन भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या प्रधान खोताचे 
याप्रमाणे उच्चाटन होणे संभवनीय आहे हे कबूल 
केले पाहिजे. पण त्यातून नव्या भारतीय राष्ट्रोय- 
त्वाचा उदय कसा काय होणार? भारताच्या सत्तर 
कोटी जनतेपैकी चारपाच कोटी लोकांपेक्षा जास्त 
लोकांचा वरील नव्या “राष्ट्रीयत्वात” समावेश होणे 
शक्‍य नाही, इंग्रजांशी ज्यांचा काही खास रक्‍तसंबंध 
होता असा वरीलसारख्या “राष्ट्रीयत्वाने” युक्‍त असा 
ऑॅग्लोइंडियन समाज भारतात अस्तित्वात आहेच. 
वर वणिलेली शिक्षणपद्धती सावंत्रिक जाली, तर 
अॅग्लोइंडियन समाजाच्या जोडीला रक्ताने अँग्लो- 
इंडियन नसलेला असा एक नवा अँग्लोइंडियन समाज 
निर्माण होईल. भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या स्रोताशी 
नाते नसलेला आणखी एक वर्ग निर्माण होईल. 
भारताच्या सांस्कृतिक राष्ट्रीयत्वाचा आणखी एक 
लचका तोडला जाईल. 

शिवाय हे नवे “ राष्ट्रीयत्व” स्वराज्याच्या चळ- 
वळीने एकीभूत झालेल्या समाजाच्या प्रेरणेशी निग- 
डित आहे हे सुभाषित ऐकून म. गांधी वगैरे राष्ट्र 
पुरुष परलोकात असतील, तर आपल्या कपाळावर 
हात मारून घेतील यात संशय नाही. 


भौगोलिक व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद 

स्वराज्याच्या चळवळीत सामील झालेले “अहिंदू” 
केवळ भौगोलिक राष्ट्रवादाने प्रेरित झाले होते काय? 
पस्तूतांचा वेदात उल्लेख आहे असे सांगून अब्दुल 
गरफारखान पठाणांची पूर्वपीठिका थेट वेदापर्यंत 
भिडविण्यात अभिमान बाळगतात. आपला जन्म 
ज्येष्ठात झाला असे देशी महिन्याचा उल्लेख करून 
सांगतात कारण त्यांच्या जन्मदिनाबद्दल त्यांच्या 
कुटुंबीयांना एवढीच स्मृती होती. 

एका पाकिस्तानी भाषाशास्त्रज्ञाने पाणिनीला 
पाकिस्तानचा आद्य व्याकरणकार म्हटले हा 


राष्ट्रीयत्व इ्५्‌ 


दीक्षितांना गमतीचा प्रकार वाटतो. वस्तुतः इस्लामी 
राष्ट्रवाद पाकिस्तानातदेखील अमान्य होत आहे 
याचे ते प्रमाण आहे. जे पाकिस्तानी, पाणिनीला 
झापला व्याकरणकार मानतात ते सिधुसंस्कृुतीला 
आपली संस्कृती मानतात हे * 5000 इअसं ऑफ 
पाकिस्तान ' या पुस्तकावरून स्पष्ट आहे. सिंधृ- 
संस्कृतीचा समावेश जर पाकिस्तानी राष्ट्राच्या इति- 
हासात होत असेल, तर “ प्रसृत्वरीणामति सिंधु- 
रोजसा'"' असे सिंधूला उद्देशून म्हणणाऱ्या कग्वेदाचा 
व सिंधुराज जयद्रथाचा वृत्तांत सांगणाऱ्या महा 
भारताचा समावेश देखील पाकिस्तानी राष्ट्राच्या 
इतिहासात व्हायला पाहिजे. याच न्यायाने उत्तर- 
प्रदेशाच्या मुसलमानांनी देखील राम व कृष्ण यांना 
आपले राष्ट्रीय पूर्वज मानायला हरकत असू नये. 

भारतीय राष्ट्रीयत्वाचा प्रधान स्रोत असा नाहीच, 
असे म्हणणारे लोक भारताच्या विविधतेकडे नेहमी 
बोट दाखवीत असतात. पण आज अस्तित्वात अस- 
लेल्या कोणत्या राष्ट्रात विविधता नाही ? ब्रिटनमध्ये 
गॅलिक, वेल्श, इंग्रजी अश्या तीन भाषा आहेत व 
कॅथलिक व प्रोटेस्टंट असे दोन धर्म आहेत. हे धमं 
जरी एकाच धर्माचे पंथ असले, तरी त्यांच्यातील 
शत्रुत्वाचा इतिहास हिंडुमुसलमानांच्या शत्रुत्वाच्या 
इतिहासापेक्षा कमी दुःखद नाही. इंग्लंड, स्कॉटलंड 
वगैरेंच्या शत्रुत्वाचा इतिहास ताजा आहे व भारता- 
तील राजकीय व शैक्षिणक सत्ता जशी शेकडो वर्षे 
भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या जिवावर उठलेल्या शास- 
नांच्या ताब्यात होती तशी पाळी जर ब्रिटनवर 
आली, तर ब्रिटनांची भावनात्मक शकले पाडणे 
मुळीच जड जाणार नाही. ब्रिटनमध्ये विभक्‍्तता- 
वादी चळवळी जोर करीत आहेत अश्या मधून मधून 
बातम्या येतात, यावरून या म्हणण्याची सत्यता पटेल. 
सांस्कृतिक अनेकत्व रत्रिम आहे 

भारतीप राष्ट्रीयत्वाच्या प्रधान खोतावर भर 
दिला तर “ अहिंदू मंडळी सदैव दुर्मुखलेली राह- 
तील ” व सबंध भारतात एकराष्ट्रोयत्व स्थापन 
करणे अशक्‍य होईल या आक्षेपाचा वरील पादवे- 
भूमीवर विचार व्हायला हवा, दीक्षितांचे यावरील 
उत्तर अपुरे आहे. वस्तुतः भारतीय मुसलमान 
झारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या प्रधान स्रोताहून वेगळे 
आहेत हे सत्य नाही. ही एक बतावणी आहे. 


द्द 


मुसलमान हे सांस्कृतिक दृष्ट्यादेखील हिंदू नाहीत 
हे मिथ्य कायम ठेवण्यासाठी अरवी व फारसी 
संस्कृतींचा भारतीय मुसलमानांवर बळेच आरोप 
करण्यात येत असतो. इस्लाम मुळात अरबी असला 
व सांस्कृतिक दृष्ट्या भारतात इराणमार्गे जाला 
असला, तरी भारतीय मुसलमान तेवढ्यामुळे अरबी 
व फारसी ठरत नाहीत. स्तरिस्ती धर्म भारतीयांना 
मुख्यतः इंग्रजांपासुन मिळाला असला, तरी भारतीय 
ख्रिस्ती संस्कृतीने इंग्रज ठरत नाहीत. पण हे उघड 
सत्य विचारात न घेता भारतीय मुसलमानांच्या 
धर्माशी अभारतीय संस्कृतिविशेषांचा संवंध जोड- 
ण्यात येतो. व्यक्तिगत कायदा ही यातलीच एक 
बाब आहे. कच्छी, मेमन वर्गरे मुसलमानांच्या काही 
जातींना अजूनही हिंदू कायदा लागू आहे. हे लक्षात 
घेऊनच आपल्या संविधानाने सवे नागरिकांना समान 
कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न शासनाने करावा असा 
आदेश दिलेला आहे. पण आज हा आदेश उच्चारणे 
हे मुस्लिम द्वेषाचे प्रमाण होऊन बसले आहे. 


तशीच गोष्ट भाषेची. हिंदू व मुसलमान यांच्या 
मातृभाषा वेगळा नाहीत. पण हे कवूल करणे हा 
भाज जातीयवाद ठरत आहे. हिंदी, मराठी, मल्यालम्‌ 
वर्गरे भारतीय मुसलमानांच्या जन्मसिद्ध भाषांच्या 
विरुद्ध त्यांना चिथावण्या देण्यात येत आहेत. उर्द 
ही व्याकरणाच्या दृष्टीने हिंदीशी एकात्म आहे, पण 
तिच्यात अरबी व फारसी शब्दांचा भरणा असल्या- 
मुळेच केवळ ती मुसलमानांची भाषा आहे असे 
म्हणण्याची चाल पडली आहे. फुटीरपणाला उत्तेजन 
देण्यासाठी उदूचा उपयोग करण्यात येत आहे, 
तिच्या साहित्यिक मूल्यासाठी नव्हे. 


असे उत्तेजन देणार्‍यांना उदू भाषेचे मोठे प्रेम 
असते असे नाही, उस्मानिया विद्यापीठ हे एकमात्र 
असे विद्यापीठ होते, की जेथे एका भारतीय भाषेतून 
म्हणजे उर्द्‌तुन विद्यापीठीय शिक्षण दिले जात होते. 
निझामाचे राज्य संपून उदं माध्यमाच्या जागी इंग्रजी 
सुरू करण्यात आले तेव्हा या उदूंच्या तथाकथित 
कंवार्‍यांनी मुळीच निषेध दर्शविला नाही. उलट 
त्यांना हायसेच वाटले. कारण हिन्दी व इतर देशी 
भाषा यांना विरोध करण्यासाठी त्यांना उदूचा 
पुळका येत असे. उर्दूला खाली ओढून इंग्रजीला तिचे 


नवभारत 


जून, १९८० 


सिंहासन बहाल करताना या वर्गाला उ्दूंप्रमाची 
आठवण होणे शक्‍य नव्हते. 
उदू ही मुसलमानांची भाषा आहे या प्रचाराला 
वांगला देशाच्या चळवळीने फारच मोठा धक्का दिला. 
बांगला देशच्या नेत्यांनी पाकिस्तान्यांना स्पष्ट सांगि- 
तले की उदू ही आमची भाषा नाही. शरच्चंद्रांच्या 
वाणीने समृद्ध केलेली व रवींद्रांच्या वाणीने जग- 
न्मान्य झालेली बंगाली हीच आमची भाषा आहे. 
आमची भाषा सिंधी आहे उदू नाही असे सिंधी 
मुसलमानदेखील बजावीत आहेत. पाकिस्तानचा 
गाभा जो पटिचिम पंजाब तेथे देखील उदूविरुद्ध 
पंजावीचे प्रेम उफाळून येत आहे. 
केवळ भाषेतच नव्हे तर साहित्यातही खुद्द पाकि- 
स्तानात हिंदू संस्कृती प्रभाव गाजवू लागली आहे. 
पाकिस्तानातील एका हिंदी तज्ञाने 'अल्ला' या 
शब्दाचे भाषांतर ' ईश्‍वर असे केले. यावर पाकि- 
स्तानची संस्कृती अभारतीय अरबी व फारसी आहे, 
हिंदी भाषांतरातदेखील़ अल्लाला ईश्वर म्हणणे पाप 
आहे अशी ओरड होऊ लागली. 
या ओरडीविरुद्ध प्रतिक्रिया होत आहे. पाकि- 
स्तानचा धर्मे इस्लाम असला, तरी गंगा--सिंधु- 
क्षेत्राच्या परंपरागत संस्कृतीशी पाकिस्तानची फार- 
कत होऊ शकत नाही, असे म्हणणारा वर्ग उदयास 
येऊ लागला आहे, कराची दूरदश्शंन केंद्रातून हिंदी 
काव्य प्रसारित करावे की नाही, यावर वाद सुरू 
ज्ञाला असता काही तरुणांनी हिंदीची बाजू उचलून 
धरली, असद महम्मदखान नावाचा हिंदी कवी या 
बाबतीत उल्लेखनीय आहे. असद महम्मदखानाचे 
हिंदू संस्कृतीतळे इस्लामी काव्य खाली दिले आहे. हे 
काव्य महम्मद पैगंबराला उद्देशून लिहिले आहे. 
सुन्दर नाम तिहारो रे बाबा, 
सुन्दर नाम तिहारो 
गिरिधर नाम तिहारो रे बाबा 
रिधर नाम तिहारो 
नाम करीम, नामसे युसूफ, 
नाम चंदनसा पायो 
अन्तर्यामी नाम मुहम्मद पायो 
सुन्दर नाम तिहारो रे बाबा 
सुन्दर नाम तिहारो 


जो पिछले जनममे गीत लिखे 


भारताचे राष्ट्रीयत्व 


उन्हे सवही गाते फिरते थे 
तुम्हे हसाता गाता राम, 
रचे लजवन्ती और लजाना गाओ ना 
मीराने कृष्णाला आाळविले त्याच पद्धतीने असद- 
खानाने पैगंबराला आळविले आहे. हिंदूंच्या पुन- 
जंन्माच्या कल्पनेचा व रामाचादेखील या कवितेत 
उल्लेख आहे. ही कविता पाकिस्तानमध्ये बरीच 
लोकप्रिय आहे. 
फैज या कवीने शिवाच्या भोवती नाचणाऱ्या 
शेकडो देवदासींचा उल्लेख केला आहे. 
सुघल व मुसलमान 


उदू ही मुसलमानांची मातृभाषा आहे असा 


प्रचार करून ज्याप्रमाणे मुस्लिम विभक्ततावादाला 
प्रोत्साहन देण्यात येते त्याचप्रमाणे भारताचे मुस्लिम 
आक्रमक तुक॑/ अफगाण| मुघल हे भारतीय मुसल- 
मानांचे राष्ट्रीय पूर्वज होते, त्यांना परकीय मान- 
ल्याने भारतीय मुसलमानांच्या भावना दुखावतील, 
म्हणून हिंदूंनीदेखील त्यांना परकीय आक्रमक न 
मानता राष्ट्रीय राज्यकते मानावे असा प्रचार 
करण्यात येतो. 

महाराष्ट्रीय वाचकाला या संदर्भात हमीद दल- 
वाई यांचे नाव विसरता येणार नाही. खरा इहवाद 
त्यांना समजला होता. त्यांनी एके ठिकाणी लिहिले 
आहे की “ तुक | मुघल इत्यादी आक्रमकांचा द्वेष 
करण्याचा मला जितक! अधिकार आहे तितका तो 
हैदूंनाही नाही. कारण माझ्या पूर्वेजावर या आक्र- 
मकांनी अत्याचार केले म्हणून मी आज मुसलमान 
आहे. हिंदूंच्या पु्वेजावर त्या मानाने कमी अत्या- 
चार झाले म्हणूनच ते आज हिंदू राहू शकले. १ 

शिवाजीचे पोवाडे गाइल्याने मुसलमानांच्या 
भावना दुखावतील अशी भीती व्यक्‍त करणार्‍यांना 
हमीद दलवाईंच्या वरील विधानात चोख उत्तर 
आहे. क्िवाजीने ज्या आक्रमकांविरुद्ध लढा दिला 
ते धर्माने मुसलमान होते म्हणून भारतीय मुसल- 
मानांनी त्यांना आपले राष्ट्रीय पूर्वज मानावे हे 
समर्थनीय असेल, तर म. गांधींनी ज्या आक्रमरका- 
विरुद्ध लढा दिला ते धर्माने खिस्ती होते म्हणून 
भारतीय ख्थिस्त्यांनी त्यांना आपले पूर्वेन मानून 
म. गांधींच्या गौरवाळा हरकत घेणे समथेनीय का 
ठरू नये? 


१७ 


मुधलादी आक्रमक हिंदूंप्रमाणेच भारतीय मुसल- 
मानांचेदेखील शत्रु होते हे मुसलमानांना पटविणे 
अशक्‍य नाही हे सिद्ध करण्यासाठी हमीद दलवाई- 
सारखी अपवादभूत उदाहरणे घेणेच फक्त शक्‍य 
आहे असे नाही. भारतावर आक्रमण करणाऱ्या 
मुघलादिकांना आम्ही आपले समजत नाही, 
परकीय समजतो असे बांगला देश्याच्या चळवळीचे 
निदान प्रारंभी तरी सुत्र होते. '' जीये सिन्ध ” या 
चळवळीचे एक घोषवाक्य असे आहे की सिंधचा 
शेवटचा हिंदू राजा दाहिर हा आमचा राष्ट्रीय 
पुर्वज होय. त्याचे राज्य हिसकून घेणारा अरबी 
कासम हा परकोय आक्रमक होता. 

मुघल हे भारतीय मुसलमानांचे राष्ट्रीय पूवेज 
होते असे म्हणणाऱ्यांना जर विचारले की “ज्या 
मुघलांशी भारतीय मुसलमानांचे काहीच सांस्कृतिक 
व वांशिक साम्य नाही ते जर भारतीय मुसलमानांचे 
राष्ट्रीय पुवेज मानायचे तर संस्कृती, वंश वर्गरे 
दृष्टींनी भारतीय मुसलमानांशी एकरूप असणाऱ्या 
पाकिस्तान्यांना भारतीय मुसलमानांनी आपले 
राष्ट्रीय राज्यकर्ते मानून त्यांनी भारतावर आक्रमण 
केल्यास त्यांना सामील का होऊ नये? ” तरते 
काय उत्तर देतील ? 
मुसलमानांचे हिंदुत्व 

भारतीय मुसलमान आपला इतिहास अजिबात 
विसरले व आपले आणि मुघलादिकांचे काही नाते 
लागत नाही याची त्यांना जाणीव नाहो हे दाखवून 
देण्यासाठी आणखीही पुष्कळ प्रमाणे देता येतील. 
आम्हाला हिंदू धर्मात परत घ्या असा काश्मीरच्या 
मुसलमानांनी काश्मीरच्या महाराजाकडे अर्ज केला 
होता. हरयाणा-पंजाब विभागांतील मेओो मुसलमान 
स्वराज्य मिळेपर्यन्त हिंदूचे सण व रीतिरिवाज 
पाळत. शियापंथी मुसलमानांनी आपल्याला हिंदु- 
महासभेचे सदस्य करून घ्यावे म्हणून सावरकरांकडे 
अजे केला होता. 

काही लोकांना असे वाटते की हिंदू हा शब्द 
भारतीय एकत्वाला अडथळे आणणारा आहे. म्हणून 
त्यावर बहिष्कार घालून भारतीय वा इंडियन हा 
शब्द वापरल्याने अहिंदूंना सामावून घेणे जास्त सोपे 
जाईल. अनुभवाने न शिकण्याचा या मंडळींनी चंग 
बांधलेला दिसतो. बॅ. जिनांना इंडियन म्हटले की 


शर्ट 
चीड येत असे. मी इंडियन नाही असे त्यांनी जाहीर 
केले होते. बंडखोर नागा स्वतःला इंडियन मानायला 
तयार नाहीत. भारतीय शब्दाला तर ते अधिकच 
हरकत घेतील. मी भरताचा वंशज नाही, मला 
भारतीय का म्हणता असे ते विचारतील. 

उलट ज्यांच्या मनात फुटीर प्रवृत्ती नाहीत ते 
स्वतःला भारतीयच काय हिंदू म्हणवून घेण्यासदेखील 
तयार आहेत. ज्यांची नावे अर्जुन, यशोदा वगैरे 
अंसतात त्या नागांना हिंदू म्हणवून घेण्यास हरकत 
वाटत नाही. हिंदु शब्द विशिष्ट उपासनापद्धतीचा 
वाचक नसेल तर मी स्वतःला हिंदू म्हणवून घेण्यास 
तयार आहे असे न्या. छागला यांनी जाहीर केले 
आहे. ज्यांना भारतातील मुस्लिम विभक्ततावादाचे 
जनक समजण्यात येते, ते सर सय्यद अहमदखान 
एकेकाळी स्वत:ला हिंदु म्हणवून घेण्यास तयार होते. 
बलूची मुसलमानांचे कलात संस्थान १९४७ साली 
“ हिंदुस्थानात ” सामील व्हायला तयार होते. 

हिंदु या शब्दाची व्याप्ती मर्यादित होण्याचा क्रम 
ब्रिटिश कालात सुरू झाला. हिदपासून हिंदी व हद 
हे दोन्ही शब्द होतात व ब्रिटिश्पूर्वकाळात ते 
साधारणपणे समानार्थीच समजण्यात येत होते. 
मास्को नभोवाणीवर भारत, पाकिस्तान व बांगला 
देश मिळून होणार्‍या प्रदेशाला हिंदुस्तान पेनिन्शुला 
म्हणून संबोधण्यात येते. सायन्स काँग्रेसमध्ये आलेले 
एक रशियन मनोवैज्ञानिक हिंदी भाषेला हिंदु म्हणून 
संबोधित होते. पश्‍चिम आशियामध्ये भारताच्या 
सवच रहिवाश्यांना हिंदू म्हणून संबोधण्यात येते, 
मग ते मुसलमान का असेनात. 

ब्रिटिश कालात मात्र हिंदू शब्दाच्या अर्थाचा 
इतका संकोच झाला की “ जागे धर्म हिंदू सकल भंड 
भाजे ” असे म्हणणार्‍या गुरु गोविदर्सिगांचे शिष्य- 
देखील स्वतःला अहिंदर समजू लागले. जेन, बौद्ध 
वर्गरे इतर वरगदेखील अहिंदू समजण्यात येऊ लागले 


नवभारत 


जून, १९८७ 


व आज हरिजनांनादेखील हिंदु शब्दाच्या व्याप्तीतून 
वगळण्याची प्रवृत्ती दिसून येत आहे. 
संस्छ्तिकारण व अर्थकारण 

सांस्कृतिक तत्त्वार जोर दिल्याने आथिक 
विकासास अडथळा येईल या आक्षेपाचा दीक्षितांनी 
उल्लेख केला आहे. राष्ट्राचे राजकीय व सैनिक 
अभ्युत्यान करण्यासाठी ज्वलंत राष्ट्रभावनेची जरूर 
असते, पण आथिक अभ्युत्यानासाठी ही भावना 
अनावश्यकच नव्हे तर घातुक आहे असे समजणे 
म्हणजे मानवी मनाबद्दल घोर अज्ञान प्रकटविणे 
होय. '“ मी श्रीमंत व्हावे म्हणून सरकारने प्रयत्न 
करावा असे सर्वांनाच वाटेल, त्यासाठो राष्ट्रभावने- 
सारखी स्वार्थापलीकडे पहायला लावणारी भावना 
कशाला पाहिजे ?” असा काही लोक धोपट विचार 
विचार करतात. देशाचे आथिक अभ्युत्यान म्हणजे 
एखाद्या जादूच्या टोपलीतून वारेमाप धन काढून 
सार्‍यांना वाटणे अशी भाबडी कल्पना केल्याशिवाय 


या विचाराचा अन्वयार्थ लागत नाही. देहाची 


आधिक भरभराट घडवून भाणण्यासाठीदेखील त्याग, 
निश्‍चय व सामूहिक 


शहिक हिताबद्दल आस्था असावी 

लागते. एखाद्या पिढीने झोज सोसुन निश्‍चयपूर्वक 
प्रयत्न केल्याशिवाय उद्याची भारतोय पिढी संपन्न 
होणार नाही. आपले राष्ट्र महान असावे ही दुदैम्य 
आकांक्षा असल्याशिवाय पुढच्या पिढीसाठी आजची 
पिढी राष्ट्रीय स्तरावर त्याग करण्यास तयार 
होणार नाही. 
शिवाय राष्ट्रभावनेसारखू 
पहायला लावणाऱ्या 
नाहीत त्या भ्रष्ट व्हायल 
राष्ट्रातील व्यक्‍ती सहज विः 


या स्वार्थाच्या पलीकडे 
भावना ज्या व्यक्तींच्या ठायी 
1 वेळ लागत नाही. ज्या 
कल्या जाऊ शकतात 
निक अश्युत्यान होऊ 


ग्रंथ-परीक्षण 


। यज्ञ : आशय आणि आविष्कार ' - प्रमुख संपा.- गणेश थिटे; प्रकाशक : श्री. ह. रा. 
हरिदास, कार्यवाह, याज्ञवल्क्य आश्रम; याज्ञवल्क्य पथ, १२१ कसबा, पुणे ४११०११; जून १९७९; 
शर 


पृष्ठे १९८; किमत तीस रपये. 


१८ व १९ जून १९७८ रोजी पुणे येथील याज्ञ- 
वल्क्य आश्रमात वैदिक यज्ञसंस्थेविषयी एक चर्चा- 
सत्र झाले होते. त्या चर्चासत्रात वीस निबंध वाच- 
ण्यात आले होते. डॉ. गणेश थिटे यांनी आपल्या 
क्काही विद्वान सहकाऱ्यांच्या साहाय्याने त्या निबंधांचे 
सँपादन करून प्रस्तुत ग्रंथ सिद्ध केला आहे. त्यांनी 
प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे “ वैदिक यज्ञसंस्थेच्या 
आशयाचे आणि आविष्काराचे (तसेच तिला 
झालेल्या विरोधाचेही) दर्शन घडावे ", हाया 
ग्रंथप्रकाशनामागचा हेतू आहे. परंतु ग्रंथाच्या 
शीषेकातून ' विरोध ' हा शब्द गाळला आहे आणि 
प्रस्तावनेतही तो कंसात टाकडा आहे; यावरून या 
ग्रंथात यज्ञविरोधी विचारसरणीला गौण स्थान दिले 
आहे, हे स्पष्ट होते. 

डॉ. गो. के. भट यांचा 'यज्ञ : उपनिषदांचा 
विरोध आणि गोतेचे सामंजस्य' हा एक समतोल लेख 
आहे. उपनिषदांचे श्रेय आणि यज्ञयागाचे प्रेय ' या 
दोन्ही विचारांना स्पर्श करणारी, त्य़ांचे सुक्ष्म 
विश्लेषण करून विचारांची काही नवी दिशा 
दाखविणारी भूमिका ' गीतेने घेतली, असा विचार 
त्यांनी मांडला आहे. ( पृ. ५२-५३), प्रा, श, 
मो. शहा यांनी “यज्ञ व जैनधर्म' या लेखात 
श्रमणसंस्कृती व वैदिक संस्कृती यांचा ' परस्परांवर 
पडलेला अटळ प्रभाव, स्थित्यंतरे लक्षात घेतल्या- 
खेरीज भारतीय संस्कृती, तत्त्वज्ञान व धर्म ह्यांचे 
यथाथे आकलन होणार नाही ', (पृ. १४६) असा 
महत्त्वपुर्ण विचार मांडला आहे. ' वेदिक यज्ञसंस्था 
आणि पाइचात्य संशोधक ' हा डॉ. गणेश थिटे 
यांचा लेख ऐतिहासिक दृष्ट्या अत्यंत उपयुक्त आहे. 
पाश्‍चात्त्य संशोधकांनी वैदिक कर्मकांडाचे जे अध्र्ययन 


केले आहे त्याचा उत्कृष्ट आढावा या लेखात घेतलेला 
आहे. परंतु या लेखात दोन उणिवा आहेत. 
संशोधकांची नावे रोमन लिपीतच दिलेली असल्या- 
मुळे वाचकांना त्यांची नावे अचूकपणे कळणार 
नाहीत. उदा. (0108 या नावाचा उच्चार 'खोंदा? 
असा होतो. सुदेवाने डॉ. थिटे यांनी हा उच्चार 
दिलेला आहे. परंतु इतर अनेक नावांचे उच्चार 
करताना वाचकांता संभ्रम पडल्याखेरीज राहणार 
नाही. पुस्तकांची व लेखांची नावे जर्मन, फ़रेंच इ. 
भाषांत आणि रोमन लिपीतच दिलेली आहेत, ही 
देखील एक उणीवच. डॉ. थिटे यांनी दुसऱ्या एका 
लेखात कात्यायनश्रौतसुत्र आणि काण्व शाखा यांचा 
संवंध दाखवून दिला आहे. 

वि. प्र. लिमये यांनी ज्या € दोन टीपा ' लिहिल्या 
आहेत त्यांपैकी एक वैदिक वाळूमयातील * सर्वावत्‌ 
या शब्दावर आहे. हा शब्द सिद्ध करण्यासाठी 
* यत्तदेतेभ्य:ः परिमाणे वतुप्‌ ' ( पा. ५.२.३१९) या 
सुत्राला ' सर्वाच्च ' या नव्या वात्तिकाची जोड द्यावी 
(पृ. २६), ही त्यांची सुचना स्वागताहे आहे. डॉ. म. 
अ. मेहेंदळे यांनी ' शब्दचर्चा' या लेखात प्रथम 
“ प्रकामोद्य ' या वेदिक शब्दाच्या अर्थाची चर्चा केली 
आहे. आख्यान सांगणारा क्रचा आणि गाथांना जोडून 
जो कथाभाग स्वतःच्या शब्दांत गद्यस्वरू्पात सांगत 
असे, त्याला प्रकामोद्य म्हणत असावेत ( पृ. १५०- 
१५१), असे डॉ. मेहेंदळे सुचवतात. ही सुचना मान्य 
होण्यासारखी आहे. परंतु हा अथे सायणाचार्यांच्या 
* इच्छया लौकिकभाषणम्‌ ' या अर्थासारखाच आहे, 
किंबहुना कोशातील “ पोटभर बोलणे' या अर्थाचा 
अभिप्रायही डॉ. मेहेंदळे यांनी सुचविलेल्या अर्था< 
सारखा होऊ शकतो. त्यामुळे सायणाचार्यांचा वा 


४० 


कोझ्यात मिळणारा अथथ जुळत नाही (पृ. १५०) हे 
डॉ. मेहेंदळे यांचे म्हणणे सयुक्तिक वाटत नाही. 
« पश्चाच्चह ' या शब्दाचे मूळ ' पइचात्त्सरू 
असावे ही सुचना मात्र बऱ्याच अभ्यासानंतर केलेली 
असून शब्दाच्या इतिहासातील एक तुटलेला दुवा 
जोडणारी अशी आहे, असे वाटते. 'शमंन्‌ ' या 
शब्दाचे रूप बोली भाषेत ' चमन्‌ ' असे असावे, हा 
निष्कर्ष मात्र सयुक्तिक वाटत नाही. ' श्‌ ' आणि 
६ चू ' हे दोन्ही वर्ण तालव्य आहेत आणि भाषेत 
परिवर्तने होताना त्यांच्यापैकी एकाच्या जागी दुसरा 
वणे येऊ शकेल, हे खरे आहे. ' स्‌ ' आणि चवर्ग 
यांचा योग घडला असता “स्‌ च्या जागी “श्‌ 
आणावा, हा संस्कृत संधिनियम (स्तो: *चुना *चु: । 
पा. ८४४०) श्‌ आणि चवगे हे दोन्ही तालव्य 
असल्यामुळेच झाला आहे. असे असूनही डॉ. मेहेंदळ 
यांची सुचना अमान्य करण्याचे कारण ती ब्राह्मण- 
ग्रंथांच्या आधारे केलेली आहे, हे होय. ब्राह्मणग्रंथांनी 
« शर्मन्‌ ' म्हणजे ' चर्मन्‌! यासारखी समीकरणे 
स्वैरपणे केलेली आहेत, हे प्रसिद्धच आहे. 

हुकुमचंद पट्याळ यांनी विविध वैदिक विधींमध्ये 
यातुतत्त्व कसे आढळते, ते सोदाह्रण दाखवून दिले 
आहे. एस्‌. के. लाल यांनी स्त्री-देवतांची तपशीलवार 
माहिती दिली आहे. ती अभ्यासकांना अत्यंत उपयुक्‍त 
वाटेल. परंतु निष्कषं फक्त आठ-दहा ओळींच्या 
परिच्छेदात संपविला आहे. त्याऐवजी थोडी अधिक 
चर्चा असतो, तर या तपशिलाला एक भक्‍कम 
तात्विक स्वरूप आले असते, प्रतिभा देशमुख यांनी 
बुद्धाने यज्ञाला केलेल्या विरोधाचे स्वरूप स्पष्ट केले 
आहे. रा, शं, नगरकर यांनी ' चत्वरे चत्वरे शिवः' 
या लेखात चवाठ्याचा शिवाशी असलेला संबंध 
आणि चवाठ्यावर केली जाणारी विविध कममंकांडे 
यांची सोदाहरण चर्चा केली आहे. लौकिक जीवनाशी 
ती संबद्ध असल्यामुळे सर्वसामान्यांनाही जिव्हाळ्याची 
वाटेल. 

डॉ. राहूरकरांनी आपल्या लेखात यज्ञाचे महत्त्व, 
यज्ञांचे वर्गीकरण इ. विषयांचे विवेचन केले आहे. 
परंतु या लेखात सयुक्तिक न वाटणारी वरीच 
विधाने आहेत. उदा. ' भारतीयांच्या सामाजिक 
आणि वैयक्तिक जीवनाचे साध्य म्हणजे यज्ञ' 
(पु. १७), ' वेद आणि यज्ञ यांच्याशी प्रत्यक्ष किवा 


नवभारत 


जून, १९८० 


अप्रत्यक्ष संबंध जोडता येत नाही, अशी कोणतीही 
भारतीय संस्कृतीची शाखा नाही?, इत्यादी. वस्तुतः 
भारतीय संस्कृतीचे असे अनेक घटक दाखविता 
येतील, की ज्यांचा वेद व यज्ञ यांच्याशी दूरान्वयानेही 
संबंध जोडता येणार नाही. सिंधुसंस्क्रुतीचे व द्राविड 
संस्कृतीचे निर्माते, चार्वाक, जैन, बौद्ध, आदिवासी, 
पारशी, मुसलमान, ख्त्रिस्ती इ. अनेकांनी भारतीय 
संस्कृती निमिण्यास हातभार लावला आहे, हे विस” 
रून चालणार नाही. डॉ. वि. वि. भिडे ' गीतेतील 
यज्ञकल्पना ' या आपल्या लेखात गीतेने सकाम 
यज्ञकर्मावर टीका केली आहे, हे मान्य करतात 
(पू. ११२) आणि तरीही वैदिक यज्ञसंस्था भाणि 
गीतेतील यज्ञकल्पना यांत विरोध नसून सुसंवादच 
आहे, असे दाखविण्याचा प्रयत्न करतात (पृ. ११३), 
हे आइचये होय, ई. डी. कुलकर्णी यांनी ' यज्ञात 
हवन केलेल्या द्रव्यांचे अग्नीमुळे सुक्ष्मतम व अत्यंत 
प्रभावशाली द्रव्यांत परिवतेन होते हे आधुनिक 
वैज्ञानिकही मान्य करतात, ' यज्ञामधील अहिसा 
ह्या सिद्धांताबद्दल वेद, इतिहास, धर्मशास्त्रे व पुराणे 
या ग्रंथांचे ऐकमत्य आहे' इ. विधानांना पुरावे 
दिले असते तर बरे झाले असते. प्रस्तुत ग्रंथात डॉ, 
ग. ह॒ खरे, डॉ. चि. ग. काशीकर, वेंकटेशशास्त्री 
जोशी, त्रि. ना. धर्माधिकारी, यशोधरा वाधवाणी, 
इंदू देशपांडे आणि ह, गो. रानडे यांचेही महत्त्वपूर्ण 
लेख आहेत. 

“शब्द ' या रूपाच्या जागी नद (पू. ५४,६९,९१, 
९२,१००), र्‍हस्व वा हुस्व या रूपाऐवजी हूस्व 
(पृ. ९४), सुज्ञ या रूपाऐवजी सूज्ञ (पू. १०३), 
हस्त्र या रूपाऐवजी शस्त्र ( पृ. ९१-९२), अनुरूप 
या रूपाऐवजी ' अनुरुप' ( पृ. १५१ ), बहुच 
या झूपाऐंवजी बहुर्च (पू. ८१) इ. प्रकारच्या 
चुकांचा निदेश करणे आवश्‍यक आहे. अर्थात संस्कू- 
तज्ञांच्या ग्रंथात या चुका खटकतात, म्हणूनच हा 
निदेश. मराठी माणसाने ' द्ध ' या जोडाक्षराचे लेखन 
करण्याच्या बाबतीत जितको अनास्था दाखविली 
आहे तितकी बहुधा दुसऱ्या कोणत्याच अक्षराच्या 
बाबतीत नसावी. प्रस्तुत पुस्तकातही अनेक ठिकाणी 
हे जोडाक्षर “ ध्द' अशा स्वरूपात लिहिलेले आढळते. 
या जोडाक्षराच्या बाबतीत शुद्धलेखनाचा नियमच 
बदलून घेणे, हे अधिक इष्ट ठरेल, ' क? या अक्ष- 


ग्रंथपरीक्षण 


राच्या बाबतीतही थोडेसे लिहिणे उचित ठरेल. या 
अक्षराचे मुद्रण करताना संस्कृत, मराठी, व हिंदी- 
मधील अनेक ग्रंथांतून विसंगतीचे साम्राज्य आढळते. 
एकाच परिच्छेदात हे अक्षर वेगवेगळ्या पद्धतीने 
छापलेलेही दिसते. त्रहग्वेद, त्रइत्विज, तचा इ. शब्दा- 
तून “क? हा र्‍हस्व स्वर आहे; परंतु प्रस्तुत 
पुस्तकात व इतर अनेक पुस्तकांतूनही तो ' क्र" 
असा दीघे छापलेला दिसतो. या अक्षराच्या बाबती- 
तही शुडळेखनाचा काही नियम घालून देणे आवश्यक 
आहे, असे वाटते. संदभंग्रंथाप्रमाणे उपयुक्त ठरू 
शकणाऱ्या या ग्रंथाला शब्दसूची दिलेली नाही, ही 
'त्रुटी अभ्यासकांना जाणवेल. 


-आ. ह. साळुंखे 


“ तलाठी ? $ ( कादंबरी ) लेखक- अरविद 
सोनावले, योगेंद्र प्रकाशन, १२९/४२३०१ नेहरू नगर, 
कुर्ला; मुंबई ४०००२४; १९७९; पृष्ठे १२६, 
किमत १५/- रु. 


जी क्षेत्रे खास भ्रष्टाचाराची राखीव कु रणे असतात, 
जिथे पावलापावलावर मोह, प्रलोभने वाट अडवून 
उभी असतात, तिथे स्वतःच्या नैतिक जाणिवा शाबूत 
ठेवत ठामपणे उभे राहणे, स्वतःच्या प्रामाणिक- 
पणाची, शुद्ध चाखित्याची ' इमेज निर्माण करणेव 
ती टिकवणे हे वाटते त्याहून फार खडतर व क्षणोक्षणी 
सत्त्वपरीक्षा घेणारे असते, विशेष तः सामान्य आथिक 
स्थितीतील माणसांच्या ठायी हा दुमिळ गुण 
असला, तर ती असामात्यांहून असामान्य ठरतात. 
अश्याच एका सामात्यातल्या असामान्य माणसाचे 
चित्रण श्री. अर्रावद सोनावले य़ांनी 'तलाठी ' या 
कादंबरीमध्ये केले आहे. सर्वसामान्यपणे तलाठी हा 
चारचौघांसारखा 'व्यवहारी' असेल, तर तो आपल्या 
कारकीर्दीत चांगलाच गब्बर होतो. जमीनजुमले 
घेतो. वाडेइमले उठवतो. कारण खेड्यापाड्यांतील 
लोक अडलेनडलेले असतात आणि त्यांच्या सगळ्या 
नाड्या तलाठ्याहाती असतात. जमिनींच्या खरेदो- 
विक्रीचे व्परवहार, गावच्या पौकपाण्याची नोंद, 
महसुलाच्या बाबी अशा खेड्यातील सर्वेच व्यव 

न. भा. ६ 


४१ 


हारांवर तलाठ्याचे नियंत्रण असते. त्यातून वाठार- 
करासारखा एखादा अस्सल जातिवंत तलाठी या 
परिस्थितीचा यथासांग फायदा उठवतो. तो म्हणतोच 
मुळी- “मजा तर च्क्कारच ! ... मान्सं 
म्हनजी अगदी मेंढरं हायीत मेंढरं ! नुसतं पत्र 
लिहायचं झालं तर पायलीभर ज्वारी देत्यात. 
वसुलीच्या पावतीवर एक रुपया, लिहिलं की दहा 
रुपये. तलाठ्याने सांगावे व त्यांनी कंबरेची लंगोटी 
ढिली करावी. ” हे एकूण वाठारकरप्रकरणच 
भ्रष्टाचाराचा बहारदार नमुना आहे. दुसरा 
कोंडीखान तलाठी जणू घाशीराम कोतवालाच्या 
जातकुळीचाच. तो हाती आलेली सत्ता अमर्याद 
राबवतो. बायाबापड्यांचा कदेनकाळ ठरतो. गावात 
तमाझ्यातल्या बाया आणून नाचवतो. शिवाय संकेलला 
-मामलेंदाराळला खुश करण्यासाठी दारूमटणाच्या 
पार्ट्या करणारे तलाठीही जागोजाग आढळतात. 
अश्या या तलाठी परंपरेला सन्मान्य अपवाद म्हणून 
व आदश्शं शासकीय लोकसेवक म्हणून या कादंबरी- 
तील आनंदा आपल्यापुढे येतो. त्याच्या अंगी इतरही 
दुमिळ गुण आहेत. विलक्षण जिद्दी, मेहनती असा 
हा आनंदा साध्य़ा प्रोसेसिंग पट्टेवाल्यापासून स्वतःच्या 
कर्तबगारीच्या जोरावर चढत चढत तलाठी पदा- 
पर्यंत जातो. कोणताही जादा “भत्ता वसूल न 
करता लोकांची कामे वेळच्या वेळी करून द्यायची; 
कोणाचीही नड भागवण्यासाठी प्रसंगी स्वतः झीज 
सोसायची; केवळ कार्यालयीन वेळेतच नव्हे, तर 
घरीही रात्ररात्र जागून, स्वत:च्या प्रकृतीची, 
कौटुंबिक अडचणी-आपत्तींची तमा न बाळगता 
लोकांसाठी जिवापाड राबायचे, आथिक ठ्प्रवहारात 
सवंत्रच सचोटी व प्रामाणिकपणा दाखवून जनतेचा 
विश्वास संपादन करायचा, अशा प्रकारच्या तपशी- 
लांतुन दिसून येणारी स्वत:च्या कार्यावरील व 
जनसामान्यांवरील निष्ठा आनंदाला अलौकिक 
मोठेपण प्राप्त करून देते. विशेषतः येवले तलाठी 
रिटायरमेंटपूर्वी बडतफं होऊ नये म्हणून आनंदाने 
केलेला खटाटोप व परिश्रम; भूकंपग्रस्त कोयना- 
भागातील आथिक दुःस्थितीमुळे तेथील लोकांच्या 
मालमत्तेवर जप्त्या आणून वसुली करण्याच्या सर- 
कारी आदेशाला त्याने धैर्याने व परखडपणाने केलेला 
विरोध अश्या घटना त्याच्या मोठेपणाच्या साक्षी 


४२ 


आहेत. सामान्य माणसातून प्रत्यही दिसणारा माणु- 
सकीचा हा ओलावा मोठा विलोभनीय व हृद्य नाहे. 
अशा मार्गावरून चालताना काटेकुटे, खाचखळगे, 
ठेचा, जखमा भोगाव्या लागणारच. शिक्षेचा एक 
प्रकार म्हणून, काळ्या पाण्यावर पाठवावे तज्ा, 
अतिदुर्गम, मागास, जंगळी भागात बदल्या केल्या 
जातात. पण अश्या कुठल्याही जाचाला, विरोधाला 
वा दडपणाला भीक न घालता स्वत:चे नैतिक सत्त्व 
जोपासणे ह्यातच त्या निष्ठांचे खरे मोल दडले आहे. 
आणि जल्ला त्या कुठल्याही आघाताने भंगत नाहीत, 
तशाच कुठल्याही बाह्य प्रतिष्ठेच्या, मानमान्यतेच्या 
आशेवर तगून राहत नाहीत. त्या मुळातच असाव्या 
लागतात. आणि आनंदाच्या अंतर्याभी हा झरा सतत 
पाझरतो आहे. तो दलित वर्गातील असल्याने व 
त्याचा वावर सतत खेडोपाडी असल्याने जातपातीचे, 
दृष-तुच्छतेचे कटु अनुभवही त्याला अधूनमधून 
भोगावे लागतात. पण त्याने त्याचे सामाजिक भान 
कुठेही गढुळत नाही, हे विशेष. अखेरच्या रिटायर- 
सेंटच्या काळातही पुढच्या पेन्शनीची पर्वा न करता 
तो नुकत्याच स्थापन झालेल्या तलाठी-संघटनेमध्ये 
सामील होतो, यामागे ह्याच निष्ठा आहेत. त्याचे 
फळ त्याला अखेरीस सत्काराच्या रूपाने मिळतेही, 
पण ते केवळ आनुषंगिक आहे. ' तलाठी हा शास- 
नाच्या महसूल यंत्रणेचा कणा आहे' ही उक्ती तो 
आपल्या कृतीतून साक्षात साकार करतो. त्याच्या 
या सावेजनिक जीवनचरित्राला कौटुंबिक वातावर- 
णाचाही ओलावा आहे. घरची आघाडी समर्थपणे व 
समंजसपणे पेलणारो, निरक्षर पण जात्याच एक 
प्रकारचे शहाणपण अंगी असणारी त्याची पत्नी 
अनुसया ही त्याच्या जीवतसाफल्याचीच दुसरी बाजू 
आहे. त्यांची मुलेही कतंबगार निघतात. थोरला 
मुलगा आय. ए. एस्‌. होतो. अशा रीतीने बीजामधून 
वृक्षसंभार निर्माण व्हावा, तसे केवळ शून्यातून हे 
एक सफलसंपूर्ण कुटुंबाचे चित्र आकाराला येते. या 
कादंबरीतील काही प्रसंगही हृद्य, भावपूर्ण आहेत. 
उदाहरणादाखल, अनुसयेला एका रात्री दिसलेला 
अतृप्त स्त्रीचा आत्मा; पिपोडेकर मास्तरचे परागंदा 
होणे; आनंदाच्या म्हाताऱ्या आजीला मरणसमयी 
दिसलेले घुबड; घरात भर दुपारी निघालेला काळा 
नाग ; महाबळेश्‍वरच्या जंगलातून भर रात्रीच्या 


नवभारत 


जून, १९८० 


काळोखात वाट काढत असता सोबतच्या कोतवालाने 
अंगातला गंजिफ्रॉंक फाडून व तो पेटवून उजेडा- 
साठी केलेली मशाल; तलाठी अधिवेशनाच्या वेळी 
एका तलाठ्याच्या मुलाने केलेली आत्महत्या ह 
सारेच प्रसंग उल्लेखनीय आहेत. कुठलेही सुख हे 
त्याच्या विशुद्ध निखळ रूपात सहसा भेटत नाही. 
दु:खाचा सपंविळखा नियतीने त्याभोवती आवळलेला 
असतो. आनंदाचा सत्कारसोहळा व लगोलग अनु- 
सयाचा मृत्यू या प्रसंगांतुन त्याचे प्रत्यंतर येते. 
एकूणच कादंबरी तिच्या सौम्यसंयत, मितभाषी पण 
प्रवाही हेलीमुळे वाचनीय ठरते. पुस्तकाचे मुखपृष्ठ, 
छपाई व मांडणी यांतून एक चोखंदळ सौंदयेदृष्टीचा 
प्रत्यय येत असल्याने त्यास दशंनी आकर्षक रूप 
लाभले आहे. 

आजच्या सामाजिक-राजकीय पडझडीच्या काळात 
विशेषत्वाने नैतिकतेचे व माणुसकीचे मूल्य जोपा- 
सणाऱ्या अशा प्रकारच्या लेखताची आवश्यकता 
समाजाची एक गरज म्हणून आहेच; पण त्या दृष्टीने 
या कादंबरीचा आवाका फार लहान व आव्हाने छोटी 
आहेत. तेव्हा याहून मोठ्या व्यापक पाश्‍वंभूमीवर 
च आधिक संघर्षशील, आव्हानक्षम रूपात हे 
वहायला हवे आणि त्यासाठी सोनावलेंसारख्या 
आणखी काही तरुण लेखकांनी पुढे सरसावणे 
भमावश्यक आहे. 


एस्‌, डी. इनामदार 


* चक्रपाणि-चिंतन ! : ले.- ब्रह्मानंद देशपांडे 9 
प्रका.- राऊळ प्रकाशन, श्रीकृष्णगगर; पैठण रोड; 
औरंगाबाद-४३१ ००१; १ ९७९; पृ. २४-- १६०; 
किमत १५ रुपये. 


श्री. रा. चि. ढेरे यांनी पौएच्‌. डी. या सर्वोच्च 
पदवीसाठी लिहिलेला ' चक्रपाणि ! ग्रंथ. ह्याचे 
परीक्षण “ चक्रपाणि-चितन ' या पुस्तकात ब्रह्मानंद 
देशपांडे यांनी केळे आहे. आपल्या परीक्षणाच्या 
मर्यादा व पद्धती प्रस्तुत लेखकाने प्रस्तावनेत स्पष्ट 
केल्या आहेत. “ श्री, रा. चि. हेरे ह्यांच्या सिद्धांताचे 
परीक्षण करताना आम्ही त्यांच्या विधानांतील 


ग्रंथपरीक्षण 


विसंगती दाखविणे इतकाच ह्या ग्रंथाचा मर्यादित 
उद्देश ठेवला आहे. लीळाचरित्र, विवेकसिंधू, स्मृती- 
स्थळ ह्यांचे प्रामाण्य त्यांनी मानले आहे. ते त्यांनी 
जितक्या प्रमाणात मानले तितक्याच प्रमाणात 
आम्ही मानळे आहे. महानुभाव पंथीयांची जी लेखन- 
सरणी आहे, ती इतकी काटेकोर आहे की तिला 
विरोधी जाणारा पुरावा अतिशय बलवान असण्याची 
भावश्यकता आहे. डॉ. रा. चि. ढेरे ह्यांच्या मतानुसार 
चक्रपाणि राऊळांनी परकायाप्रवेश करणे ही कल्पना 
(!४५५॥) असू शकेल पण वक्रधरांचा महाराष्ट्रातील 
संचार ही ( 1४५] ) असू शकत नाही. त्यांचा 
प्रवास, वास्तव्याच्या जागा, त्यांचा दिनक्रम, मार्गा- 
तले मुक्काम यांचे तपशील प्रचंड आहेत. काल्पनिक 
व्यक्तींच्या भोवती असे तपशील विणता येत नाहीत. 
करंजखेड येथील स्वामींचे संबंधीस्थान आजही भर 
बाजारात उभे आहे. पाटोदा येथील स्थानांचे वर्णन 
लीळाचरित्राश्ी जुळवून आम्ही स्वतः पाहिले आहे. 
म्हणून श्री चक्रधर श्रीपर्वेतावर वास्तव्य करून होते 
का नाही ह्याची चर्चा करता येते. स्वामींनी बाईंना 
प्रेमदान दिल्याचा शके ११८९ चा कातिक महि- 
न्याचा एकमेव काळच आम्ही या ग्रंथात प्रमाण 
मानला आहे. कारण डॉ. वि. भि. कोलते ह्यांनी 
तो ज्योतिगेणिताने सिद्ध केला असुन तो खोडणे 
अशक्य आहे. इतरत्र अगदी उघडपणे बनावट दिस- 
णारे पुरावेसुद्धा शेवटच्या तपशीलापर्यंत तपासून 
मगच नाकारले आहेत. इतकेच नव्हे तर ते स्वीका- 
रले तरी ते लीळाचरित्र वा विवेकसिंधू या अस्सल 
साधनांशी जुळत नाहीत हे दाखविले आहे. आमची 
मते सिद्ध करण्यासाठी संशयित स्वरूपाचे पुरावे वाप- 
रणे कटाक्षाने टाळले आहे.” 

या त्यांनी स्पष्ट केलेल्या आपल्या मर्यादेचा व 
दृष्टिकोनाचा विचार करूनच आपणास या पुस्त- 
काचा विचार करावा लागेल. १२ प्रकरणांत त्यांनी 
नापल्याला विसंगत वाटलेली प्रमेये (सिद्धांत) कशी 
योग्य नाहीत, कस सत्यापलाप करतात हे दाखवून 
दिले आहे. श्री. रा. चि. ढेरे यांच्या लेखनातील 
विसंगती दाखवीत असता कोठेही अतिरेक झालेला 
नाही किंवा हे विधान चूक आहे म्हणून ते पुढच्या 
मुद्याकडेही वळत नाहीत. तर त्याचा साधकबाधक 
विचार करून त्यांतील विसंगती ते स्पष्ट करून 


1-1 


दाखवितात. उदाहरण द्यायचे म्हटले तर श्री. रा. 
चि. ढेरे यांनी आपल्या “ चक्रपाणी ' ग्रंथात एक 
प्रमुख सिद्धांत मांडलेला आहे. तो म्हणजे श्रीचक्रपाणि 
( द्वारावतीकार ), श्रीचक्रधर व विवेकसिंधूकार 
मुकुंदराजाचे परमगुरू हरिनाथ ही एकच व्यक्‍ती 
आहे. या सिद्धांताचे खंडन करताता श्री. ब्रह्मानंद 
देशपांडे यांनी हरिनाथ व चक्रधर ह्या ऐक्याआड 
येणाऱ्या श्री. रा. चि. ढेरे यांनी नि्देशिलेल्या २ गोष्टी 
सोडून अजून ९ समस्या मांडल्या आहेत. त्या अद्ला $ 
(१) मुकुंदराजाची गुरूपरंपराविषयक माहिती. (२) 
रघुनाथ ( मुकुंदराजाचे गुरू) यांचे चरित्र व लीळा- 
चरित्रातील रामदेव दादोसाचे चरित्र यांतील भिन्नता. 
(३) विवेकसिंधू व लीळाचरित्राची तुलना. (४) 
रामदेव दादोसाचा मृत्यू. (५) मुकुंदराज व महानु- 
भावीय चरित्रसाधनें. (६) लोळाचरित्राची लेखन- 
पद्धती. (७) विवेरकसिधूचा रचनाकाळ व भाषा. 
(८) अंबानगरी कोणती. (९) हरिनाथांची समाधी 

ह्या सवे मुद्यांचे साधार विवेचन करून श्री. 
देशपांडे यांनी श्री. ढेरे यांचे मत खोडून काढले आहे. 
आपल्या “ चक्रपाणि ग्रंथात श्री. रा. चिं. ढेरे यांनी 
काही अभिनव प्रमेये मांडली आहेत. 

१) श्रीचक्रधर व विवेर्कसधूकार मुकुंदराजाचे 
परमगुरू श्रीहरिनाथ हे एकच आहेत. 

२) श्रीचक्रधर व श्रीचक्रपाणि (द्वारावतीकार) 
हे एकच आहेत. 

३) श्रीचक्रधर व चांगावटेश्‍९वर ही एकच व्यक्‍ती 
होय. म्हणजेच श्रीचक्रधर-श्रीहरिनाथ-श्रीचक्रपाणि 
-चांगावटेशवर ह्या चारही व्यक्‍ती एकच आहेत. 

४) मुकुंदराजाचे गुरू रघुनाथ व लीळाचरि- 
त्रातील रामदेव (दादोस) ही एकच व्यक्‍ती आहे. 

या प्रमाणेच काही स्थलनिश्‍चितीसंबंधीचीही 
प्रमेये आहेत. 

१) डाकरामी व्याघ्रावरण- या लीळेतील 
डाकराम हे भंडारा जिल्ह्यातील नसून आंघध्रप्रदेशा- 
तील आहे. 

२) श्री चक्रधर स्वामी ह्यांनी गोविदप्रभूकडून 
शक्‍तीस्वीकार केल्यानंतर स्वामी ' श्रीपवेत ' नामक 
स्थानी बारा वर्षे उन्मतस्क अवस्थेत राहिले. हा 
श्रीपवेत म्हणजे सालबर्डीचा डोंगर नसून श्रीशेलपर्वत 
होय. ( आंध्रप्रदेशातील ) 


४४ 


३) श्री चक्रघरस्वामींनी वयस्तंभिनीविद्या ज्या 
उधळोीनाथांच्याकडून स्वीकारली ते कांतीनगरीत 
राहत होते. ती कांतीनगरी म्हणजे नागपूरजवळील 
कांटोल गाव नसुन तामिळनाडूतील कांची, कांजी- 
वरम्‌ हे नगर आहे 

४) तसेच राऊळ हे पद नाथ, राशि, शिव, शंभू, 
ध्वज ह्या उत्तरपदांनी युक्‍त अश्या शेव साधूंच्या 
नावाप्रमाणेच संप्रदायद्योतक आहे. राऊळ हा शब्द 
राजकुल ह्या शब्दापासून व्युत्पादिता येत नसुन तो 
* लाकुल ' ( लकुलीयानुयायी ) या शब्दापासून 
बनविलेला आहे. 

परंतु ही प्रमेयेसुद्धा बरोबर नसून जी महानुभाव 
पंथात रूढ ठिकाणे आहेत तीच खरी आहेत असे श्री. 
देशपांडे यांनी पटवून दिले आहे. श्रीहरिनाथ व 
चक्रधर ही एकच व्यक्‍ती आहे हे श्री. रा. चि. ढरे 
यांचे मत खोडून काढताना श्री. देशपांडे यांनी मांड- 
लेला एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे श्री. ढेरे 
यांनी या प्रमेयाला आधारभूत असे जे पुरावे दिले 
आहेत, ते शके१५०० नंतरचे आहेत. समकालीनांच्या 
किवा शके १४०० पर्यंतही ह्या ऐक्याला आधारभूत 
असा काहीही पुरावा आढळत नाही. शके १५०० 
नंतरच हे ऐक्य दाखविण्याची गरज का निर्माण 
झाली याची ही एक कारणपरंपरा श्री. देशपांडे 
यांनी दिलेली आहे. आणि ती विचार करण्या- 
सारखी आहे. 

साधारण १५०० च्या आसपास हिंदुस्थानावर 
मुसलमानांची स्वारी होऊन गेली होतो. त्या धुमश्‍च- 
क्रीत आपल्या पंथाचा टिकाव लागावा म्हणून महा- 
नुभावांनी आपल्या वस्त्रांचा पहिला रंग बदलून 
काळा स्वीकारला. मुस्लिमांनी आपले आटे-गोटे 
उध्वस्त करू नये म्हणून आचरणात त्यांनी थोडे 
बदल केले, मुस्लिमांच्या सनदा स्वीकारल्या याचे 
उल्लेख वि. ल. भावे यांच्या प्राचीन मराठी वाडूम- 
याच्या इतिहासात आहेत. श्री चक्रधर स्वामींच्या 
पश्चात्‌ नागदेवाचार्यांनी अतिदय दक्षतेने आणि 
हळूवार मायेने पंथ सांभाळला; परंतु कवीइवरबास 


नवभारत 


जून, १९८० 


व परशुरामबांस यानंतर मात्र पंथाची दुर्दशा झाली. 
इस्लामच्या आक्रमणामुळे महाराष्ट्र भूमी आंदोळली, 
सगळा समाज उद्‌ध्वस्त झाला. अक्या अवस्थेत 
सामान्य मुमुक्षजनांना कठोर संन्यास पद्धतीवर 
व कठीण नियमांवर आधारलेला महानुभाव पंथ 
समजावून घेणे अवघड झाले, पंथाविषयी गैरसमज 
वाढत गेले. ह्या सगळ्यातून पंथाला वर आणायचे 
म्हणजे पंथावरील टीकांना उत्तरे देणे, पंथाला 
प्रतिष्ठा मिळवून देणे हा प्रश्‍न पंथाच्या आचार्या- 
पुढे होता व त्यातुन निभावून नेण्यासाठी सर्वमान्य 
असलेला वारकरी पंथ, हरिनाथ-मुकुंदराजाची 
शांकर-अद्वैती परंपरा आणि शंकराचार्यांपासुन 
आपला उगम सांगणारी दशनामी संन्यासी परंपरा 
ह्या प्रचलित धर्ममतांशी आपला बरावाईट संबंध 
सांगणे आवश्‍यक झाले. यातूनच श्री चक्रधरस्वामींचा 
संबंध पुराणोक्त व इतर ग्रंथांतील अवतार संक 
ल्पनांशी जोडून दाखविणे, षड्दशनांपैकी कुठल्यातरी 
दर्शनाशी पंथाचे नाते असल्याचे दाखविणे ह्या 
परपरा सुरू झाल्या. महानुभाव संप्रदाय हा ' न्याय- 
दशेनांतर्गेत मुंडी संप्रदाय ! आहे हे सांगणारे ग्रंथ व 
ग्रंथकारही १५०० नंतरचेच आहेत. श्रीहरिनाथ 
व श्रीचकधर ऐक्य़ सांगणारे ग्रंथही १५०० नंतरच 
निर्माण झाले, उदा. यक्षदेव वृद्धान्वय, कृष्णमनी 
कर्विडिभ. 

श्री. देशपांडे यांच्या लेखनात श्री ढेरे यांचे मुद्दे 
खोडून काढताना बऱ्याच वेळा पाल्हाळिकपणा 
आलेला आहे. पण साहित्यातील मान्यवर व्यक्तीचे 
म्हणणे खोडून काढायचे, तर थोडाफार पाल्हाळी- 
कपणा क्षम्यच मानावा लागेल. या ग्रंथाचे स्वरूप 
प्राचीन वाडूमयाच्या दृष्टीने मोलाचे आहे. श्री. रा 
चि. ढेरे यांच्या ' चक्रपाणि ! ग्रंथाने वाचकांची जी 
दिश्याभूल झाली असती, तिला या पुस्तकाने अटकाव 
झाला आहे. प्राचीन साहित्यसमीक्षे च्या प्रवाहात हे 
पुस्तक महत्त्वपूर्ण ठरावे असेच आहे 


सौदामिनी चोघरी 


त्य डय 
“डड 
"“-ऐओरञ आड 


चाचकांचा पत्नरव्यवहार- 


दीक्षितांचा नवहिंदुराष्ट्रवाद ! 
संपादक, ' नवभारत * यांस 
स. न. वि. वि. 


महाभारताच्या अश्वमेधपर्वात हेतुवादी ब्राह्मण 
वाग्युद्धात एकमेकांवर मात करायचा प्रयत्न करताना 
दाखवले आहेत. त्यांना नंतर हैतुक म्हटले जाऊ 
लागले. भारतीय हैतुक म्हणजे ग्रीक तत्त्वज्ञानातले 
सोफिस्ट, आश्रयदात्याला पाहिजे ते सिद्ध करून 
दाखवण्यात त्यांचा हातखंडा होता. पण भारतीय 
संस्कृती ही अश्ली 'अपरा? नव्हती. ती “परा 
असल्याने भारतीय हैतुकांवर असा हीन आरोप 
करणे योग्य नव्हे. 


निहैंतुक हैतुकवाद 

प्रा. श्रीनिवास दीक्षित हे कोल्हापूरच्या राजाराम 
कॉलेजचे तत्त्वज्ञान-विभागप्रमुख आहेत. भारतीय 
तत्त्वज्ञानावर त्यांनी एक प्रमाणभूत पुस्तक लिहिलेले 
आहे. भारतीय तत्त्वज्ञानाभ्यासाला संस्कृत व्याकरणा- 
वर किमान प्रभुत्व मिळवावे लागते. दीक्षितांनी 
हिंदु राष्ट्रवादाच्या समर्थनार्थ ' नवभारत'च्या एप्रिल 
अंकात एक प्रदीघं लेख लिहिलेला आहे. त्यावरून 
दिसते, की पारंपरिक पांडित्याचा उपयोग परंपरा- 
समर्थनार्थंच केला पाहिजे ह! त्यांचा आग्रह कायम 
आहे. 

प्रा, नरहर कुरुंदकरांनी त्यांच्या मुलाला उप- 
नयनसंस्काराने दीक्षित केल्मामुळे महाराष्ट्रभर वादळ 
उठले. केवळ दीक्षितांनी या ब्रतबंधाची बाजू घेतली. 
पण आपले निहँतुकत्व स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी 
आधीच सूतोवाच केले होते,की त्यांना या ब्रतबंधाची 
वा कुरुंदकरांची ना बाजू घ्यायची आहे ना विरोध 
करायचा आहे. 

आचार्य नरेंद्र देव, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, 
डॉ. देवराज चानना, डॉ. दा. ध. कोसंबी, इ. विढ्धान 
हेही पारंपरिक पंडित हीते. पण ते समाजवादी वा 
माक्‍संवादी. पण प. बंगालचे महामहोपाध्याय फणि- 
भूषण तकेवागीश यांच्यासारखे दिग्गज पारंपरिक 


पंडित कोणत्याही प्रकारचे मार्क्सवादी नव्हते. तारा- 
शंकर बंदोपाध्यायांच्या ' गणदेवता ' मध्ये जात्या- 
तीत मानवतेने ओतप्रोत असे फणिभूषणांचे प्रतिरूप 
असलेले व्यक्तिचित्र पाहायला मिळते. महाराष्ट्राचे 
पारंपरिक पांडित्य मात्र याच्या पूर्ण विरुद्ध. त्याची 
नजरवंदोही एवढी जबरदस्त, की कॉ. श्रीपाद 
अमृत डांगेंसारख्या व्युत्पन्न माक्‍सेवाद्यालाही त्याने 
शंकराचार्य व टिळकांच्या श्रीपादांपासून दूर सरकू 
दिले नाही. 

भारतीय हैतुकत्वाच्या वाण्याला अनुसरून दीक्षि- 
तांनी लेखाच्या प्रारंभीच नमूद केले आहे, की त्यांचा 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी कोणत्याही प्रकारे संबंध 
नाही. ते पुढे सांगतात, कौ हिंदुराष्ट्रवादाची संक- 
ल्पना त्यांनी कोणाहीकडून दत्तक घेतलेली नाही. 
ती दीक्षितांनी जन्माला घातली असे जरी आपण 
मान्य केले, तरी कालानुक्रमात तिचा पूर्वेपिता 
रा.स्व. संघ आहे हे दीक्षित अमान्य करणार नाहीत. 
म्हणून ती दीक्षितांचे दत्तक अपत्य आहे असे न 
म्हणता दीक्षित तिचे दत्तक पिते आहेत असे म्हणणे 
जास्त सयुक्तिक होईल. 
आध्यात्मिक राष्ट्रवाद 

दीक्षित अध्यात्मवादी आहेत. देहिन्‌ ( आत्मा ) 


जसा देहाआधी व नंतर अनाद्यनंत स्वरूपात अस्ति- 
त्वात असतो, तशीच वस्तूची संकल्पना अनाद्यनंत 


स्वरूपात अस्तित्वात असते, असे अध्यात्मवादी 
मानतात. म्हणून दीक्षित प्रतिपादतात- * काल पर- 
वापर्यंत ज्यू लोकांना स्वत:ची अशी भूमी नव्हती, 
पण तरीही ' ज्यू ' हे एक राष्ट्र होते ! यहुदी ही 
संकल्पना इतिहासात यहुदी गण (100) जन्मला 
तेव्हाच अस्तित्वात आली. हा गण जन्मण्याअगोदर 
यहुदी ही संकल्पना अस्तित्वात होती हे सिद्ध करा- 
यची आवश्यकता दीक्षितांना वाटत नाही. कारण 
परतत्त्व प्रमाणातीत असते ! 

गण हा राष्ट्र असतो काय ? राष्ट्र म्हणजे गणाचे 
जनपद, असा अर्थ आपणाला ४.१,.१६६, ४.२.८१, 
४.२.१२४ व ४.३.१०० ही पाणिनीय सूत्रे देतात. 
कौरव गणाचा एक पूवेज संवरण याचा पंचाल गणाने 


४६ 


पराभव केल्यामुळे तो स्वगणासह पळून तपतीच्या 
गणाच्या आश्रयाला गेला. अश्या परिस्थितीत जनपद 
व वसतिस्थान यात कसा फरक पडतो, याचा खुलासा 
४.३.७० या पाणिनीय सूत्रावर भाष्य करताना 
पतंजलि करतो : अभिजन म्हणजे पूर्वेजांपासूनचे 
वसतिस्थान व निवास म्हणजे सांप्रतचे वसतिस्थान. 
म्हणजे, तपतीचे जनपद संवरणाचे निवासस्थान 
होते, अभिजन नाही. यावरून अभिजन, जनपद व 
राष्ट्र या पर्यायवाची संज्ञा होत्या हे सिद्ध होते. 

यादव गणाचे पहिले अभिजन वा जनपद वा राष्ट्र 
होते मथुरा ही राजघानी असलेला प्रदेश. मगध 
गणाचा सम्राट जरासंध याच्याकडून नामशेष होऊ 
नये म्हणून यादव गणाने सु-राष्ट्रात देशांतर केले. 
मंग त्याचे अभिजन वा जनपद वा राष्ट्र बनले 
सौराष्ट्र. गणाने देशांतर केल्यानंतर तो जर राष्ट्रा- 
वाचून राहिला, तर तो ' उपऱ्या' वा ब्रात्य समजला 
जाई. आदिपर्वात चित्ररथ गंधर्वाने पांडवांना केलेल्या 
उपदेशाचे सार हेच होते. पांडवांनी लाक्षागृहातून 
वाचून कोरव राष्ट्रातून पळ काढल्यानंतर ते उपरे, 
अकोरव बनले; पण इंद्रप्रस्थ वसवल्यानंतर ते गण 
व राष्ट्र वनले, अशाप्रकारे गण व राष्ट्र अन्योन्या- 
श्रयी होते; गण अस्तित्वात आल्याशिवाय जरी 
राष्ट्र अस्तित्वात येत नव्हते, तरी गणाचा विद्यमान 
प्रादेशिक राष्ट्राधार गेल्यानंतर नवा प्रादेशिक राष्ट्रा- 
धार कमवीपर्यंत त्याचे गण म्हणून अस्तित्व लोप 
पावत असे. 

राष्ट्र ही संकल्पना पितृसत्ताक वैदिक काळात 
जन्माला आली नाही. गणसमाजाला जन्म भारतात 
व जगभर स्त्रीने दिलेला आहे. भारतीय स्त्रीसत्ताक 
(0187810118]) गणाच्या राणीची पदवी होती 
राष्ट्री-देवी. राष्ट्र वा राट्‌ वा रट्ट म्हणजे गणाची 
सामायिक मालकीची भूमी (या राट्वरूनच भूमातेचे 
नाव विराट्‌ पडले,) या राष्ट्र गणभूमीची स्त्रीसत्ताक 
गणातफेंची सर्वोच्च शासिका म्हणजे राष्ट्री. 
दीक्षितांच्या आध्यात्मिक राष्ट्रवादाने ज्या स्त्रीला 
गुलाम केले, तिनेच राष्ट्र ही संकल्पना जन्माला 
घातली. 
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद 

दीक्षित स्वत:ला प्रादेशिक राष्ट्रवादाच्या विरो- 
धात सांस्कृतिक राष्ट्रवादी म्हणवतात. त्यांच्या हिंदु- 


नवभारत 


जून, १९८० 


राष्ट्रवादाचे मध्यवर्ती सूत्र पुढीलप्रमाणे- ' हिंदुत्व 
हीच सतत वर्धमान अश्ली संमिश्र संस्कृती असून या 
भूमीतील मुख्य सांस्कृतिक परंपरा आहे.' ही 
सांस्कृतिक परंपरा वाळगणाऱ्या समाजाचा त्यांचा 
मागोवा वैदिक समाजाच्या प्रारंभापाशी संपतो- 
* हिंदू नावाचा एक जिवंत समाज आहे आणि वेदा- 
पर्यंत जिचा उगम शोधता येतो, अश्या एका अविच्छिन्न 
सांस्कृतिक परंपरेचा मी वारसदार आहे. ' वैदिक 
काळापूर्वीची सांस्कृतिक परंपरा कोणती होती ? 
अवैदिक वा अनार्यांची, अब्राह्मण वा नैत्रद्वेतांची. 
नेत्रतंत हे सिधुसंस्कृतीच्या आद्य गणमातेची राक्षस, 
असुर, गंधर्व, पिशाच, इ. संतान होते. नैक्रंत हे 
स्त्रीसत्ताक वा मातृवंशक (11911)111081) होते, 
म्हणून अब्राह्मणी. या अब्राह्मणी परंपरेचा मेर्मणी 
होता वुद्ध आणि त्याचे वारसदार आहेत आजचे 
अतिशूद्र, डॉ. आंबेडकरप्रोक्त सामाजिक स्वेहारा 
(8००8) ]10]७६8198), या सामाजिक सर्व- 
हारांची अविच्छिन्न परंपरा आहे वर्णजातिव्यवस्था 
व स्त्रीदास्य यांच्या विरोधाची, तर दीक्षितांची 


अविच्छिन्न परंपरा आहे वर्णजातिव्यवस्था व स्त्री- 
दास्य यांच्या समर्थनाची. 


हिंदू नावाचा दीक्षितांचा जो ' जिवंत! समाज 
आहे त्याचे भरणपोषण करी शूद्र नावाचे इमशान ! 
ह हिंदू या शब्दाची सृष्टी तुर्कांनी केली, त्याअगोदर 
दद हा शब्द अस्तित्वात नव्हता. म्हणजे दीक्षितांची 
अविच्छिन्न सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची परंपरा तुर्का- 
गमनापासून सुरू होते, जगन्नाथ पंडित म्हणूनच 
आळवतात : दिल्लीश्‍वरो व। जगदीइवरो वा ! 
हिंडुराष्ट्रवाद 


हिंदू नावाचा धर्मच अस्तित्वात 
असे दीक्षित निक्षून सांगतात-'. 
कोणताही, धर्म विद्यमान नाही; आज नाही आणि 
पूर्वी नव्हता ...' मग काय वैदिक काळापासुन हिंदू 
समाज, हिंदू राष्ट्र व हिंदू संस्कृती हे सर्वे निधर्मी 
होते ? तेवढ्याच ठामपणे दीक्षित बजावतात, की 
बाकी जगभर धामिक ( थिऑक्ेंटिक ) शासने होती 
पण भारतात थिऑक्रेंटिक शासन कधीच नव्ह | 


हिंदू धमंशास्त्राचे एक महत्तम पंडित 
पाध्याय पां. 


नाही व नव्हता 
**पण हिंदू नावाचा 


(पकी महामहो- 
वा. काणे त्यांच्या ' हिस्टरी ऑफ धर्म- 


विक, डक 
"करंडगघर घड चिघजन-तज्य, 
स्यदि वि नथदधल 


पत्रव्यवहार 


झास्त्र'मध्ये सप्रमाण सांगतात, की वैदिक काळातला 
धर्म श्रौत वा वर्णाश्रमाचा होता तर वैदिकोत्तर 
(बुद्धोत्तर ) काळातला धर्मं स्माते वा जातिव्यव- 
स्थेचा. दीक्षितांची तक्रार आहे, की अखिल हिंदूंचा 
समान धर्मं नाही, ' तर जो तो आपआपले जातिधरमं 
आणि कुळधर्म पाळतो. प्रत्येक जातीने आपापला 
जातिधर्मे पाळावा अशी धर्माज्ञाच आहे. 

जातिधर्माचे कोणी उल्लंघन केल्यास त्याची जात- 
पंचायत त्याला शिक्षा करीत असे एवढेच नाही, 
तर राजा वा त्याचे सामंतही घोर शासन करीत. 
शंबूकाने वर्णधर्माचे उल्लंघन केल्याची तक्रार एका 
ब्राह्मणाने केली म्हणून खुद्द राजषि रामाने शंबू- 
काचा शिरच्छेद केला. रामाचे राज्य थिऑक्रेटिक 
नसते, तर शूद्र शंबूक निर्वेधपणे तपश्‍चर्या करू शकला 
असता. चार्वाकाने युधिष्ठिराचा ज्ञातिवध केल्या- 
बद्दल निषेध करताच उपस्थित ब्राह्मणांनी धर्मराजा- 
देखत चार्वाकाला जिवंत जाळले. संत चक्रधराने 
जात्यातीत समता आचरायचा - सबगोलंकार केला 
म्हणून यादव महामात्य हेमाडपंताने त्याला हालहाल 
करून ठार मारले. धमंवेड्या औरंगजेब बादशहाने 
निधर्मी सूफी संत सर्मदला प्राणदंड दिला. यात 
औरंगजेबाचे शासन जेवढे थिऑक्रेंटिक दिसते, तेव- 
ढेच थिऑक्रेंटिक शासन यादव राजांचे होते. फुले 
व लोकहितवादींनी पेशव्यांचे शासन कसे थिऑक्रेंटिक 
होते हे सप्रमाण मांडले आहे. 

हिंदूंचे * हे राष्ट्रीयत्व बंदिस्त नाही, खुळेच 
आहे, ) असे दीक्षित परोपरीने सांगतात. वासा- 
हतिकपूर्वे हिंदू समाजात क्षूद्राने विद्याध्ययनाचा 
प्रयत्न करताच त्याला हालहाल करून ठार मारावे 
हो धर्माज्ञा व हिंदू राजाकडून तिचा कठोर अंमल हे 
काय या राष्ट्रीयत्वाच्या खुलेपणाचे व परमसहिष्णु- 
तेचे द्योतक होते ? वेदोक्‍ताचा अधिकार मिळवण्या- 
वर संतुष्ट न राहाता अस्पृश्यतानिवारण करणारा 
शाहू पेशवाईत झाला असता, तर त्याची गत 
शंबूकापेक्षा वेगळी झाली नसती. 

परमसहिष्णु हिंदुत्ववादाच्या विरोधात इस्लाम 
व ह्ग्रिश्‍चन धर्म असहिष्णु आहेत, शांतताप्रिय 
व लोकशाहीवादी भारताच्या विरोधात पाकिस्तान 
व बांगला देश हे रक्‍तपिपासू व लोकशाहीविरोधी 
आहेत, ही दीक्षितांची परधमंद्वेष्टी विधाने 


४७ 


रा. स्व. संघापेक्षा कितपत वेगळी आहेत ? दीक्षित 
शेव, शाक्त, वेष्णव व जन धर्मंपंथांना हिंदू म्हण- 
तात, पण वोौद्ध धर्माला हिंदू म्हणायचे कटाक्षाने 
टाळतात. पण अस्पृश्य बौद्ध झाले म्हणजे ते जास्त 
हिंद झाले असे लगेच म्हणून ते मोकळे होतात ! 
बौद्ध धर्म हा “ जास्त हिंदू धर्म ' कसा आहे हे मात्र 
सिद्ध करायला ते तयार नाहीत. 

दीक्षितांनी प्रादेशिक राष्ट्रवाद विरुद्ध सांस्कृतिक 
राष्ट्रवाद हा जो संघर्ष उभा केला आहे, तो वरपांगी 
आहे. त्याआडचा त्यांचा खरा संघर्ष आहे वर्गजाति- 
अंतवाद विरुद्ध हिंदुत्ववाद. वाचकांच्या गळी हिंदुत्व- 
वाद उतरवायच्या प्रयत्नात जेवढी वासर राहील 
तेवढी त्यांना संभ्रमात पाडून भरून काढावी एवढ्या- 
साठीच दीक्षितांचा हा नवहिदुराष्ट्रवाद आहे. 
जनसंघाने जनता पक्षाबाहेर पडून भारतीय जनता 
पक्ष स्थापून जाहीर केलेच आहे, को त्याचा रा. स्व. 
संघाशी काहीएक संबंध नाही. दीक्षितही तेच 
म्हणतात ! 


- शरद पाटील 


माक्‍खेवाद तथा फुले-आंबेडकरवाद 

संपादक ' नवभारत ' यांस 

माक्‍क्‍सेंवाद आणि फुले आंबेडकरवाद यांचा सम- 
न्वय शक्‍य आहे काय? त्यांचे स्वरूप काय असेल ? 
या विषयावर मे. पुं. रेगे आणि शरद्‌ पाटील यांनी 
त्यांच्या बाजू लेखांद्रारे मांडलेल्या आहेत. आत्तापर्यंत 
रेगे आणि पाटील यांनी जी समन्वयासंबंधी चर्चा केली 
ती बहुतांशी माक्‍संवादाच्या बाजूला उभा राहून 
केल्यासारखीच आहे.रेगेंनी मार्क्सवाद ही सर्वकष 
आणि समग्रलक्षी विचारसरणी मानलेली आहे. 
ह्यामुळे तिची दुसऱ्या विचारसरणीशी ताकिक टक्कर 
होऊ शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या 
मते “ही दुसरी विचारसरणी मार्क्‍्संवादाच्या दृष्टीने 
केवळ एक ' दत्त? (१8011) असते. उपचार करा- 
यला आलिल्या डॉक्टराबरोबर एकादा भ्रमिष्ट माणूस 
भांडतो परंतु डॉक्टरच्या दृष्टीने ते भांडण नसतेच 
इ. विधाने करून रेगेंनो एक प्रकारे माक्‍संवादाची 
तरफदारी केलेली आहे. पण प्रत्यक्षात डॉक्टर कोण 


छट 


हा प्रश्‍न राहातोच. प्रत्येक विचारसरणी सर्वंकषतेचा 
आणि परिपुणंतेचा दावा करते. परंतु ती तशी आहे 
का हे पाहिले जाणे अत्यावश्यक आहे. 

मार्क्सवादाशी आंबेडकरी विचारप्रणाली कठोर- 
पणे पारखळी जाऊ नये म्हणून मध्येच फुलेंना 
घुसडण्याची क्लुप्ती हीदेखील माक्‍संवाद धाजिणीच. 
म्हणजे एकट्या आंबेडकरांना त्यांचे तसे स्वतंत्र 
कतृंत्व द्यायचे नाही. आंबेडकरांना केवळ सामाजिक 
विचारांचे उद्गाते ठरवून त्यांची वर्णी इतर समाज- 
सुधारकांत लावून त्यांच्या आथिक विचारांकडे 
आणि धोरणांकडे पूर्णतया दुलंक्ष करायचे हा या 
देशातल्या साम्यवाद्यांचा खाक्या. आंबेडकरांनी जसा 
माक्‍्संवादाचा अभ्यास केला, तसा मार्क्सवाद्यांनी 
आंबेडकरी विचारप्रणालीचा अभ्यास केलेला नाही. 
कारण ते परिपूर्ण. मार्क्सोच्छिष्टम्‌ जगत्‌ स्वेम्‌ 
समन्वयाची भाषा करताना ह्या विचारवंतांनी 
आंबेडकरांनी मार्क्स आणि माक्‍संवाद यांच्या संबं- 
घात काही मते प्रकट केलेली आहेत याकडे लक्षच 
दिलेले नाही. आंबेडकरांची ही वेळोवेळी प्रकट 
झालेली मते अभ्ग्रासल्याश्षिवाय कोणती विचार- 
प्रणाली डॉक्टराची भूमिका बजावण्यायोग्य आहे हे 
समजणार नाही. आंबेडकर, खाटमांडू (नेपाळ) 
येथील बौद्ध परिषदेत म्हणाले होते: “1 18760 
७७] & 800१७५ ० 011008; 1 प988 
10०1७58070 1601011108, 8910 1 ॥8'ए७ 
810 8 छा!७8, 0681 जी प्रीणा७ या 81ए0४- 
गट्ट हा] 8, ठळ्णा)प॥1801 8910 8]] 
शाहा, छत 1 180४७ 8180 ७0९, ४००0 
त७8] ठी फ्रोण७ रा डणतेणाग९१्ट 00 ठिपते- 
त8'8 1011811118. ” 

तेव्हा, रेगेंनी म्हटल्याप्रमाणे, समन्वयकाचा जो 
दोन्ही विचारसरणींचा अभ्यास असणे आवश्यक आहे 
तो अभ्यास डॉ. आंबेडकरांचा झालेला होता हे उघड 
आहे. इतकेच नव्हे तर कम्युनिस्ट पुढार्‍्यांपुढे “ या 
देशातील कम्युनिस्टांनी पाहिलीही नसतील अशी 
कम्युनिझमवरील पुस्तके माझ्या संग्रही आहेतव मी 
ती अभ्यासली आहेत '” अश्या आशयाचे उद्गार 
डॉ. आंबेडकरांनी एकदा भर सभेत काढलेले होते. 
कोणत्याही कम्युनिस्टाची त्यांच्या या विधानाला 
आक्षेप घेण्याची हिम्मत झाली नाही. थोडक्यात, 


नवभारत 


जून, १९८० 


आदश समन्वय होण्यास आंबेडकर सर्वथा लायक 
आणि योग्य पुरुष होत. मग त्यांनी का समन्वय 
केला नाही? मी अगोदर म्हटल्याप्रमाणे खरा 
डॉक्टर कोण हा प्रश्‍न इथे निर्माण होतो. बुद्धिझम 
आणि कम्युनिझम या दोन तत्त्वप्रणालींची तुलना 
केल्याशिवाय हा प्रश्‍न सुटणार नाही. अन्यथा 
तळीरामला तपासायला आलिल्या वैदूसारखी आणि 
डॉक्टरासारखी तपासणी होण्याची प्रक्रिया नाका- 
रता येणार नाही. 

आंबेडकरांचा स्वतंत्र असा वाद (181)) नाही. 
त्यांचा वाद हा बौद्धवाद (13ए0011187)) आहे. 
म्हणून ' मार्क्सवाद आणि फुले-आंबेडकरवाद ' ह्या 
शब्दप्रयोगाचा स्पष्ट अर्थ '* मार्क्सवाद आणि बोद्ध- 
वाद ” असाच आहे. त्यांच्या मते: ' 10 01]ए 
एभोष्टांणा, 1 ॥0 ४ शा8फ, (118, 081) 801४७ 
88 छा हाणत 0० णा 0१0118) 18 
उए0ता8. ” या आंबेडकरी भूमिकेचा विचार 
किती माक्‍संवादी विचारवंतांनी केला आहे? 
आंबेडकरांची “ वुद्धिझम ” ही विचारसरणी किती 
मार्क्सवादी विचारवंतांनी अभ्यासली आहे ? डॉ. 
आंबेडकरांनी “ बौद्धवाद आणि साम्यवाद" या 
विषयावर खाटमांड्‌ येथे जे भाषण दिले त्यात त्यांची 
माक्‍संवादासंबंधीची मते अधिक सुस्पष्ट झालेली 
आहेत. त्या भाषणात त्यांनी या दोन विचार 
सरणींचे आद (100918 ) आणि त्यांची 
आदर्झाप्रत नेणारी साधने (1108115) यांची तुलना 
केलेली आहे. काले मावसंने ' पिळवणूक जू ह्या 
शब्दातून जे व्यक्‍त केले होते तेच बुद्धाने 
* दुःख? ह्या शब्दातून ठपरक्त केले होते. याचा 
पुरावा म्हणून आंबेडकरांनी धमंचक्रप्रवतनसूत्र 
अभ्यासायला सांगितलेय. ह्या दोन्ही विचारसरणीं- 
मध्ये साध्याच्या दृष्टीने साम्य असून साधनांच्या 
दृष्टीने भेद आहे. साम्यवाद हिंसेचा मार्गे अंगि- 
कारतो- तसे करायला लोकांना प्रवृत्त करतो, या 
उलट बोद्धवाद अहिसक मार्गांचा अवलंब करतो- 
तसे करायला लोकांना प्रवृत्त करतो. साम्यवाद 
हुकूमशाहीचा पुरस्कर्ता आहे, तर बौद्धवाद लोक- 
शाहीचा पुरस्कर्ता आहे. हे विचारसुत्र ह्या भाषणांत 
सापडते. मा्क्‍संवादातील मूलभूत गोष्टी बौद्धवादात 
पूर्वीच आहेत. त्यामुळे मार्क्संवादाकडे आदर्शासाठी 


पत्रव्यवहार 


जाण्याची बौद्धांना गरज नाही. उलट, साधनांबाबत 
विचार करता बौद्धवादाचे विचार माक्‍तंवादाहून 
श्रेष्ठ आहेत- तर्काला पटणारे आहेत. म्हणून जगाने 
बौद्धवादाचाच अंगीकार केला पाहिजे, असे 
आंबेडकरांचे म्हणणे आहे. डॉ. साहेब या भाषणाचा 
शेवट करताना म्हणतात : “ 1)0 10 00 ४]]ए- 
106 ७४7 ऐग्पाणपाणा8८ 8000088. ग. हेप 
वृष ००णीतभा 0 ७1 1 ए0 9] 06००- 
118 000 (७00) 83 1112116110 ४8 116 
एणतता&ळ पर98, प ०91 ऐपा२५57्ट 900पा. 
(७ 88100 765110 0४ 110 1101110085 0- 
10ए७, ०1 ] १४५०७ 800 ४00१ ७] 

उघडपणेच, डॉ. आंबेडकरांनी समन्वयाला विरोध 
दशशंविल्याचे स्पष्ट होते. मग हा, विळया-भोपळधाची 
मोट बांधण्याचा खटाटोप का? भ्रमिष्ट आहेत 
कम्य॒निस्ट. ते केवळ भ्रमिष्टच नसून दांभिकदेखील 
आहेत. घरी सत्यतारायणाची म्हापुजा घालणारे 
लोक कम्युनिस्ट असू शकतात हे या देशातले जगाच्या 


साभार पोच 


& ' कोबळे दिवस ?- व्यंक्रटेश माडगूळकर; 
उत्कषं प्रकाशन, पुणे ४; १९७९; पृ.१८१; 
किमत २४ रुपये. 

% ' केशव घछुत आणि तांबे '-श्री. के. क्षीरसागर; 
अमेय प्रकाशन; नागपूर ४४०००२; १९८०; 
प. १२७; किमत रुपये १८.५० , 

% मराठी लेखिका ! चिंता आणि चिंतन ' - 
भालचंद्र फडके; श्री विद्याप्रकाशन; पुणे; (९८० 
प. २५२; किमत २५ रुपय 
। मसीहा '-प्रभाकर लक्ष्मण मर्येकर 
प्रकाशन; मुंबई ४०० ००८; १९७९; पृ ९६; 
किमत रुपये ९.५०, 

आम्ही यातनांचे स्वामी ' - वामन देशपांड; 
प्रकाशक : साहित्य प्रसार केंद्र, मंबई ४; द्वितीय 
आवृत्ती १९७९; पृ. ८८ किमत ८ शपयं. 
न, भा. ७ 


वाल्मीक 


४९ 


दृष्टीने आणखी एक महा आइचयं ठरायला पाहिजे. 


जे आंबेडकर असल्या समन्वयाच्या विरोधी आहेत 
त्यांना ' मारून मुटकूत मुसलमात ' बनविण्याचा 
माक्‍सेवाद्यांचा व त्यांच्या पाठराख्या दलित साहित्यि- 
कांचा हा खटाटोप आता त्यांनी आवरावा, बोद्ध- 
वादच केवळ या देशाचा डॉक्टर होऊ शकतो. हा 
विषय तसा बराच विस्तृत आणि गुंतागुंतीचा आहे. 
डॉ. आंबेडकरांनी वेळोवेळी व्यक्‍त केलेले विचार 
(माकसंवादासंबंधीचे) एकत्र करूनही त्यांची भूमिका 
अधिक योग्यरीत्या मांडता येईल. मी या ठिकाणी 
आंबेडकरी विचारांकडे इथले माक्‍संवादी विचारवंत 
कसे दुलेक्ष करीत आहेत हे दशंवू इच्छित होतो. 
ते काय मी केले आहे असे मला वाटते. प्रत्यक्ष 
सैद्धांतिक चर्चेत मी शिरलेलो नाहीय. बौद्धवादी 
विचारवंतांना साम्यवादाशी समन्वय साधण्याची 
गरज नाही, इतकेच इथे नमूद करतो. 


- गौतम शिंदे 


% । उत्तरायण - म. वि. कोल्हटकर, वाल्मीक 
प्रकाशन, मुंबई ४००००८३; १९७८; पृ. ११२; 

वि क्रि. १० रुपये 

% ' वाघीण! - प्रा. व. बा. बोधे; मेनका प्रका- 
शन, पुणे ३०; १९८०; पृ. १९६; कि २० रु. 

& ' रक्ताळळलळी लक्तरे ' - योगेन्द मेश्राम; 
विजय' प्रकाशन, नागपूर १२; १९८०; पू. 
१३७; कि. १६ रुपये. 

* ' चाहूल ' - अंबिका सरकार; मौज प्रकाशन, 
मुंबई ४; १९८०; पृ. १५१; कि. ८ रुपये 

* ' रोहिणी ' - केशव केळकर; मौज प्रकाशन, 
मुंबई ४; १९८०; पृ. ६७; कि. २० रुपये 

% ' माणसं! - अनिल अवचट, मौंज प्रकाशन, 
मुंबई ४; १९८० ; पु. १७९; कि. २७ रू 
५० पै. 


चारिका 
एल्फिन्स्टन आणि स्पूनर 


काही दिवसांपुर्वी मुंबईच्या एल्फिन्स्टन कॉलेजशी संबंधित असलेल्या काही मंडळींनी आपल्या 
कॉलेजच्या नामदात्याचे समारंभपूर्वक आणि गौरवाने व कृतज्ञतेने स्मरण केले. ह्यामुळे महाराष्ट्र 
टाइम्सच्या पत्रव्यवहाराच्या स्तंभात एक छोटेसे वादंग माजले, आपल्या राष्ट्रावर गुलामगिरी 
लादणार्‍या आणि त्याचे शोषण करणाऱया परकीयांपैकी एखादी व्यक्‍ती जरी व्यक्तिशः चांगली असली, 
तरी तिचा गौरव करणे गुलामी आणि स्वाभिमानशून्य वृत्तीचे लक्षण नव्हे काय ? 
ह्या संदर्भात कदाचित्‌ विल्यम स्पूनर यांच्या एका कृत्याचे स्मरण करून देणे उचित ठरेल. 
रेव्ह. विल्यम स्पूनर हे १९०१ ते १९२४ पर्यंत ऑक्स्फडंच्या न्यू कॉलेजचे वॉडंन (प्रमुख) होते. 
ह्या कॉलेजात त्यांनी एकंदर ६२ वर्षे घालविली. स्पूनर यांचे, बहुधा अनन्यसाधारण असे, वैशिष्ट्य 
असे की त्यांच्या हयातीतच, त्यांच्या नावाशी संबंधित असलेला एक नवीन शब्द, ऑक्स्फर्ड इंग्लिश 
डिक्शनरीमध्ये प्रविष्ट झाला. हा शब्द म्हणजे “ स्पुनरिक्षम '. स्पुनर बोलताना काहीसे अडखळत 
आणि त्यांच्या तोंडून झालेल्या चुकांची अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णने ऑक्स्फडंच्या विद्यार्थ्यांनी प्रचलित 
करून ठेवली होती. स्पूनर यांच्या नावावर मोडणारी अशा चुकांची अनेक उदाहरणे अर्थात्‌ कल्पित 
होती. पण त्यांतून ' स्पुनरिझम ' या शब्दाचा उदय झाला. * स्पुनरिझभ ' म्हणजे वाक्यातील दोत 
किंवा अधिक शब्दांच्या आद्याक्षरांत चुकून झालेली अदलाबदल. उदा. “ ४०॥ 15ए6 ९४७0 8 
ए०)७ एप, ४०प ॥8४७ 11856 पोऊ पहा'र्‍ 160103. छ०प |] 168४७ १) 
धरा ४0७00 १7७0. किंवा “ शाला. 01 08 ॥88 10 161] 11 ॥8 ॥७8॥ & ॥॥- 
8711060 11807 ? 7 
पण स्पुनर केवळ अशाच चुका करीत नसत, ते नक्कीच धांदरट होते. उदा. त्यांनी एकदा 
पुढील दुरुस्ती केली होती : “ आता केलेल्या प्रवचनात (सर्मन ) जेथे जेथे मी ऑरिस्टॉटल म्हटले, 
तेथे तेथे मला सेन्ट पॉल म्हणायचे होते. ” विसरभोळ्या आणि प्रेमळ माणसांना व्यवहारात दुसऱ्यांची 
मने दुखवू नयेत म्हणून जी चलाखी दाखवावी लागते, तिच्यात ते प्रवीण होते. उदा, एका विद्यार्थ्याशी' 
झालेले त्यांचे पुढील संभाषण घ्या. स्पुनर ह्या विद्यार्थ्याचे नाव अर्थात्‌ विसरलेले आहेत. 
स्पूनर : थांबा हं. तुमचं आद्याक्षर काय ? 
विद्यार्थी : ' व्ही '. 
स्पूनर : आणि, अं... “ व्ही ' म्हणजे काय ? 
विद्यार्थी : व्हिक्टर. 
स्पूनर : व्हिक्टर कोण ? 
पण स्पूनर यांची प्रस्तुत संदर्भात आठवण व्हायचे कोरण वेगळे आहे. 


य वि पहिल्या महायुद्धात 
काँल्रेजचे जे विद्यार्थी लढाईत मारले गेले, त्यांची नावे कोरलेली शिला कॉलेजच्या चेपे, या 


ल्मध्ये बसविण्याची 


पुढाकाराने न्यू कॉलेजचे जे विद्यार्थी शत्रूच्या बाजूने लढताना मारले गेले 
श्रि्ञाही बसविण्यात आली. तिच्यावर जे शद्द कोरले होते 
झाले आहे, तसेच स्पुनरचेही झाले आहे. 

ह्या केळिजात ज्या विद्यार्थ्यांनी परदेशातून येऊन ह्या 
आत्मसात्‌ केळा आणि घरी परतल्यावर, आपल्या देशासाठी 
च्या युद्धात, देह ठेवला त्यांच्या स्मरणार्थ : 


नग्न 


होते त्यांच्या नावांची 
त्याच्यामुळे जसे ह्या विद्यार्थ्यांचे स्मारक 


स्थानाचा सांस्कृतिक वारसा 
लढताना ज्यांनी, १९१४-१८ 


सार-संकलन 


द्दा 


सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडे दिलेला निर्णय 
भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्पराच्या दृष्टीने अत्यंत 
महत्त्वाचा आहे. ह्या निर्णयाप्रमाणे राज्यघटनेत 
करण्यात आलेल्या बेचा ळिसाव्या दुरुस्तीतील( १९७६ 
च्या राज्यघटना कायद्यातील ) चवथा आणि पाचवा 
विभाग ( सेक्शन ) रदद करण्यात आला आहे. 
वेचाळिसावी घटनादुरुस्ती १९७६ मध्ये जेव्हा कर- 
ण्यात आली होती, तेव्हा विरोधी पक्षांचे बहुतेक 
पुढारी राजकीय बंदिवासात होते, 


सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचा अर्थ 
ध्यानात येण्यासाठी थोडी पूर्वपीठिका लक्षात घेणे 
आवद्यक आहे. केशवानंद भारती खटल्यामध्ये 
( १९७३ ) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय 
असा होता, की जरी संसदेला (पालंमेन्ट) , घटनेच्या 
कळूम ३६८ प्रमाणे, घटनेच्या कोणत्याही विभागात 
दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे- आणि ह्याच्यात 
मूलभूत हक्कांच्या प्रकरणाचाही समावेश होतो- 
तरी घटनेची जी मूलभूत घडण कित्रा चौकट ( बेसिक 
स्ट्रवचर ) आहे तिला धक्का लागणार नाही अक्या 
रीतीने हा अधिकार वापरण्यात आला पाहिजे. ह्या 
निर्णयामागचा विचार असा आहे : संसद ही राज्य- 
घटनेची निर्मिती आहे ; लोकसभा ठराविक मुदती- 
साठी म्हणून निवडण्यात येते आणि मुदत संपल्या- 
नंतर विसजित होते ; राज्यसभेचे सभासद ठराविक 
मुदतीनंतर निवृत्त होतात ; पण राज्यघटना टिकून 
रहाते. ज्या घटनेने संसदेला निर्माण केले आहे ती 
घटनाच स्वतःला विसजित करण्याचा अधिकार 
संसदेला देत आहे असा तिच्यातील तजविजींचा अर्थ 
लावणे अयोग्य आहे. 

ह्या संदर्भातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असा, की 
घटनेतील जे कलम ३६८ संसदेला राज्यघटनेत 
दुरुस्ती करण्याचा अधिकार देते, त्याच्या तजविजी- 


प्रमाणे ह्या दुरुस्तीच्या प्रकियेत जनतेला कोणत्याही 
प्रकारे सहभागी होता येत नाही. सार्वमत घेतल्या - 
शिवाय किंवा घटनादुरुस्तीचा विचार करण्यासाठी 
म्हणून बोलाविण्यास आलेल्या सभेची-कन्व्हेन्शनची 
संमती असल्याशिवाय घटनादुरुस्ती करता येत 
नाही अश्ली तजवीज अनेक देशांमध्ये आहे, अशी खास 
तजवीज असण्याचे कारण असे आहे, की निवडणकी- 
मध्ये लोकसभेसाठी म्हणून जेव्हा लोक प्रतिनिधी 
निवडतात, तेव्हा सामान्यपणे घटनादुरु्स्त च्या 
समस्या त्यांच्या डोळ्यांपुढे असत नाहीत. दैनंदिन 
किवा नजिकच्या समस्यांच्या संदर्भात ते ही निवड 
करीत असतात. ह्यापुळे घटनेत दुरुस्ती करण्याचा 
अधिकार लोकसभेला नसतो आणि घटनादुरुस्ती- 
साठी खास पद्धती मुक्रर करणे आवश्‍यक असते असे 
मानणे योग्य ठरते. 


ज्या देशांत घटनादुरुस्तीसाठी अश्ली खास पद्धत 
मुक्रर करण्यात आली आहे, त्यांच्यांत लोकसभेने 
शिफारस केलेल्या घटनादुरुस्तींना जनता फारच 
कमी प्रमाणात मान्यता देते असा अनुभव आहे. उदा. 
ऑस्ट्रेलियामध्ये गेल्या ७९ वर्षांत पालंमेन्टने ३२ 
घटनादुरुस्ती सुचविल्या होत्या. त्यांतील फक्त ५ 
दुरुस्तींना जनतेने मान्यता दिली आहे. १९७३ 
मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या पालंमेन्टने दोन घटनादुरुस्ती 
भक्कम बहुमताने स्वीकारल्या होत्या, पण जनतेने 
त्या दोन्ही फेटाळून लावल्या. घटनादुरुस्ती घडवून 
आणण्याची दुसरी खास पद्धत अशी, की लोकप्रति- 
निधींच्या सभेने विशिष्ट दुरुस्ती स्वीकारल्यानंतर 
सभेचे विसजेन करण्यात येते आणि प्रतिनिधींना 
केवळ त्या दुरुस्तीच्या प्रश्‍नावर परत निवडणुकीला 
उभे रहायला लावण्यात येते, ही पद्धत ज्या देशात 
अनुसरण्यात येते तेथे शंभर वर्षांत फारतर पाचसहा 
दुरुस्ती स्वीकारण्यात आल्या आहेत असा अनुभव 


आहे. 


ष्र 


बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती ज्या लोकसभेने संमत 
केली, तिच्यातील प्रतिनिधींची १९७७ च्या निवड- 
णुकीत लोकांनी फजिती केली. तेव्हा प्रत्येक बाबतीत 
लोकसभेची इच्छा ही लोकांची इच्छा असते हा 
दावा ग्रैर ठरतो. - 
सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती खटल्यात 
दिलेला निर्णय बाजूला सारून संसदेला घटनादुरुस्तीचे 
अमर्यादित आणि परिपूर्ण अधिकार देणे हे ४२ व्या 
दुरुस्तीच्या ५५ व्या विभागाचे उदिष्ट होते. त्याने 
जी नवीन कलमे घटनेमध्ये प्रविष्ट केली होती 
त्यांचा परिणाम असा होत होता, की : (अ) घटना- 
दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर कोणतीही 
मर्यादा उरत नव्हती. म्हणजे घटनेची मूलभूत चौकट 
बदलण्याचे सामर्थ्यही संसदेला लाभत होते. 
(ब) संसदेने केलेली घटनादुरुस्ती वैध आहे कौ 
नाही ह्याचा विचार न्यायाल्याच्या अधिकारक्षेत्रातुन 
वगळण्यात आला होता. 
वरील दोन्ही रद्द करण्याशिवाय सर्वोच्च न्याया- 
ल्याला दुसरा पर्याय नव्हता. ह्या निर्णयाला आधार- 
भूत असलेले युक्तिवाद निर्णायक आहेत हे कुणाही 
विचारी व्यक्‍तीला पटेल । (१) ज्याला दुसऱ्याकडून 
काही मर्पादित अधिकार प्राप्त झालेले असतात तो 
त्या मर्यादित अधिकारांचा वापर करून, ती मर्यादा 
नष्ट करून, अमर्यादित अधिकार प्राप्त करून घेऊ 
शकत नाही. असे करणे म्हणजे निभितीने निर्मा- 
त्यावर ताबा मिळविण्यासारखे होईल. राज्यघटनेने 
संसदेला निर्माण केळे आहे आणि तिला घटनेमध्ये 
बदल करण्याचा मर्यादित अधिकार दिला आहे. ह्या 
मर्यादित अधिकाराचा वापर करून जर संसदेने 
घटनेमध्ये असा बदल घडवून आणला, की त्याच्या 
पोगे घटनेमध्ये बदल करण्याचा अमर्यादित अधि- 
कार तिला प्राप्त होईल, तर संसदेचे हे कृत्य 
विपरीत ठरेल ह्यात काही शंका नाही. (२) घट- 
नेत दुरुस्ती करण्याचा संसदेला देण्यात आलेला 
अधिकार मर्यादित आहे, अमर्यादित नाही हे वैशिष्ट्य 
म्हणजे घटनेच्या पायाभूत चौकटीचा एक भाग 
आहे. राज्यघटनेचे सवंश्रेष्ठत्व, घटनेच्या मूलभूत 
चौकटीचे अपरिवतंनीयत्व आणि घटनेचा अर्थ 
लावण्याचा आणि तिचे संरक्षण करण्याचा 
न्यायालयाला दिलेला अधिकार ही वैशिष्ट्ये 


नवभारत 


जून, १९८० 


घटनेच्या मूलभूत चौकटीत अंतर्भूत आहेत, ह्यामुळे 
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या मूलभूत चोकटीत 
बदल करण्याचा संसदेला अधिकार नाही असा 
निर्णय दिल्यानंतर संसदेने तो अधिकार स्वत:कडे 
घेणारा कायदा. करणे तकंदुष्ट ठरते. घटनेप्रमाणे 
असा कायदा होऊच शकत नाही. (३) ४रव्या 
घटनादुरुस्तीनुसार घटनेच्या ३६८ व्या कलमामध्ये 
(47७018 ) जे पोटकलम ( 018186 ) प्रविष्ट 
करण्यात आले होते त्याच्याप्रमाणे संसदेने केलेल्या 
घटनादुरुस्तीविषयी ती वैध आहे की नाही हे ठर- 
विण्याचा न्यायाल्याचा अधिकार काढून घेण्यात 
आला होता, पण घटनेने न्यायालयाला दिलेला हा 
अधिकार हे घटनेच्या मूलभूत चौकटीचे एक 
वैशिष्ट्य आहे व म्हणून संसद तो हिरावून घेऊ 
शकत नाही. 

संसद घटनेमध्ये ज्या दुरुस्त्या करील त्या नेह" 
मीच लोकांच्या हितासाठीच केलेल्या असतील असे 
ज्यांना वाटते त्यांनी पुढील गोष्टीचा विचार करावा. 
राज्यसभेने ज्या ४१ व्या घटनादुरुस्तीला मान्यता 
दिली होती आणि जिला लोकसभेची मान्यता मिळणे 
शक्‍य होते, तिच्यात पुढे दिलेली तरतूद होती : 
राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान आणि राज्यपाल यांनी ह्या 
अधिकारस्थानावर येण्यापूर्वी किवा ह्या अधिकार- 
स्थानावर असताना जो कोणताही गुन्हा केला असेल 
त्याच्याबाबतीत त्यांच्यावर॑ कायदेशीर कारवाई 
होण्यापासून त्यांना तहाह्यत मुक्‍तता देण्यात आली 
होती. तसेच एखाद्या व्यक्‍तीवर त्याने केलेल्या गुन्ह्या- 
साठो जर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यात 
येत असली आणि ती व्यक्‍ती ह्या तीन अधिकार- 
स्थानांपेकी एका स्थानावर आली तर ती कारवाई 
पुढे चालविण्यात येऊ नये अशीही तरतूद करण्यात 
आलो होती. म्हणजे खून करण्याबद्दल जर एखाद्या 
माणसावर खटला भरण्यात आला असेल आणि 


त्याची राजकीय वशिल्यामळे 


त पुळ जर राज्यपाल म्हणून 
नेमणूक करण्यात आली, तर त्याची कायदेशीर 


कारवाईपासुन ताबडतोब आणि तहाह्यत सुटका ह्या 
तरतुदीमुळे घडून येईल. तसेच भारतीय लोकप्रति- 
निधींनी केलेला एक कायदा असा होता (१९७५- 
७६ मध्ये), की त्याला अनुसरून, खटल्याश्िवाय 
बंदिवासात टाकलेल्या नागरिकाला कोणत्या कारणा- 


सारसंकलन 


साठी आपल्याला बंदिवासात टाकले आहे ह्याची 
माहिती करून घेण्याचा अधिकार नव्हता, ही कारणे 
न्यायालयाला कळविण्याची परवानगी कुणाही 
सरकारी नोकराला नव्हती आणि न्यायालयाने जर 
एखाद्या माणसाला मुक्‍त केलें असेल तर त्याला 
ह्याच कारणांसाठी परत अटक करण्याचा अधिकार 
- म्हणजे अटकेत ठेवण्यासाठी ती कारणे पुरेशी 
नाहीत असा न्यायालयाचा निर्णय असला तरी त्याच 
कारणांवरून परत त्याला अटक करण्याचा अधिकार 
- शासनाला देण्यात आला होता. ह्यावरून संसदेने 
केलेली घटनादुरुस्ती किवा संमत केलेले कायदे 
घटनेप्रमाणे वैध आहेत को नाहीत हे ठरविण्याचा 
न्यायालयांचा अधिकार, घटनेने नागरिकांना जे 
मूलभूत हक्‍क दिले आहेत त्यांच्या संरक्षणाच्या 
दृष्टीने, किती महत्त्वाचे आहेत हे दिसून येईल. 

राज्यघटनेने कलम १४ नागरिकाला ' कायद्या- 
समोरील समानता ' आणि ' कायद्यांचे समान 
संरक्षण ! ह्या गोष्टींची हमी देते. कलम १९ सर्व 
नागरिकांना पुढील मूलभूत हक्‍क प्रदान करते: 
(१) भाषण आणि आविष्कार यांचे स्वातंत्र्य; (२) 
शांततामय रीतीने, शस्त्र धारण न करता एकत्र जम- 
ण्याचे स्वातंत्र्य, (३) संघटणा प्रस्थापित करण्याचे 
स्वातंत्र्य; (४) भारताच्या प्रदेशात संचारस्वातंत्र्य; 
(५) भारताच्या कोणत्याही भागात वसती करण्याचे 
आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य; (६) कोणताही 
व्पवसाय, धंदा, रोजगार करण्याचे स्वातंत्र्य, 

बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीच्या चवथ्या विभागात 
(सेक्शन) जी तरतूद करण्यात आली होती तिचा 
आशय असा होता, की घटनेची जी निदेशक तत्त्वे 
आहेत त्यांच्याशी संबंधित असलेला कोणताही 
कायदा जर घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्‍कांशी 
विसंगत असला तर मूलभूत हक्‍्कांनी पड खाल्ली 
पाहिजे आणि कायदा अबाधित राहील. सर्वोच्च 
न्यायाल्याने ही दुरुस्ती अवैध ठरवून रद्द केली. 

ही जी निदेशक तत्त्वे आहेत त्यांचे उद्दिष्ट भार- 
तात कल्याणकारी राज्य स्थापन करण्यासाठी शास- 
नाला प्रवृत्त करणे हे आहे. सामाजिक न्याय प्रस्था- 
पित करण्यासाठी, सर्वांना उपजीविकेचे साधन प्राप्त 
करून देण्यासाठी, सर्वांना समान संधी लाभावी, 
ग्रामपंचायती बळकट व्हाव्या आणि लोकशाही 


षड 


तळच्या माणसांपर्यंत पोचावी, समान नागरी संहिता 
प्रस्थापित व्हावी, समाजातील दुबळ्या विभागांना 
संरक्षण लाभावे व त्यांची प्रगती व्हावी यासाठी 
शासनाने सतत प्रयत्नशील राहिले पाहिजे असा 
आदेश ही निदेशक तत्त्वे शासनाला देतात. देशाचा 
राजकारभार कोणती साध्ये प्राप्त करून घेण्यासाठी 
म्हणून चालविण्यात यावा याचे मार्गदशन ही तत्त्वे 
करतात आणि त्या दिशेने सतत प्रयत्न करीत रहा- 
ण्याचा आदेश शासनाला देतात. ही मार्गदर्शक तत्त्वे 
अतिशय मोलाची आहेत. पण ती * बजावणीयोग्य 
(७०7०७81016) नाहीत असे घटनेत स्पष्टपणे 
नमूद करण्यात आले आहे. उलट, मूलभूत हक्‍क 
घटनेप्रमाणे बजावणीयोग्य आहेत. 

बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीतील जी तरतूद सर्वोच्च 
न्यायालयाने हाणून पाडली ती वैध ठरली असती 
तर त्याचा परिणाम काय झाला असता ? एकतर 
निदेशक तत्त्वे ही मूलभूत हककांपेक्षा श्रेष्ठ ठरली. 
असती. निदेशक तत्त्वांची उद्दिष्टे साधण्यासाठी 
म्हणून करण्यात आलेला कायदा जर वर उल्ले- 
खिलेल्या स्वातंत्र्यांशी विसंगत ठरला असता, त्या 
कायद्याचा परिणाम म्हणून काही व्यक्तींची काही 
स्वातंत्र्ये हिरावून धेतली गेली असती, तर ह्या 
कारणासाठी ह्या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात दाद 
मागण्याचा ह्या नागरिकांना हक्क उरला नसता. 
आता ही निदेशक तत्त्वे इतकी व्यापक आहेत, की 
जवळजवळ सर्वेच महत्त्वाच्या कायद्यांशी त्यांचा 
संबंध पोचतो. ह्यामुळे यापुढील कोठलाही कायदा 
करताना तो नागरिकांच्या मूलभूत हक्‍्कांशी विसं- 
गते ठरेल काय ह्याची काळजी करण्याचे बहुमत- 
वाल्या पक्षाला कारण उरणार नाही. मोजेची गोष्ट 
अशी आहे, की घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्‍कांमध्ये 
फेरबदल करण्यासाठी संसदेत 3. बहुमत अनुकूल 
असावे लागते. पण संसदेने साध्या बहुमताने संमत 
केलेला कायदा, ही घटनादुरुस्ती अंमलात आली 
असती तर, अनेक मूलभूत हक्कांचा संकोच करू 
शकला असता. शिवाय घटनेप्रमाणे कोणत्याही 
राज्याचे कायदेमंडळ घटनादुरुस्ती करू शकत नाही. 
पण वरील घटनादुरुस्ती मान्य झाली असती तर 
कोणत्याही राज्याचे कायदेमंडळ कायदा करून नाग- 
रिकांचे मूलभूत हक्‍क स्थगित करू शकले असते; 


ष्छ 


म्हणजे प्रत्यक्षात ते घटनेमध्ये महत्त्वाचा फेरबदल 
करू शकले असते, 

नागरिकांचे मूलभूत हक्‍क स्थगित केले तर प्रत्य- 
क्षात काय घडू शकते ह्याचा अनुभव आणीबाणी- 
मध्ये सर्वांना आला. पण आणीबाणी हे तात्पुरते 
घ्यावयाचे कडू औषध आहे अशीच ज्यांनी आणी- 
बाणी आणली त्यांची पण धारणा होती. पण वरील 
घटनादुरुस्ती जर अंमलात आली असती तर मूलभूत 
हक्‍क केवळ स्थगित झाले नसते; ते व्यवहाराच्या 
दृष्टीने रद झाले असते, 

ह्या सर्वे कारणांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वरील 
घटनादुरुस्ती रह केली हे योग्यच झाले. 

अनेकांची अशी धारणा असते, की मूलभूत हक्‍क 
केवळ व्यक्‍तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतात तर 
निदेशक तत्त्वे सामाजिक कल्याण आणि न्याय ह्य़ा 
उद्दिष्टांना प्राधान्य देतात. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि 
सामाजिक कल्याण ह्यांच्यामध्ये जेव्हा विसंगती 
निर्माण होते तेव्हा व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याने गौण स्थान 
स्वीकाराते हे योग्य आहे. पण मूलभूत हकक आणि 
निदेशक तत्त्वे ह्यांच्यामध्ये जेव्हा विरोध निर्माण 
होतो तेव्हा त्याचे स्वरूप व्यक्तीचा स्वार्थ आणि 
समाजाचे कल्याण ह्यांच्यामधील विरोधासारखे 
नसते. निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तेवर आलेल्या 
आणि बहुमताच्या पाठिव्य़ाने सत्ता चालविणाऱ्या 
सरकारच्या हातीही निरंकुश सत्ता सोपवू नये, 
मानवी व्यक्‍ती म्हणून नागरिकाची जी प्रतिष्ठा 
असते आणि असली पाहिजे तिची मर्यादा ह्या 
सत्तेला असावी हे तत्त्व मूलभूत हक्कांना आधारभूत 
भाहे. लोकशाहीचा खरा पाया म्हणजे मानवी 
व्यक्‍तीची प्रतिष्ठा आणि तिच्यावर आधारलेली 
समानता आणि स्वातंत्र्य ही मूल्ये हा होय. कल्याण- 
कारी राज्य किंवा इतर कोणतेही सामाजिक ध्येथ 
घेतले तर त्याचे अंतिम उद्दिष्ट व्यक्‍तीच्या प्रति- 
ष्ठेळा साजेशी जीवनपद्धती तिला प्राप्त करून देणे 
किवा प्राप्त करून घ्यायला साहाय्य करणे हे असते. 
नाज अनेकांना लोकशाहीचे तत्त्वज्ञानच अमान्य 
असेल, समाजवादी समाजव्यवस्थेचे ध्येय जलदीने 
गाठण्याच्या मार्गात येणारे अडसर म्हणूनच केवळ 
ते मूलमूत हक्‍कांकडे पहात असतील. त्यांच्याशी 
मुकाबला कसा करायचा हा लोकशाहीच्या तत्त्व- 


नर्वेभारत 


जून, १९८० 


ज्ञानावर निष्ठा ठेवणाऱ्यांपुढील एक प्रश्‍न आहे. 
पण लोकशाहीच्या तत्त्वज्ञानावर आधारलेल्या 
घटनेप्रमाणे निवडून आलेल्या आणि घटनेशी इमान 
राखण्याची शपथ घेतलेल्या संसदेने जर घटनेने 
तिला दिलेल्या मर्यादित अधिकाराचा उपयोग 
घटनाच नष्ट करण्यासाठी केला तर घटनेचे आणि 
लोकशाही जीवनमार्गाचे संरक्षण करण्याची जबाब- 
दारी घटनेनेच, ह्या कामासाठी निर्माण केलेल्या 
न्यायालयावर येऊन पडते आणि सर्वोच्च त्याया- 
ल्याने ही जबाबदारी समाधानकारक रीतीने पार 
पाडली ही गोष्ट आश्‍वासक आहे. 


परदेश 
चिनी विनोदी चुटके 


चीनमधल्या नव्या राजवटीत चीनच्या एका 
पारंपरिक कलेचे पुनरुज्जीवन होत आहे. ही चटके - 
वजा संवादाची कला. ह्या संवादांना * चेहरा आणि 
आवाज ' म्हणतात आणि त्यातील विनोद सुक्ष्म 
असतो, सत्ताधारी दुखावतील असा तो नसतो, पण 
त्यांना बोचेल़ असा तो असतो; पण लगेच सारवा- 
सारवही करण्यात येते. उदा. पुढील संवाद घ्या, 
त्याचे लक्ष्य सांस्कृतिक क्रांतीच्या कालखंडात जे 
अतिरेक होत होते ते होय. पण त्याच्यातून आजच्या 

राज्यकर्त्यांसाठीही एक संदेह सूचित होतो. 
स्थान : एक फोटो स्टूडिओ; जिआंग हा एक 
गिऱ्हाईक आहे पण त्याच्याकडे कुणी लक्ष देत नाही. 
तो आजूबाजूला पहातो तेव्हा भितीवरील सुचनेकडे 
त्याचे लक्ष जाते. सूचना अशी की, “जो कुणी क्रांति- 
कारक काँग्रेड ह्या क्रांतिकारक दरवाजातून आत 
ये ईल आणिज्याला ह्या क्तांतिकारक स्टूडिओतून एक 
क्रांतिकारक फोटो काढून घ्यायचा 3 
क्रांतिकारक घोषणा 
जिआंग क्रांतिकारक घोषणा देतो. 
करा | कॉम्रेड, जरा इकडे 
नष्ट करा ! 

निझ्ञम्‌ नष्ट करा! हं 
पाहिजे? 
जिआंग : बूर्ज्वा आयडियालॉजी खतम करा ! 
श्रमजीवी आयडियालाजी बळकट करा ! 

मला माझा फोटो काढून घ्यायचा आहे. 


काय 


सारसंकलन 


दुकानदार : स्वार्थी वृत्ती उपटून टाका ! जनसेवेचे 
व्रत घ्या ! आकार केवढा हवा ? 

जिआंग 4 क्रांती निर्दोष असते ! तीन इंची. 

पण आजच्या संवादांचे वळण वेगळे असते. एका 

चिनी तरुणाला त्याची प्रेयसी “ पहायला ' येणार 

आहे. त्यावेळी जी प्रनोत्तरे घडतील त्यांची रंगीत 

तालीम त्याचा दोस्त त्याला देतो आहे; उत्तरे कशी 

द्यायची ते पढवितो आहे : 

तरुण : तु दररोज, सतत कसला विचार करीत 
असतोस ? 

दोस्त : मला दर दिवशी चार आधूनिकोकरणांत 
अधिकाधिक सहभागी व्हायचे आहे. 

तरुण : जीवनातील तुझे साध्य काय ? 

दोस्त : मळा अधिकाधिक तांत्रिक ज्ञान कमवायचे 
आहे. 

तरुण : स्वतःमध्ये कोणत्या उणीवा आहेत असे 
तुला वाटते ? 

दोस्त $ मला पुरेसे शिक्षण नाही असे मला वाटते. 

तरुण : मग ह्या बाबतीत तू काय करणार आहेस? 


* ' दलित साहित्याचे निराळेपण ' -- प्रभाकर 
मांडे; धारा प्रकाशन, औरंगाबाद; १९७९; 
पृ. १२८; किं. १२ स्पये. 

५७ ' जमात? - म. वि. कोल्हटकर; धारा प्रका- 
झन, औरंगाबाद; १९७९; पृ. १०८४ कि. 
९ रुपये. 

* ' कायापालट - फ़ान्त्स काफका; अनु. सुशीला 
गोखले; धारा प्रकाशन; औरंगाबाद; पृ. ६६: 
कि. ७ रुपये. 

* “ यादवकालीन मराठी काव्यसमीक्षा' - 
सुहासिनी इललेंकर; धारा प्रकाशन, औरंगाबाद; 
१९७९; पृ १२७; किमत १५ रुपये. 


ष्र्ष 


दोस्त : मी झटून अभ्यास करणार आहे ... कशी 
काय वाटतात ही उत्तरे? 

तरुण : त्यांच्यांत काही अर्थ नाही ! 

दोस्त : का नाही? 

तरुण : प्रेमिक असे बोलतात का? आता मी कशी 
उत्तरे देतो पहा. 

दोस्त : तु दररोज, सतत कसला विचार करीत 
असतोस ? 

तरुण : तुझ्यावर रोज जास्त जास्त प्रेम मला 
करायचं आाहे. 

दोस्त : जीवनातले तुझे साध्य काय आहे? 

तरुण : एक सोफा आणि कपड्यांचे कपाट मला 
हवं आहे. 

दोस्त : तुझ्या उणिवा काय आहेत? 

तरुण : एकच उणीव आहे. माझ्याकडे पुरेसे पैसे 
नाहीत. 

दोस्त : मग त्याच्यासंबंधी तू काय करणार ? 

तरुण $ मो अधिक पैसे उसने घेणार आहे. 


% ' कोसलाबद्दल ' - ( भालचंद्र नेमाडे यांच्या 
कादंबरीवरील लेख, परीक्षणे, टीपा ) - संपा. 
बाबा भांड; धारा प्रकाशन, औरंगाबाद; 
पृ २००; किमत ३० स्पये. 

५ ' बैदिक घाडमयातील प्रश्नोत्तरे ' ( व्याख्यान 
संग्रह ) - व्याख्याते डॉ. म. अ. मेहेंदळे; प्रका- 
शक- कुलसचिव पुणे विद्यापीठ; १९८०; पृ. 
१४४; कि. ११ रुपये. 

% ' कॅक्टसफ्लॉवर ! । अन्‌्राधा पोतदार; मोज 
प्रकाशन गृह; मुंबई ४; १९७९; पृ. ५८; 
क्रिमत ११ रुपये. 

% ' धर्मा ! - बाबा भांड; धारा प्रकाशन, औरं- 
गाबाद; १९७९; पू. ७८; कि. ५ रपये. 


षद 


नवभारत जून, 8४८० 


>८€3€3€3€>€3€3€>€9€>€3€>€>€3€>€>€>€७€>€>&>€>> 
आर्गाण्या सणांग्रा 
ग्रापीत त भर्वापीत इतिहास 


लेखक ! क्ग्वेदी 
आकर्षक मुखपृष्ठ, साईज डेमी, एष्ठसंख्या ४०० 


या सुप्रसिद्र व दुर्मिळ पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती प्राज्ञप्रकाशनातर्फे 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत ग्रंथात प्रमुख भारतीय-बिशेषतः 
महाराष्ट्रातील-सणांची साधार माहिती दिली असून त्यांचे 
गैतिक व सामाजिक हेतू ब बोध सविस्तर बर्णिळे 
आहेत. शाक्ोक्त विधी व परंपराप्राप्त रूढी यांचा 
खुलासा केला आहे. हा ग्रंथ प्र्थेक ग्रंथालयात 
तसेच कुटुंबात ठेवण्याच्या 
योग्यतेचा आहले. 


द 
किंमत रु. २० टपाल खचे रु. ४ 


| ंथाल्ये व शैक्षणिक संस्था यांना | 
____१५% कमिरान देण्यात -*/0 कॅमिशन देण्यात येईल, | 


€34582>>294<3€3€9:€9€3€9€9:€9€3€>€3€3€9€3€3€3€3€3€3€383कि करले 


आपली मागणी खाळील पत्त्यावर पाठवावी 


| 
चिटणीस, 0) 
७ 
७ 


€3€>€%€> 
<€>€ €>€>€3€>€>€>€3>€>€> €>€>€>€>:€>€>€>:€9€>€>€>€>€>€3 €क्€3€€ 3९3 


माज्षपाठशाळामंडळ, चाई ( जि. सातारा ) ४१२ ८०३ 
“:&3€3€3€3€9€3€98 89898 च €3€3€3€€5 €949€9€७7२ 


ट्र 
व 


५६ 


नवभारत जून, १९८० 


>€>€€€€€€>€€€3€>€>€>€€>€> €€>€> €93€99>* 
भाग़ांया सणांपा 
प्राप्रीत त्र अर्वापीत शतश 


लेखक ! क्रग्बेदी 
आकषक मुखपृष्ठ, साईज डेमी, एष्ठसंख्या ४०० 


या सुप्रसिद्ध व दुर्मिळ पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती प्राज्ञप्रकारानातर्फे 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत ग्रंथात प्रमुख भारतीय-विरेषतः 
महाराष्ट्रातील-सणांची साधार माहिती दिली असून त्यांचे 
नैतिक व सामाजिक हेतू व बोध सविस्तर वर्णिळे 
आहेत. शाक्योक्त विधी व परंपराप्राप्त रूढी यांचा 
खुळासा केला आहे. हा प्रंथ प्रत्येक ग्रंथालयात 
___ तसेच कुटुंबात ठेवण्याच्या 
योग्यतेचा आहे. 


९७४७७ 


किंमत रु. २० य्पाल खचे रु. ४ 


| प्रंथालये व शैक्षणिक संस्था यांना 
१५% कमिशन देण्यात येईल, 


आपली मागणी खालील पत्त्यावर पाठवावी 
चिटणीस, 
प्राक्षपाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा) ४१२ ८०३ 


*>€9€>€€>€>€>€>€>€€>€> €><€>€>:€3€>€>:€>€>€>€€>€>€>€>€>€>€>€> €>€>€>€>€> 


प 


€€3€39€3€3€%€>€9 €%€3€>€3€9€:€€€9€3:€9>€€><€>€>€>€€3€%€%€3€3€3€3€383*3 


द्र 


:€%€>€>€>€*>€>€>€>€>€>€> €>€5>€93€9€&€& च्क€3€3>२ 


नवभारत । जून, १९८० हा7७)), ४0. 58प' 3 


00000. 


प्राज्रपाठशाळामंडळ ग्रंथमाळछा 


मराठी प्रकाशने 


* वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३० रु. 
* अृतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र० स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. 
* क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. 
% पुरोहितवर्गवरचेस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन ८ रु. 
% गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि ० देवस्थळी ष्र 
* लोकशाहीचे धोके । ण्त्नालाल सुराणा डर. 
* भारतीय स्त्रीधर्माचा आदश । सोौ० कमल पाध्ये रु, 
*% हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ रु. 
* महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । त्रा० अ3 दाभोलकर २ रु. 
% श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ २० रु. 
% संशोधन साधना । डॉ" वसंत स० जोशी १२ रु. 
*% ज्ञानदेव चिंतन (संपादित ) । डाँ वसंत स० जोशी २० रु. 
आनंदाचा डोह । प्रा रा० ग० जाधव द्य 
% भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत) बालकांड श्र्र 
* तरंगय़ामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे > षु. 
& आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्ग्वेदी २० रु. 
% वागोश्‍वरी । डॉर गो० के० भट १० रु. 


प्रंथविक्रेत्यांना २० टक्के कमिदान, 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई ( जि. सातारा 3) 


ओयझगिड 


हे मासिक पा. गो. आपटे यांनी दी प्राज प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
म. 


पु. रुगे यांनी प्राज्षपाठघाळा मंडळ, वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


